Reg. No. NP CITY/ 236/ 2015- 17 
Published on 5th November 2015 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १ , अंक ४० ] गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २९ - नोव्हेंबर ४ , २०१५/ कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ [ पृष्ठे ६८ , किंमत : रुपये १० .०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 
१-१३ 


नाही . 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ., केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ . - ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिध्द करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


१ - ६८ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


भाग १ ( अ .वि . पु .). म . शा . रा ., अ . क्र . ११६२ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक टिएलसी- १०७६- ६३९२३ - म- ६ दिनांक ०१ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम , 
१९६६ ( १९६६ चा महा . ४१ वा ) यांच्या कलम -४ पोट- कलम ( १) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजीत करण्यात आल्या 
आहेत त्याचा वापर करुन मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह , जिल्हाधिकारी , यवतमाळ जिल्ह्याची अधिसूचना काढण्याचे योजीत आहे . त्या अधिसुचनेचा पुढील 
मसुदा उक्त कलम ४ पोट कलम ( ४) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणेतिचा परीणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तीच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध 
करण्यात येत आहे . आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येत आहे की , मी उक्त मसुदा दिनांक १५- १० - २०१५ नंतर विचारात घेईन . 


उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपुर्वी येतील त्या मी विचारात घेईल . 


अ. - एक -१ ( १६८१). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २९ - नोव्हेंबर ४, २०१५/ कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


अधिसुचनेचा मसुदा 


क्रमांक - अका - राजस्व - ४ - कावि - १२२२ -९९८ - २०१५ . 


शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक टिएलसी- १०७६- ६३९२३ - म - ६ दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम , 
१९६६ ( १९६६ चा महा. ४१ वा ) यांच्या कलम- ४ पोट- कलम ( १) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजीत करण्यात आल्या 
आहेत त्याचा वापर करुन मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह , जिल्हाधिकारी , यवतमाळ या द्वारे दिनांक ०२- ११-२०१५ पासून यवतमाळ जिल्ह्याच्या घाटंजी तालुक्यातील 
पारवा या सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ठ केलेल्या हद्दीत असलेल्या व यवतमाळ जिल्ह्याच्या घाटंजी तालुक्यातील टिपेश्वर पुनर्वसन या नावाने ओळखण्यात 
येणा- या रुपांतर करीत आहे . 


अनुसूची 


गावाचे नांव 


समाविष्ट गटाचा तपशील 


एकूण क्षेत्र 


( २ ) 


हे . आर 


मुळ गांव टिपेश्वर 
नविन गांव टिपेश्वर पुनर्वसन 


१ ते ५० 
गट नं . २५२ - २५३ 


१७९३ .८५ 

४ .०० 


यवतमाळ : 
दिनांक : ६ ऑक्टोबर , २०१५ . 


सचिन्द्र प्रताप सिंह , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ . 


भाग १ ( अ.वि .पु.). म. शा . रा., अ. क्र . ११६३ . 


BY COLLECTOR 


The following draft notification which I, Sachindra Pratap Singh the Collector of Yavatmal District 
propose to issue in exercise of the power of the State Land Revenue Code, 1966 (Mah . XLI of 1966 ) 
delegated to me by Government Notification , Revenue and Forest Department No. TLC - 1076 -63923 
M -6 Dated 1st July 1976 is hereby published as required by sub - section ( 4 ) of the said Sections 4 for 
the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said 
draft will be taken into consideration by me after the date 15 - 10 - 2015 . 


Any objection of suggestion which may be received by me from any persons with respect to the 
said draft before the aforesaid date will be considered by me. 

DRAFT NOTIFICATION 


No .- Ak - REV - IV - WS -1222 - 998- 2015. 


In exercise of the powers of the State Government under the provision to sub - section ( 1) of section 
4 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 ( Mah. XLI of 1966 ) delegated to me by Government 
Notification , Revenue and Forest Department No . TLC - 1076 -63923 - M -6 Dated 1st July , 1976 , I , 
Sachindra Pratap Singh the Collector of Yavatmal District hereby with effect from 2nd November , 2015 
to constitute the Parwa in the Ghatanji Taluka of the Yavatmal District having the limit specified 
in the scheduled here to appended . 


SCHEDULED 


Mauza 


Included survey No . 


Total Hectare 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 

H . R 
1793. 85 

4 . 00 


Old Village Tipeshwar 
New Village Tipeshwar 

Punarwasan 


1 To 50 
Gut No. 252 & 253 


Yavatmal : 
Dated : 6th October, 2015 . 


SACHINDRA PRATAP SINGH , 

Collector, Yavatmal . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २९ - नोव्हेंबर ४ , २०१५ / कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ.वि .पु .). म. शा . रा ., अ . क्र . ११६४ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

अंतिम अधिसूचना 
क्रमांक- कावि-राजस्व-७(२)-कलि - ७१३- २०१५. 

शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक टिएलसी-१०७६-६३९२३-म -६ दिनांक ०१ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम , 
१९६६ ( १९६६ चा महा. ४१ वा ) यांच्या कलम- ४ पोट - कलम ( १) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजीत करण्यात आल्या 
आहेत , त्यांचा वापर करुन आणि उक्त कलम ४ च्या पोट कलम ( ४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धीनंतर तीन आक्षेप प्राप्त झाले ते सर्व निकाली 
काढण्यात आले. त्यानंतर नगरपालिका खामगांव , भूमि अभिलेख, नगर रचनाकार यांचे कार्यालयाकडून प्राप्त अभिलेख व महसूली अभिलेखाच्या 
तपासणीनंतर मी , किरण कुरुंदकर , जिल्हाधिकारी , बुलडाणा याद्वारे दिनांक २८ -१०- २०१५ पासून बुलडाणा जिल्ह्याच्या खामगांव तालुक्यातील खामगांव 
नगर परिषद हद्दीच्या बाहेर असलेल्या त्रिशंकु भागातील सोबतच्या अनुसूचीमध्ये मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व बुलडाणा जिल्ह्याच्या खामगांव 
तालुक्यातील “ खामगांव ग्रामिण ” या नावाने ओळखण्यात येणा- या महसूली गांवात रुपांतर करीत आहे . 


अनुसूची 


( भूमापन क्रमांक ) 


मौजा पेठ खामगांव , ता . खामगांव जिल्हा बुलडाणा येथील सर्वेनंबर ९२, ११३ , ११४, ११८ , ११९, १२० , १२१, १३० , १३१, १३२ , १३३, १३४, १३५ , 
१३६ , १३७, १३८ , १३९ , १४० , १४१ , १४२, १४३, १४४, १४५ , १४६, १४७, १४८ , १४९ , १५० , १५१, १५२, 
३१४ , ३१६, ३१७, ३२१ , ३२७, ३३५, ३४४ , ३४५, ३४६, ३५८ , ३५९ , ३७० , ३७४ व नझूल शिट क्र . ४७ व ५२ मधील स . नं . १३० तसेच नझूल शिट क्र . ५२ 
मधील स .नं . १३१ , १३२ , १३७ . 


बुलडाणा : 
दिनांक : २६ ऑक्टोबर , २०१५ . 


किरण कुरुंदकर , ( भा.प्र.से .) 
जिल्हाधिकारी , बुलडाणा . 


भाग १ ( अ .वि . पु .). म . शा . रा ., अ . क्र . ११६५ . 


BY COLLECTOR 


FINAL NOTIFICATION 


No . - Ws - Rev - Desk - 7 ( 2) - J. C .- 713 -- 2015 . 


In exercise of the powers of the State Government under the provisio to sub - section ( 1) of section 
4 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 ( Mah. XLI of 1966) delegated to me by Government 
Notification, Revenue and Forest Department No . TLC - 1076 - 63923- M - 6 Dated 1st July , 1976, and after 
previous publication as required by Sub - Section ( 4 ) of the said Section 4 . Three objections were 
received and were disposed off after due verification of records available with offices of District 
Superintendent of Land Records, Town Planner and Municipal Council Khamgaon , I, Kiran Kurundkar , 
Collector of Buldana District, with effect from the 28 - 10 - 2015 , constitute the “Khamgaon Gramin ” in 
the Khamgaon taluka of the Buldana district to be a village to be called as the " Khamgaon Gramin ” 
in that taluka (the Khamgaon taluka ) of the said district, having the limits specified in the schedule 
hereto appended . 


SCHEDULED 


( Survey Number ) 


Mauza peth Khamgaon , Taluka Khamgaon , District Buldana, Survey Number - 92 , 113 , 114 , 118 , 
119, 120 , 121 , 130 , 131 , 132 , 133, 134 , 135 , 136, 137 , 138 , 139 , 140 , 141, 142 , 143, 144, 145, 146, 147, 
148, 149 , 150 , 151, 152 , 153, 154, 155 , 156, 157, 158, 159 , 160 , 314, 316, 317, 321, 327 , 335, 344, 345 , 
346, 358 , 359 , 370 , 374 & S . No .130 from Nazul Sheet No. 47 and 52 and S . No . 131 , 132 , 137 from Nazul 
Sheet No . 52 . 


Buldana : 
Dated : 26th October, 2015 . 


KIRAN KURUNDKAR , (IAS) 

Collector, Buldana . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २९ - नोव्हेंबर ४, २०१५ / कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ. वि . पु.) . म . शा . रा., अ . क्र . ११६६ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


ठण्याचा व पार 


क्रमांक - प्र . अ .- भू . सं .- अ . का .- कावि - १०३९ - २०१५ . 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना महसुल व वन विभाग क्र . संकीर्ण 
११ -२०१४ -प्र .क्र . ७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे असे अधिसुचीत केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखादया जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमिन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास या सोबत जोडलेल्या अनुसुची १ मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे 
विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे . 


___ आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसुचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमि संपादनच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूचित तीन 
मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल या अनुसूचिमध्ये कारणे नमुद करावीत .) 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनूसूचिमध्ये तपशिल नमुद करावा. ) 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती हि अधिसुचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 

परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा मालकास 
उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सुट देता येईल . 


परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -याकडुन भरपाई दिल्या जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० उपनियम 
( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमीअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

____ आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , चांदुर रेल्वे यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची-एक 
जमिनीचेवर्णन 


भू . सं .प्र . क्र . : २३ / ४७/ २०१४ - १५ , मौजा - धानोरा मोगल , तालुका : चांदुर रेल्वे, जिल्हा : अमरावती . 


अंदाजित क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये ) 


अ . क्र . भूसंपादन क्रमांक 

किंवा गट नंबर 


लागवड योग्य क्षेत्र 


पोट खराब क्षेत्र 


एकूण क्षेत्र 


و 


( ३ ) 


हे . आर 


लॐॐॐ 


हे . आर 
० ४० 


مابهسه 


हे . आर 
०४० 
० ५० 
० १३ 


० 


० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २९-नोव्हेंबर ४ , २०१५ / कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


५ 


अनुसूचि - एक - चालु 


- 


( ३ ) 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 
०८७ 


- 


० 


०३० 


- 


० 


० १४ 


० 


9 


० १५ 


० 


० 


० 


० 


० 


- 


० 


" 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


ॐहै" 


० 


० 


१०७/ १ 


० 


० 


१०७/ १ 


० 


० 


१०७/ १ 


० 


० 


"86 


१०८ 


० 


० 


० 


० 


११२ पैकी 

११३ 


० 


० 


2 


११४ 


० 


० 


११५ 


० 


० 


११६ 


है 


० 


एकूण क्षेत्र . . 


९०१ 


- - 


९०१ ।। 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


:- रायगड नदी प्रकल्प 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- रायगड नदी प्रकल्पाचे कालव्याच्या बांधकामासाठी . 


समाजाला मिळणारे लाभ :- या प्रकल्पा अंतर्गत ८ गावांना सिंचनासाठी पाणी , पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता. औद्योगिक वसाहतीसाठी पाणी पुरवठ्याचे 

सार्वजनिक प्रयोजन, राष्ट्रीय संपत्तीत वाढ , मत्स्य व्यवसाय पशुसंर्वधनामध्ये वाढ , कुटीर उद्योगास फायदा व रोजगार निर्मीती 
तसेच १५७०.०० हे . आर . जमीन सिंचनाचा लाभ हे सामाजिक फायदे होवून त्यायोगे सार्वजनिक हित जपल्या जाणार आहे. 


अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक . 


अ . - एक - २ (१६८१) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २९ - नोव्हेंबर ४, २०१५ / कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


अनुसूची - चार 


( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सांराश ) 


सामाजिक प्रभावनिर्धारण सांराश :- ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ अ महसुल व वन विभाग मुंबई दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसुचना अन्वये सुट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची - पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


: - प्रशासकीय नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात 

आलेल्या अधिका -याचेपदनाम 


( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: - निरंक 


: - निरंक 


( क ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

करण्यात आली आहे त्या अधिसुचनेचा तपशील . 


टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , चांदुर रेल्वे यांच्या कार्यालयात निरिक्षण करता येईल . 


दिनांक १४ ऑगस्ट , २०१५ . 


भाग १ ( अ. वि . पु.). म . शा . रा ., अ . क्र . ११६७ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक -प्र . अ.- भू.सं .- अ. का .- कावि- १०४० -२०१५. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना महसुल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११ - २०१४- प्र. क्र . ७७- अ - २, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे असे 
अधिसुचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखादया जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची १ मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या 
स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसुचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूचित तीन 
मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल या अनुसुचिमध्ये कारणे नमुद करावीत .) 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनूसूचिमध्ये तपशिल नमुद करावा .) 


त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती हि अधिसुचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २९ - नोव्हेंबर ४ , २०१५ / कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -याकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० उपनियम 
( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमीअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चांदुर रेल्वे यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भू. सं .प्र . क्र . : २३/ ४७/ २०१४- १५ , मौजा – टोंगलाबाद , तालुका : चांदुर रेल्वे, जिल्हा : अमरावती . 


अंदाजित क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये ) 


अ .क्र . भूसंपादन क्रमांक 

किंवा गट नंबर 


लागवड योग्य क्षेत्र 


पोट खराब क्षेत्र 


एकूण क्षेत्र 


و 


हे . आर 


हे . आर 
००६ 
००४ 


0 


مابرسه 


हे . आर 
० ३४ 
०२१ 
० ८३ 


० १७ 
० ८३ 


एकूण क्षेत्र . . 


१२८ 


० १० 


१३८ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


:- रायगड नदी प्रकल्प 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- रायगड नदी प्रकल्पाचे कालव्याच्या बांधकामासाठी . 


समाजाला मिळणारे लाभ :- या प्रकल्पा अंतर्गत ८ गावांना सिंचनासाठी पाणी , पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता . औद्योगिक वसाहतीसाठी पाणी पुरवठ्याची 

सार्वजनिक प्रयोजन , राष्ट्रीय संपत्तीत वाढ , मत्स्यव्यवसाय पशुसंर्वधनामध्ये वाढ , कुटीर उद्योगास फायदा व रोजगार निर्मीती 
. तसेच १५७० .०० हे . आर . जमीन सिंचनाचा लाभ हे सामाजिक फायदे होवून त्यायोगे सार्वजनिक हित जपल्या जाणार आहे . 


अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :- विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सांराश) 
सामाजिक प्रभावनिर्धारण सांराश : ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ अ महसुल व वन विभाग मुंबई दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसुचना अन्वये सुट देण्यात आली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २९ - नोव्हेंबर ४, २०१५/ कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


अनुसूची-पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


:- प्रशासकीय नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 


( अ ) प्रशासक म्हणुन नियुक्त करण्यात 

आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 


( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: - निरंक 


: - निरंक 


( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील . 


टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चांदुर रेल्वे यांच्या कार्यालयात निरिक्षण करता येईल . 


दिनांक १३ ऑगस्ट , २०१५ . 


भाग १ ( अ. वि . पु.). म . शा . रा ., अ . क्र . ११६८ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक -प्र . अ.- भू. सं.- अ. का .- कावि- १०९२-२०१५. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महसुल व वन विभाग क्र . 
संकीर्ण ११- २०१४-प्र .क्र . ७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे असे 
अधिसूचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखादया जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमिन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- १ मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या 
स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोन मध्ये दिलेले आहे. 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमि संपादनच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूचीत -तीन 
मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचिमध्ये कारणे नमुद करावीत .) 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचिमध्ये तपशील नमुद करावा .) 


त्याअर्थी , आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती हि अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा मालकास 
उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सुट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -याकडुन भरपाई दिल्या जाणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २९ - नोव्हेंबर ४ , २०१५/ कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० उपनियम 
( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , चांदुर रेल्वे यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भू. सं .प्र.क्र . : ५- ४७-२०१४- १५ , गाव – रोहणा , तालुका नांदगाव खंडेश्वर , जिल्हा अमरावती . 


अंदाजित क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये ) 


अ .क्र . भूसंपादन क्रमांक 

किंवा गट नंबर 


लागवड योग्य क्षेत्र 


पोट खराब क्षेत्र 


एकूण क्षेत्र 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 
०१८ 
००३ 


०१८ 


००३ 


Ccudo 


८ / १ब 
८ / १ड 
८ / १अ 
९/ १ 


० 


० 


० 


० 


९/ २ 


०४३ 


० 


एकूण . . 


० ९४ 


० ९४ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव :- चांदी नदी प्रकल्प 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- चांदी नदी प्रकल्पाचे मुख्य कालव्यावरील गौरखेडा लघु कालवा , रोहणा लघु कालवा व जावरा मोळवन लघु कालवा क्र . १ 

च्या बांधकामाकरीता . 
समाजाला मिळणारे लाभ :- या प्रकल्पा अंतर्गत एकूण १८३५ हे . आर . जमिनीस पाणी पुरवठा होईल व १४ .८१ द. ल. घ. मी . पाणीसाठा निर्माण होईल . पाणी 

पुरवठ्याचे सार्वजनिक प्रयोजन , समाजाला राष्ट्रीय संपत्तीत वाढ , मत्स्य व्यवसाय , पशुसंर्वधनामध्ये वाढ , कुटीर उद्योगास 
फायदा व रोजगार निर्मीती सामाजिक फायदे होवून त्यायोगे सार्वजनिक हित जपल्या जाणार आहे . 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :- विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 

अनुसूची - चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश :- ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग ४ अ , महसुल व वन विभाग, मुंबई , दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सुट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणुन नियुक्त करण्यात 

:- प्रशासकीय नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 
आलेल्या अधिका -याचे पदनाम 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: - निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

: - निरंक 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील . 


टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चांदुर रेल्वे यांच्या कार्यालयात निरिक्षण करता येईल . 
दिनांक २७ ऑगस्ट , २०१५. 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २९ - नोव्हेंबर ४, २०१५/ कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ. वि . पु.). म . शा . रा ., अ . क्र . ११६९ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक - प्र . अ .- भू . सं .- अ . का .- कावि- ११५७ - २०१५ . 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महसुल व वन विभाग क्र . 
संकीर्ण ११- २०१४- प्र .क्र . ७७- अ -२ , दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे असे 
अधिसूचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखादया जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमिन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची १ मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या 
स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे . 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूचित -तीन 
मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचिमध्ये कारणे नमुद करावीत . ) 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेली अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोटकलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- पाचमध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचिमध्ये तपशील नमुद करावा .) 


त्याअर्थी, आता , असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती हि अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा मालकास 
उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- याकडुन भरपाई दिल्या जाणार नाही . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० उपनियम 
( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , चांदुर रेल्वे यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २९- नोव्हेंबर ४ , २०१५/ कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भू .सं .प्र.क्र . ३८- ४७- २०१४- १५, मौजा – गावनेर तळेगाव , तालुका नांदगाव खंडेश्वर, जिल्हा अमरावती . 
अ.क्र . भूसंपादन क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये ) 
किंवा गट नंबर 
लागवड योग्य क्षेत्र पोट खराब क्षेत्र एकुण क्षेत्र 

( ३ ) 
हे . आर हे . आर 

हे आर 
० १५ 


C 


० 


-Y 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


२२१ 


० 


० 


२१८ 


० 


० 


० 


३१४ 


० 


० 


३१५ 


० 


० 


३१६ 


० 


० 


० 


३१७ 


० 


० 


० 


३२२ 


० 


३५३ 


० 


० 


एकूण . . 


३०९ 


३०९ 


अनुसूची-दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव :- कोहळ ल. पा . योजना . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- कोहळ ल . पा . योजना मुख्य कालव्याचे बांधकामाकरीता . 
समाजाला मिळणारे लाभ :- या प्रकल्पा अंतर्गत १२२० हे . आर शेतजमिनीचेसिंचन क्षेत्र वाढवून लाभार्थ्यांचे उत्पादन वाढविणे व समाजाला आर्थिक उन्नती 
रोजगार ई . सामाजिक फायदे मिळणार आहे. त्यामुळे सामाजिक हित जपल्या जाणार आहे . 

अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :- विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 

अनुसूची - चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश :- ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग ४ अ , महसुल व वन विभाग, मुंबई, दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सुट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणुन नियुक्त करण्यात 

: - प्रशासकीय नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 
आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: - निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

: - निरंक 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील . 


टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , चांदुर रेल्वे यांच्या कार्यालयात निरिक्षण करता येईल . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २९ - नोव्हेंबर ४ , २०१५ / कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ११७० . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक प्र . अ - भू . सं - अ. का .- कावि- ११६० - २०१५. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करिता उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग 
क्रमांक संकीर्ण ११ - २०१४-प्र.क्र . ७७ - अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे)सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्यांचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे, 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वयेयाद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर, या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ); 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे. 


आणि ज्याअर्थी,कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट- कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचेबुध्दीपुरःसर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम- ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) याच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २९ नोव्हेंबर ४ , २०१५ / कार्तिक ७-१३, शके १९३७ 


१३ 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , चांदुर रेल्वे यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १० - ४७ -२०१४- २०१५ , गाव : - गौरखेडा , तालुका नांदगाव खंडेश्वर ,जिल्हा अमरावती . 


अ . क्र . 


भूसंपादन क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये ) 


किंवा गट नंबर 


लागवड योग्य क्षेत्र पोट खराब क्षेत्र 


एकूण क्षेत्र 


(२ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


० 


० 


३६ 


० 


० 


०३६ 
० २९ 
० १५ 
० १५ 


० 


० 


२२/ १ड 
२९ / ३ 

११ / २ 
१२/ १ पैकी 
१२/ १ पैकी 

१२/ २ 
८ / २ अ 
८ / १ अ 
८ / १ 
९ / ३ 
९ / २ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


९ / १ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


६/ २ 
१८ / १ 
१८ / १ अ 
१७/ १ 
१७/ २ 
१७/ २ अ 

१७ / ३ 
१७/ ४ 
१७ / ५ 
१७/ ७ अ 
१७ / ७ ब 
१७ / ७ क 
१७ / ७ ड 
१७ / ८ 
१५ / १ 
१५ / २ अ 
१५ / २अ 
१६ / १ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


०४३ 
० ३१ 


० 


एकूण . . 


३८९ 


००१ 


अ- एक -३ ( १६८१ ) 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २९ - नोव्हेंबर ४ , २०१५ / कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
: - चांदी नदी प्रकल्प 


प्रकल्पाचे नांव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: - चांदी नदी प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्या वरील गौरखेडा लघु कालवा व रोहणा कालव्याच्या बांधकामा 

करिता . 


सामाजाला मिळणारेलाभ : - या प्रकल्पा अंतर्गत एकूण १८३५ हे . आर जमिनीस पाणी पुरवठा होईल व १४ .८१ द . ल . घ. मी 

पाणीसाठा निर्माण होईल . पाणी पुरवठ्याचे सार्वजनिक प्रयोजन , समाजाला राष्ट्रीय संपत्तीत वाढ , 
मस्य व्यवसाय पशुसंवर्धनामध्ये वाढ , कुटीर उद्योगास फायदा व रोजगार निर्मिती सामाजीक फायदे 
होवून त्यायोगे सार्वजनिक हित जपल्या जाणार आहे. 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन : - विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक . 
करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

अनुसूची - चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


नचा स 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) : महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 
असाधारण भाग - ४ अ , महसुल व वन विभाग , मुंबई , दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सुट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका- याचे पदनाम : 

प्रशासकीय नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 
ब . प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : 
क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे : 
___ त्या अधिसूचनेचा तपशील 


निरंक . 


निरंक . 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी , तथा भूसंपादन अधिकारी, चांदुर रेल्वे यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 

दिनांक १५ सप्टेंबर २०१५ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ११७१ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र. अ .- भू. सं - अ . का .- कावि - ७९०- २०१५. – 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करिता उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व 
वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११- २०१४- प्र .क्र .७७- अ- २ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे .) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २९ - नोव्हेंबर ४, २०१५ / कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


१५ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे , 

___ आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर , या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील, यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट -कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचेबुध्दीपुरःसर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमि , संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या 
नियम १० च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मोर्शी , ता . मोर्शी, जि . अमरावती यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे. 

अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


अ . क्र . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १८- ४७- २०१३- २०१४ गाव : - मालखेड, तालुका वरुड , जिल्हा अमरावती. 
भूमापन किंवा अंदाजित ( क्षेत्र ) 

अ . क्र . 

भूमापन किंवा अंदाजित ( क्षेत्र ) 
गट क्रमांक 

गट क्रमांक 
( २ ) ( ३ ) 

(२ ) 

(३ ) 
हे . आर 

हे . आर 
० १६ 
० १६ 


० 


० 


० 


० 


० ०६ 
० ०५ 
० ५४ 


० 


० 


하하하 
하 
하 
하 
하 
하 
하 
하 
하 


० 


० 


० 


१०० पै . 
११५ पै . 
११६ पै . 
१११९ पै . 

१२० पै 
१२१ पै . 
१२३ पै . 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


एकूण . . 


६७७ 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २९ - नोव्हेंबर ४ , २०१५ / कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: - पंढरी मध्यम प्रकल्प . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: - पंढरी मध्यम प्रकल्पाच्या उजव्या मुख्य कालव्याच्या दाभी वितरीकेच्या बांधकामाकरिता . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 


: – १८ / ४७/ २०१३- १४ मौजा मालखेड , ता . वरुड . 


सामाजाला मिळणारे लाभ 


: - या प्रकल्पाद्वारे सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभ क्षेत्रातील संबंधीत शेतक -यांचेजिवनमान उंचावणार 

आहे . शेतक -यांचे उत्पन्न वाढून कृषी संपत्तीत वाढ होईल . 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभा संबंधात ) 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - विस्थापनाची आवश्यकता नाही, सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 
असाधारण , भाग ४ अ, दिनांक १३ मार्च २०१५ उक्त अधिनियमाचे प्रकरण II व III मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : 

आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 


ब . प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : 


निरंक . 


निरंक. 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे : 
___ त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मोर्शी यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक २२ जून , २०१५ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ११७२ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


ण्याचा 


क्रमांक प्र . अ .- भू. सं - अ . का .- कावि - ११९५ - २०१५. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करिता उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ - २०१४ - प्र . क्र . ७७ - अ - २ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापूढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे .) याद्वारे असे अधिसचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २९- नोव्हेंबर ४ , २०१५ / कार्तिक ७-१३ , शके १९३७ 


१७ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमिनीं ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे , 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर , या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ); 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी,कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) . 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट - कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाहीकिंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुरःसर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट-कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मोर्शी, ता . मोर्शी, जि . अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत 
आहे. 

अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १५- ४७- २०१३ - २०१४, गावाचे नाव : पुसला , तालुका वरुड , जिल्हा अमरावती. 


अ . क्र . 


अंदाजित क्षेत्र 


अ . क्र . 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 
(२ ) 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 

( २ ) 


( ३ ) 


. 


५५५ 


. 


हे . आर 
०६१ 
१६१ 
३ १९ 
० ०७ 


हे . आर 
० ४५ 
२ १४ 


४६८ 


Iwovao 


१४३ 


४७३ 
४६० 
४४२ 
१३३ 
४७७ 


२३१ 


.. 


४७५ 


१७४ 


. 


४७६ 


० 


० ०७ 


० ०४ 


एकूण 


१२ २३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २९ - नोव्हेंबर ४ , २०१५ / कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

: - पंढरी मध्यम प्रकल्प . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

: - पंढरी मध्यम प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राकरिता . 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक : – १५/ ४७/ २०१३-१४ मौजा पुसला , ता . वरुड . 
सामाजाला मिळणारे लाभ : - या प्रकल्पाद्वारे सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभ क्षेत्रातील संबंधीत शेतक -यांचेजिवनमान उंचावणार 

आहे . शेतक - यांचे उत्पन्न वाढून कृषी संपत्तीत वाढ होईल . 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभा संबंधात ) 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - विस्थापनाची आवश्यकता नाही, सबब माहिती निरंक . 

अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 
असाधारण , भाग ४ अ , दिनांक १३ मार्च २०१५ उक्त अधिनियमाचेप्रकरण II व III मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ. प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : 

आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 
ब . प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : 

निरंक . 
क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे : 

निरंक. 
त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मोर्शी यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांक २२ सप्टेंबर , २०१५ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ११७३ . 

शुद्धीपत्र 
क्रमांक मंअ - उपजिभूसं - लसिंकामे- कावी- ९४५ - २०१५. 

मा . जिल्हाधिकारी अमरावती यांचे कलम ११ प्रसिध्दी पत्र क्रमांक -प्र . अ- भूसं -अका- कावि १०१६- २०१५, दिनांक ११ -०८ - २०१५ अन्वये उपजिल्हाधिकारी 
( भूसंपादन ) लघुसिंचन कामे , अमरावती यांचेकडील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४- ४७- २०१२- १३ , मौजा हातुर्णा, ता . भातकुली, जि . अमरावती या प्रकरणांत 
कलम ११ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक , अमरावती विभागीय पुरवणी , दिनांक ऑगस्ट २७, सप्टेंबर २, २०१५ भाद्रपद ५- ११ , शके 
१९३७, ला पान ८ ते १३ , अनुक्रमांक ८८२ वर प्रसिध्द झालेली आहे ती दुरूस्तीसह खालीलप्रमाणे वाचावी . 

अनुसूची एक 

जमिनीचे वर्णन 
संपादनाचे प्रयोजन : - निम्न पेढी प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरीता . 
या करीता 

कृपया असे वाचावे 
अ . क्र . 
सर्व्हे नंबर अंदाजे क्षेत्र 

सर्व्हे नंबर 

अंदाजे क्षेत्र 
गट नंबर हे . आर 

गट नंबर 

हे . आर 
९० ४१४ ०८१ 

संपादन झाले नसल्यामुळे कलम ११ चे 

अधिसूचने मधून वगळण्यात यावे. 
उक्त नमूद अधिसूचनेमधील इतर मजकुरात कोणताही बदल नाही . 


अमरावती : 
दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१५ . 


किरण गित्ते , 
जिल्हाधिकारी, अमरावती . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २९ - नोव्हेंबर ४ , २०१५ / कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ११७४ . 

अपर जिल्हाधिकारी तथा पुनर्वसन प्रशासक , यांजकडून 

शुद्धीपत्र 
क्रमांक कावि - पुनर्व- कक्ष - २१- अ. का .- ५४५ -२०१५ . 

या कार्यालयातील जिगाव प्रकल्प , तालुका नांदुरा, जिल्हा बुलडाणा येथील कलम १३( १) ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग-१ , अमरावती 
विभागीय पुरवणी, दिनांक १६ मार्च २००६ ला पृष्ठ २३४ -२४४ वर प्रसिध्द झालेली आहे . त्यात पुढीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी . 
च्या ऐवजी 

असे वाचावे 
अ. क्र . गावाचे नाव तालुका जिल्हा लाभक्षेत्र 

अ . क्र . गावाचे नाव तालुका जिल्हा लाभक्षेत्र 
हे . आर 

हे . आर 
(१) 
कुंभारखेड संग्रामपूर बुलडाणा ३७८ ४५ 

कुंभारखेड संग्रामपूर बुलडाणा ३६८ ७४ 


त्याचप्रमाणे या कार्यालयातील पत्र क्रमांक कावी - कक्ष -२१- पुनर्व- अ. का .- १६७-२०१५, दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१५ अन्वये शुध्दीपत्र महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र , भाग - १ , अमरावती विभागीय पुरवणी, दिनांक मार्च ५- ११ , २०१५ / फाल्गुन १४ -२० , शके १९३६, पृष्ठ ८ , अनुक्रमांक ११५ वर प्रसिध्द झालेले आहे. 
त्यात पुढीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी . 


च्या ऐवजी 
गावाचे नाव तालुका 


असे वाचावे 
गावाचे नाव तालुका 


अ .क्र . 


जिल्हा 


अ . क्र . 


जिल्हा 


लाभक्षेत्र 
हे . आर 


( १) 
१ 


( २) 
कवठळ 


(३) 
संग्रामपूर 


( ४) 
बुलडाणा 


लाभक्षेत्र 
हे . आर 

( ५) 
१०२६ ३५ 


कवठळ 


संग्रामपूर 


बुलडाणा 


१०२८ ८६ 


बुलडाणा : 
दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१५ . 


( अवाच्य ), 
अपर जिल्हाधिकारी तथा 
पुनर्वसन प्रशासक , बुलडाणा. 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ११७५ . 

विशेष भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून 

शुद्धीपत्र 
क्रमांक मं . अ.- कावि- २७४ - २०१५ . 

विशेष भूसंपादन अधिकारी, काटेपुर्णा मोर्णा प्रकल्प , अकोला या कार्यालयातील भू. सं.प्र .क्र . ४८ - ४७- २०१२- २०१३ मौजे पोवटी , ता . मुर्तिजापूर , 
जि . अकोला या प्रकरणातील कलम ११ ( १ ) ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग १ , अमरावती विभागीय पुरवणी, यामध्ये दिनांक १७ ऑक्टोबर , 
२०१५ रोजी पृ.क्र . ३२ वर प्रसिध्द झाली . त्यातील दुरूस्ती खालीलप्रमाणे वाचावी. 
या ऐवजी 

असे वाचावे 
८ अ नुसार 

क्षेत्र 

८ अ नुसार 
घर क्रमांक 

घर क्रमांक 
चौरस फुट मध्ये 

चौरस फुट मध्ये 
( १ ) 
१०५६ . ०० ४०७ 

१०५६ . ०० 


( २ ) 


७०४ 


अकोला : 
दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१५ . 


( अवाच्य ) , 
विशेष भूसंपादन अधिकारी, 
काटेपुर्णा-मोर्णा प्रकल्प , अकोला . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २९ - नोव्हेंबर ४, २०१५ / कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ११७६ . 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 

आदेश 


The encashment of earned leave for 30 days out 
of the balance at his credit for the current block of 
two years commencing from 1st April 2014 is here 
accepted subject to the decision of the Hon ble 
Supreme Court of India in the pending I. A . 
No . 110 / 2002 filed by the Government of India. 

A note of this order be taken in the service book 
of the above Judicial Officer under proper 
attestation. 


क्रमांक प्र .- ब - १- ४३- २०१५. 

मा . श्रीमती एम . ए. आनंद , जिल्हा न्यायाधीश - २ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
वाशिम यांच्या खाती दिनांक १२- १ - २०१५ रोजी एकूण १३ दिवसांची 
अर्जित रजा शिल्लक आहे. त्यांना दिनांक १३ - ४- २०१५ ते दिनांक १६ 
४ - २०१५ अशी एकूण चार ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ११-४ 
२०१५ च्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १७- ०४- २०१५ च्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या पवानगीसह मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


A. M . DHAVLE , 
Amravati : 

Principal District & 
Dated the 9th April 2015 . Sessions Judge, 

Amravati. 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , मा . श्रीमती एम . ए . आनंद जिल्हा 
न्यायाधीश - २ व अति . सत्र न्यायाधीश , वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहिल्या असत्या . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रीया संहीता, १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , दिनांक ११- ४ - २०१५ कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १५ - ४ 
२०१५ पर्यंत मा . श्री . व्ही . बी . श्रीखंडे, जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, वाशिम व दिनांक १५- ४- २०१५ कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक १७ -४ - २०१५ कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मा . श्री . यु . एम . 
पदवाड , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ , व सहायक सत्र न्यायाधीश , वाशिम 
हे वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम पाहतील . 


वाशिम : 
दिनांक ६ एप्रिल २०१५ . 


विजय रा . सिकची, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

वाशिम . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ११७८ . 
Read : - ( 1 ) Application of Shri P . P . Rajvidya , 

Ad -hoc District Judge - 2 , & A . S . J. Kelapur, 
for grant of earned leave for 3 days w . e .f. 
16 - 3- 2015 to 18 - 3- 2015 and permission 
to prefix holidays falling on 14 - 3 - 2015 & 
15 - 3 - 2015 with permission to leave head 
quarter from 13- 3- 2015 A. O . H. to 19 - 3 
2015 B. O . H . 
( 2 ) High Court letter No . A. 1202 / 2000 , 
dated 31 - 7 - 2000 . 

ORDER 
No . B - 2 ( 1 )- ADMN- 152- 2015. 

In view of the High Court letter referred to above 
at Sr. No . 2 , the Hon ble Principal District Judge , 
Yavatmal is pleased to grant earned leave for 3 
days w . e.f. 16- 3- 2015 to 18 - 3 - 2015 and permis 
sion to prefix holidays failling on 14 - 3 - 2015 and 
15 - 3 - 2015 with permission to leave head quarters 
from 13- 3 - 2015 A. O . H . to 19 - 3 - 2015 B. O . H . to Shri 
P . P . Rajvidya Ad -hoc District Judge - 2 & A . S . J . 
Kelapur. 

Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 

No locum tenens is necessary 

The charge of his Court and office is kept as 
under : 

For special matters from 13 - 3 - 2015 A . O . H . 
to 16 - 3 - 2015 B . O . H . , with Shri D . V . Thakare , 
District Judge - 2 & A . S . J . Yavatmal. 

_ From 16 - 3- 2015 to 19 - 3- 2015 B. O . H., with 
Shri S . P . Dorle, Ad -hoc District Judge - 1 and 
A . S . J., Kelapur. 
___ For Ordinary and office matters from 13- 3 
2015 A. O . H . to 16- 3 - 2015 B . O . H . with Shri 
S . A. Shrikhande, Civil Judge ( Sr. Dn.) Kelapur. 

On return from leave , Shri P . P . Rajvaidya , 
Ad- hoc District Judge - 2 & A . S . J . Kelapur, is re 
posted to his former post. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ११७७. 
BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Read :- (1 ) Application dated 27 - 3 - 2015 of Shri 

M . A . YÉothari, Jt. CJSD , Achalpur, for 
grant of encashment of Earned Leave for 
30 days for the block of two years i.e . 
2014 - 2016. 
( 2 ) Govt . Resolution , Law & Judiciary 
DepartmentNo. HCT- 2009 Pra. Kra ( 141) 
Ka- 3 dated 22- 10 - 2010 . 

ORDER 
No . Admn. ( GO )- 134 - 2015. 


In view of the instructions contained in the afore 
said Government Resolution , the District & Ses 
sions Judge , Amravati is pleased to grant permis 
sion to encash earned leave for 30 days i.e . from 
06 - 04- 2015 to 05- 05 - 2015 to Shri M . A. Kothari, 
Jt. CJSD , Achalpur. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २९- नोव्हेंबर ४ , २०१५/ कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


P9 


Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of M . C . S . 
(Pay ) Rules , 1981 that Shri P . P . Rajvaidya , would 
have continued to officiate as Ad -hoc District 
Judge - 2 & A . S . J. Kelapur, had he not proceeded 
on leave during the above period . 
Dated the 16th March 2015 . 


ITT 9 (37. fq . g .) H . TIL. ., 37. $ . 99099 . 
Read : - ( 1) This office order No . B .2 (1)- Admn - 152 

2015 , dated 16 - 3 - 2015 regarding grant of 
earned leave for 3 days w . e .f. 16 - 3 - 2015 
to 18 - 3 - 2015 with permission to leave 
head quarters to Shri P . P . Rajvidya , 
Ad -hoc District Judge - 2 and A . S . J ., 
Kelapur. 
(2 ) Application of Shri P . P . Rajvidya , 
Ad -hoc District Judge - 2 , and A . S . J . 
Kelapur, for cancellation of earned leave 
for 3 days w . e.f. 16 - 3 - 2015 to 18 - 3 - 2015 . 

ORDER 
No . B . 2 ( 1)-ADMN - 157 - 2015 . 

In view of the application referred to above at 
Sr .No. (2 ) the earned leave for 3 days w . e. f. 16 - 3 
2015 to 18 - 3 - 2015 granted to Shri P . P . Rajvidya , 
Ad -hoc District Judge - 2 and A . S . J . , Kelapur, is 
hereby treated as cancelled . 

Necessary note be taken in his original service 
book and leave account. 
Dated the 18th March 2015 . 


Necessary note be taken in his original service 
book and leave account. 

No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office is kept as 
under : 

( 1) For special matter with Shri A . C . 
Chaphale , District Judge - 1 & A . S . J . , 
Yavatmal. 

(2 ) For ordinary and office matters with 
Shri P . P . Rajvaidya , Ad-hoc District Judge - 2 

& A . S . J ., Kelapur, during the above period . 
On return from leave , Shri S . P . Dorle , Ad -hoc 
District Judge - 1 , & A . S . J ., Kelapur, is re - posted 
to his former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of M . C . S . 
(Pay ) Rules , 1981 that Shri S . P . Dorle , would have 
continued to officiate as Ad -hoc District Judge - 1 
& A . S . J. Kelapur , had he not proceeded on leave 
during the above period . 
Dated the 20th March 2015 . 


- - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - 


HTT 9 (34. fè . g .) 7 . STI. 7., 37. 55 . 9960 . 
Read :- ( 1) Application of Shri S . P . Dorle , Ad -hoc 

District Judge- 1 & A . S . J ., Kelapur, for 
grant of earned leave for 4 days w . e .f . 
23 - 3 - 2015 to 26 - 3 - 2015 and permission 
to prefix holiday falling on 21- 3 - 2015 
& 22 - 3 - 2015 with permission to leave 
head quarters from 20 - 3 - 2015 A . O .H . to 
27 - 3 - 2015 B . O . H . 
( 2 ) High Court letter No . A . 1202 / 2000 , 
dated 31- 7 - 2000 . 

ORDER 
No. B .2 ( 1)- ADMN - 166 -2015 . 

In view of the High Court letter referred to above 
at Sr . No. ( 2 ), the Hon ble Principal District Judge , 
Yavatmal is pleased to grant earned leave for 
4 days w . e . f. 23 - 3 - 2015 to 26 - 3 - 2015 and permis 
sion to prefix holiday falling on 21 - 3 -2015 & 
22 - 3 - 2015 with permission to leave head quarters 
from 20 - 3 - 2015 A . O . H . to 27 - 3 - 2015 B . O . H ., to 
Shri S . P . Dorle, Ad hoc District Judge - 1, & A . S . J . 
Kelapur. 
31.- -8 ( 9& c9) . 


HTT 9 (37. fq . q .) H . TIT . PL., 37 . $5 . 9969 . 
Read : - ( 1 ) Application of Shri A . C . Chaphale , Dis 

trict Judge - 1 & A . S . J ., Yavatmal, for grant 
of earned leave for 2 days w .e. f. 24 - 3 - 2015 
& 25 - 3 - 2015 with permission to leave 
head quarters from 23 - 3 - 2015 A . O . H . to 
26 - 3 - 2015 B . O . H . 
(2 ) High Court letter No . A . 1202 / 2000 , 
dated 31 - 7 - 2000 . 

ORDER 
No . B .2 ( 1)- ADMN - 172- 2015 . 

In view of the High Court letter referred to above 
at Sr. No. (2 ), the Principal District Judge, Yavatmal 
is pleased to grant earned leave for 2 days w .e . f. 
24 - 3 - 2015 and 25 - 3 - 2015 with permission to leave 
head quarters from 23 - 3 - 2015 A . O . H . to 26 - 3 - 2015 
B . O . H ., to Shri A . C . Chaphale , District Judge - 1 , 
& A . S . J. Yavatmal. 

Necessary note be taken in his original service 
book and leave account. 

No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office alongwith 
charge of specialmatters of the Court and office 
of Ad -hoc District Judge - 1 and A . S . J ., Kelapur, is 
kept with Shri D . V . Thakare , District 
Judge - 2 , and A . S . J ., Yavatmal, during the above 
period . 

On return from leave , Shri A . C . Chaphale , 
District Judge - 1, & A . S . J., Yavatmal, is re - posted 
to his former post . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २९- नोव्हेंबर ४ , २०१५/ कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ११८३ . 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) (b ) of M . C . S . 
( Pay) Rules, 1981 that Shri A . C . Chaphale , would 
have continued to officiate as District Judge - 1 & 
A . S . J . Yavatmal, had he not proceeded on leave 
during the above period . 
Dated the 24th March 2015. 


आदेश 


क्रमांक ४५- २०१५. 


श्री . एस . आर . तोतला , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर तथा 
न्या .दं .प्र . वर्ग ,चिखली यांना तेल्हारा जि . अकोला येथील प्रशिक्षण केंद्रात 
१० दिवसाचे विपश्यना शिबीरासाठी दिनांक ०८ -०४- १५ ते दिनांक २१ 
०४ - १५ पर्यंतची एकूण १४ ( चौदा) दिवसांची परिवर्तीत रजा मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
तसेच प्रशासकीय कार्यभार श्री . एम . एम . राव , दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर ,चिखली यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पहावा . 

श्री . एस . आर. तोतला , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , तथा 
न्या .दं.प्र. वर्ग ,चिखली हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच 
पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . आर . तोतला, सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर तथा न्या . दं . प्र. वर्ग , चिखली हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर चिखली म्हणून 
स्थानापन्न राहिले असते . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ११८२ . 
Read : — ( 1) Shri S . M. Menjoge , Ad- hoc District 

Judge - 1 , and A . S . J . Pusad , has applied 
for grant of earned leave for 4 days w . e .f. 
30 - 3 - 2015 to 2 - 4 - 2015 and permission to 
prefix holidays falling on 29 - 3 - 2015 with 
permission to leave head quarters from 
29- 3 - 2015 to 2 - 4- 2015 . 
( 2 ) Hon ble High Court letter No . A. 1202 / 
2000 , dated 31 - 7 - 2000 . 

ORDER 
No . B. 2( 1 )- ADMN-180 - 2015. 

In view ofthe High Court letter referred to above 
at Sr. No. ( 2), the Principal District Judge, Yavatmal 
is pleased to grant earned leave for 4 days w. e.f. 
30 - 3 - 2015 to 2 - 4 - 2015 and permission to prefix 
holidays falling on 29 - 3 - 2015 with permission to 
leave head quarters from 29 - 3 - 2015 to 2 - 4 - 2015 
to Shri S . M . Menjoge, Ad - hoc District Judge- 1 
and A . S . J ., Pusad . 

Necessary note be taken in his original service 
book and leave account. 

No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office is kept with 
Shri Anil Subramanium , District Judge - 1 & A . S . J., 
Pusad , during the above period . 

On return from leave , Shri S . M . Menjoge , 
Ad- hoc District Judge- 1 , & A. S . J ., Pusad , is re 
posted to his former post. 
___ Certified under note 2 of Rule 39 ( 2) ( b) of M . C . S . 
(Pay) Rules, 1981 that Shri S . M .Menjoge , would 
have continued to officiate as Ad -hoc District 
Judge - 1 & A . S . J. Pusad , had he not proceeded on 
leave during the above period . 


___ श्री . एस . आर . तोतला , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , तथा 
न्या .दं .प्र. वर्ग, चिखली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ 
मधील नियम ७० ( ३) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल, 
तसेच त्यांच्या अर्धवेतनी रजेच्या खाती रजा प्रारंभीचे दिनांकास एकूण 
१८७ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक होती. त्यामधून उपरोक्त मंजुर 
केलेल्या १४ ( चौदा) दिवसांच्या परिवर्तीत रजेच्या दुप्पट म्हणजे एकूण 
२८ ( अठ्ठावीस ) दिवसांची अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकण्यात यावी व 
रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
दिनांक ३० मार्च २०१५ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ११८४ . 


आदेश 


क्रमांक ४७- २०१५. 

श्री . अ . सी . लांजेवार, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्या .दं.प्र .वर्ग, 
शेगांव यांना दिनांक ०१-०४ - १५ ते दिनांक ०२- ०४ -१५ पर्यंतची एकूण २ 
( दोन ) दिवसांची अर्जित रजा तसेच रजेच्या पुढे दि . ०३- ०४- १५ रोजीची 
सुट्टी व दिनांक ०१- ०४- १५ ते ०४- ०५ - १५ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पावेतो 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायिक व 
प्रशासकीय पदभार श्री . प्र . भा . पळसपगार सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , तथा न्यायदंडाधिकारी प्र .वर्ग, शेगांव, यांनी स्वतःचे काम सांभाळून 
पाहावा. 

श्री . अ . सी . लांजेवार , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्र. वर्ग, शेगांव , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी 
नियुक्त राहतील . 


Ms. S . T . BARNE , 

Principal District & 
Yavatmal : 

Sessions Judge , 
Dated the 30th March 2015 . Yavatmal. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २९- नोव्हेंबर ४ , २०१५/ कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अ . सी . लांजेवार , दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग, शेगांव, हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर शेगांव म्हणून स्थानापन्न 
राहिले असते . 

श्री . अ . सी . लांजेवार दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्र . वर्ग , शेगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९८१ मधील 
नियम ७० ( १) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल, तसेच 
त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण १७७ दिवस 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०२ ( दोन ) 
दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 
दिनांक ३१ मार्च २०१५. 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायिक 
पदभार श्री . जे . एम . आंबोडकर, दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग , सिंदखेडराजा यांनी स्वतःचे काम सांभाळून 
पहावा . 

श्री . नि . सु . बुद्रुक , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्र. वर्ग , देउळगाव राजा हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच 
पदी नियुक्त राहतील . 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २ ) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . नि . सु . बुद्रुक , दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्र. वर्ग, देउळगाव राजा हे उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते क . स्तर देउळगाव राजा 
म्हणून स्थानापन्न राहिले असते . 

श्री . नि . सु . बुद्रुक दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , तथा न्यायंदडाधिकारी 
प्र . वर्ग , देउळगाव राजा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम , १९८१ 
मधील नियम ७०( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , 
तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण १०२ 
दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली १० 
( दहा ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
दिनांक २० एप्रिल २०१५ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ११८५ . 


आदेश 


क्रमांक ५० - २०१५. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ११८७. 


आदेश 


श्री . दि . अ . अरगडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा । 
न्यायदंडाधिकारी प्र .वर्ग, लोणार यांना दिनांक १८ -०४ -१५ ते २१-०४ - १५ 
पर्यंतची एकूण ०४ ( चार ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत 
आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायिक 
पदभार श्री . पी . जी . देशमुख , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग , लोणार यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पहावा . 

श्री . दि . अ . अरगडे, सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्र. वर्ग , लोणार हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या 
पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९८१ मधील नियम ३९( २ ) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . दि . अ . अरगडे, सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग , लोणार हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर लोणार म्हणून 
स्थानापन्न राहिले असते . 

श्री . दि . अ . अरगडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , तथा 
न्यायंदडाधिकारी प्र . वर्ग, लोणार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , 
१९८१ मधील नियम ७०( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन 
मिळेल, तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण 
७४ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली 
०४ ( चार ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद 
त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


क्रमांक ५२- २०१५ . 

श्री . एस. बी . विजयकर , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्र. वर्ग, बुलडाणा यांना दिनांक २० -०४- १५ रोजीचा 
दिनांक २७-०४- १५ ते ३०- ०४- २०१५ पर्यंतची एकूण ०४ ( चार) दिवसांची 
अर्जित रजा तसेच रजेच्या अगोदर दि . २५-०४ -१५ व २६-०४- १५ आणि 
पुढे दि . ०१-०५- १५ रोजीचे सुटीचे व या कालावधीची मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायिक व 
प्रशासकीय पदभार श्री . व्हि . जी . चौखंडे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , तथा न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, बुलडाणा यांनी स्वतःचे काम 
सांभाळून पहावा . 
___ श्री . एस . बी . विजयकर , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्र. वर्ग, बुलडाणा हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या 
पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९८१ मधील नियम ३९( २ ) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . बी . विजयकर , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्र .वर्ग, बुलडाणा हे उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर बुलडाणा म्हणून स्थानापन्न राहिले असते . 

श्री . एस . बी .विजयकर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , तथा 
न्यायंदडाधिकारी प्र. वर्ग , बुलडाणा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम , १९८१ मधील नियम ७०( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ११८६ . 


आदेश 


क्रमांक ५१ - २०१५. 


श्री . नि . सु . बुद्रुक , दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्र .वर्ग, देउळगाव राजा यांना दिनांक १३- ०४ -१५ ते २२-०४- १५ पर्यंतची 
एकूण १० ( दहा ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २९ -नोव्हेंबर ४, २०१५ / कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
एकूण २८ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर 
केलेली ०४ ( चार ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची 
नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


श्री . प्र . भ. तिजारे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, बुलडाणा हे 
रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९८१ मधील नियम ३९( २) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . प्र . भ . तिजारे , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , बुलडाणा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर बुलडाणा म्हणून स्थानापन्न राहिले 
असते . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ११८८ . 


आदेश 


क्रमांक ५४- २०१५. 


श्री . एम . एम . अग्रवाल , जिल्हा न्यायाधीश - १ , व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , खामगांव यांचा दि . २२-०४ - १५ ते २४ -०४ -१५ पर्यन्तची एकूण । 
०३ ( तीन ) दिवस अर्जित रजा आणि दि . २१ -०४ - १५ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दि . २७-०४- १५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायिक 
पदभार श्री . पी . एल . गजभिये ,जिल्हा न्यायाधीश -१, तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , बुलडाणा यांनी पाहावा तसेच प्रशासकीय कार्यभार श्री . डी . 
एन . सुरवसे , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , खामगाव यांनी पाहावा . 


श्री . प्र . भ .तिजारे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , बुलडाणा यांना 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम , १९८१ मधील नियम ७०( ३ ) प्रमाणे 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या अर्धवेतनी रजेच्या 
खाती रजा प्रारंभीचे दिनांकास एकूण २९१ दिवसांची अर्धवेतनी रजा 
शिल्लक होती. त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेल्या ०४ ( चार ) दिवसांच्या 
परिवर्तीत रजेच्या दुप्पट म्हणजे एकूण ०८ ( आठ ) दिवसांची अर्धवेतनी 
रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात 
यावी. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ११९० . 


आदेश 


क्रमांक ५६- २०१५ . 


श्रीमती एस . डी . सोनी, सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , बुलडाणा 
यांचा दि . ०५ -०५-२०१५ ते दिनांक ०८ -०५- २०१५ पर्यंत एकूण ०४ ( चार ) 
दिवसांची अर्जित रजा आणि दिनांक ०३-०५- २०१५ ते १०-०५-२०१५ 
पावेतो मुख्यालय सोडण्यावे परवानगीचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . एम . एम . अग्रवाल, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
खामगांव हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त 
राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ मधील नियम ३९( २) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . एम . अग्रवाल , जिल्हा न्यायाधीश - १ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश खामगाव हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त न्यायाधीश 
खामगाव म्हणून स्थानापन्न राहिले असते . 

श्री . एम . एम . अग्रवाल , जिल्हा न्यायाधीश -१ , व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , खामगाव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम , १९८१ 
मधील नियम ७० ( १) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , 
तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण २८९ 
दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ 
( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
दिनांक २१ एप्रिल २०१५ . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायिक 
तसेच प्रशासकीय पदभार श्री . एस . बी . विजयकर , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर तथा न्या . दं .प्र . वर्ग , बुलडाणा यांनी स्वतःचे काम 
सांभाळून पाहावा. 

श्रीमती एस . डी . सोनी , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग बुलडाणा ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर त्या 
त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . डी . सोनी , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , तथा न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग बुलडाणा ह्या उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर तथा न्या . दं.प्र . वर्ग, म्हणून स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ११८९ . 


आदेश 


क्रमांक ५५- २०१५. 

श्री . प्र . भ . तिजारे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , बुलडाणा यांना 
दिनांक १५ -०४- १५ ते १८ - ४- २०१५ पर्यंतची एकूण ०४ ( चार ) दिवसांची 
वैद्यकीय कारणास्तव परिवर्तित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायिक 
तसेच प्रशासकीय कार्यभार श्री . एस . डी . भगत , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश वरीष्ठ स्तर , बुलडाणा यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पहावा . 


श्रीमती एस . डी . सोनी, सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग बुलडाणा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम , १९८१ मधील नियम ७०( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
एकूण ८२ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर 
केलेली ०४ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची 
नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


दिनांक २२ एप्रिल २०१५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २९ -नोव्हेंबर ४, २०१५/ कार्तिक ७-१३, शके १९३७ 


२५ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ११९१ . 


आदेश 


क्रमांक ५७/ २०१५. 

श्री . शे . रा . तोतला , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग चिखली यांना दि . २७ -०४ - २०१५ ते 
दिनांक ३०-०४- २०१५ पर्यंत एकूण ०४ ( चार ) दिवसांची अर्जित रजा 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . एम . एम . राव , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्र . वर्ग चिखली यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहावा . 

श्री . शे . रा . तोतला , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग चिखली रजेवरून परत आल्यानंतर त्या त्यांच्या 
पुर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


__ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . व्ही . पवार दिवाणी न्यायाधीश, 
क . स्तर , तथा न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग नांदूरा हे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर तथा 
न्या .दं .प्र .वर्ग, म्हणून स्थानापन्न राहिले असते . 

श्री . एस . व्ही . पवार दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्र . वर्ग नांदूरा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ मधील 
नियम ७० ( १) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल, तसेच 
त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ८३ दिवस 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ ( तीन ) 
दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ११९३ . 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९८१ मधील नियम ३९( २) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . शे . रा . तोतला, सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , तथा न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग चिखली हे उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर चिखली म्हणून स्थापापन्न राहिले असते . 


श्री . शे . रा . तोतला , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग चिखली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम , १९८१ मधील नियम ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
एकूण २१३ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर 
केलेली ०४ ( चार ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची । 
नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


क्रमांक ५९ - २०१५ . 

श्री . जे . जी . वाघ ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग खामगाव यांना दि . ०४ -०४ - २०१५ ते दिनांक 
१० -०४ - २०१५ पर्यंतची एकूण ०७ ( सात ) दिवसांची आणि 
दिनांक ११-०४ - २०१५ ते १८ - ०४- २०१५ पर्यंतची एकूण ०८ ( आठ ) दिवसांची 
अशी एकूण (पंधरा ) दिवसांची वैद्यकीय कारणास्तव परिवर्तीत रजा कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
तसेच प्रशासकीय कार्यभार श्री . जी . आर . ढेपे २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
क . स्तर , खामगाव यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहीला . 

श्री . जे . जी . वाघ ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग खामगाव हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते 
त्यांच्या पुर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ मधील नियम ३९( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जे . जी . वाघ ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर , तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग खामगाव हे उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग खामगांव म्हणून स्थानापन्न 
राहिले असते . 

श्री . जे . जी . वाघ ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग खामगाव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम , १९८१ मधील नियम ७०( ३ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या अर्धवेतनी रजेच्या खाती रजा प्रारंभीचेदिनांकास 
एकूण ४२ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक होती . त्यामधून उपरोक्त 
मंजुर केलेल्या १५ ( पंधरा ) दिवसांच्या परिवर्तीत रजेच्या दुप्पट म्हणजे 
एकूण ३० (तीस ) दिवसांची अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकण्यात यावी व 
रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा . , अ . क्र . ११९२ . 


आदेश 


क्रमांक ५८ - २०१५ . 

श्री . एस . व्ही . पवार दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्र . वर्ग नांदूरा यांना दि . २७ -०४ - २०१५ ते दिनांक २९ -०४ - २०१५ पर्यंत 
एकूण ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा आणि दिनांक २५ -०४- २०१५ ते 
२९ - ०४ - २०१५ पावेतो मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीचा अर्ज मंजूर करण्यात 
येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
तसेच प्रशासकीय पदभार दि . २५- ०४ - २०१५ ते २६- ०४ - २०१५ पावेतो 
श्री . आर . आर . खान , दिवानी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्या . दं .प्र . वर्ग , 
मलकापूर आणि दि . २७-०४ -२०१५ ते २९ - ०४- २०१५ पावेतो श्री . डी . पी . 
कासट , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्या .दं .प्र. वर्ग, मलकापूर 
यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहावा . 
___ श्री . एस . व्ही . पवार दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्र . वर्ग नांदूरा रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या पुर्वीच्याच पदी नियुक्त 
राहतील . 


बुलडाणा : 
दिनांक २३ एप्रिल २०१५ . 


प्र . ल . गजभिये , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

बुलडाणा . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २९-नोव्हेंबर ४ , २०१५/ कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . ११९४ . 

जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ११९६ . 

आदेश 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २- ११८ - २०१५ . 


क्रमांक प्र .- ब - २ - २१५- २०१५. 


श्रीमती एस . एस . जांभळे, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी अकोला यांच्या खाती दि . २२- ०३ - २०१५ 
रोजी एकूण ७३ दिवसांची अर्जीत रजा शिल्लक आहे . त्यांना 
दिनांक २२-०३- २०१५ रोजी त्यांना दि . २३- ०३- २०१५ ते दिनांक २५ -०३ 
२०१५ अशी एकूण तीन ( ०३) दिवसाच्या अर्जित रजेस मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


श्री . दि . घि . मालविय , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी अकोट , यांच्या खाती दि . २४ - ०३- २०१५ रोजी एकूण १३९ 
दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . त्यांना दि . २५-०३- २०१५ ते 
दिनांक २७- ०३- २०१५ अशी एकूण तीन (०३ ) दिवसांच्या परिवर्तीत रजेस 
कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . दि . घि . मालविय , हे जर वर नमुद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रीया संहीता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून यापुर्वीदिलेल्या आदेशान्वये श्री . व्ही . एन . मोरे , 
सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अकोट 
यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व 
फौजदारी काम पाहीले . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , मा . श्रीमती एस . एस . जांभळे , ह्या जर वर 
नमुद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या 
असत्या . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रीया संहीता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून यापूर्वीदिलेल्या आदेशान्वये श्री . ए. एस. देशपांडे, 
७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , 
अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचेदिवाणी 
व फौजदारी काम पाहीले . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ११९५. 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २- २१६- २०१५ . 

श्री . दि . घि . मालविय , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी अकोट , त्यांच्या खाती दि . ३१- ०३- २०१५ रोजी एकूण १२८ 
दिवसाची अर्जीत रजा शिल्लक आहे . त्यांना दि . ०१- ०४ - २०१५ ते 
दिनांक ०४- ०४- २०१५ अशी एकूण चार ( ०४ ) दिवसाच्या अर्जित रजा 
तसेच रजेच्या पुढे दिनांक ०५-०४- २०१५ रविवारची सुट्टी जोडून मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुर करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ११९७ . 

आदेश 
क्रमांक प्र .- ब - २- ११९ - २०१५ . 

श्री . एस . एस . बोस , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी अकोला , यांच्या खाती दि . २५-०३ -२०१५ 
रोजी एकूण १४६ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे. त्यांना 
दि . २६-०३- २०१५ व दिनांक २७ -०३- २०१५ अशी एकूण दोन ( ०२) दिवसांच्या 
परिवर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . एस . बोस , हे जर वर नमुद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 
___ मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रीया संहीता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून यापुर्वी दिलेल्या आदेशान्वये श्रीमती पी . व्ही . 
राणे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
श्रेणी, अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचे 
दिवाणी व फौजदारी काम पाहीले. 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


दिनांक २ एप्रिल २०१५ . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . दि . घि . मालविय , हे जर वर नमुद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रीया संहीता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देते 
की , श्री . व्ही . एन . मोरे, सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी अकोट हे वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचे 
दिवाणी व फौजदारी काम पाहतील . 
दिनांक ३१ मार्च २०१५. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ११९८ . 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब -२ - १२३- २०१५. 

सौ . एस . एन . मोरवाले , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) 
अकोला यांच्या खाती दि . ३० - ०३- २०१५ रोजी एकूण २१० 
दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . त्यांना दि . ३०- ०३-२०१५ ते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २९- नोव्हेंबर ४ , २०१५/ कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


२७ 


दिनांक ०१-०४-२०१५ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांच्या परिवर्तीत रजेस 
कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे. 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , सौ . एस . एन . मोरवाले , ह्या जर वर नमुद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून यापुर्वी दिलेल्या आदेशान्वये 
श्री . पी . एम . बाडगी , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व. स्तर ) अकोला 
यांनी वरील न्यायालयाचे वरील रजेच्या काळात तातडीचे दिवाणी काम 
पाहीले . 
दिनांक ७ एप्रिल २०१५ . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अ . अ . अ . शेख हे जर वर नमुद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार 
असा आदेश देते श्री . जी . एल . मसंद , दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) 
अकोला हे वरील रजेच्या काळात उपरोक्त पदाचे काम पाहतील . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . १२०१ . 


आदेश 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा . , अ . क्र . ११९९ . 


आदेश 


क्रमांक प्र.- ब- २-१३१- २०१५. 

श्री . जी . एल . मसंद , दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) अकोला , यांच्या 
खाती दि . १४-०४- २०१५ रोजी एकूण १८७ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक 
आहे . त्यांना दि . १५-०४- २०१५ ते दि . १८- ०४- २०१५ अशी एकूण चार 
( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या आधी दि . १४ -०४- २०१५ 
डॉ . आंबेडकर जयंतीची सुट्टी तसेच रजेच्या पुढे दि . १९- ०४- २०१५ रोजी 
रविवारची सुट्टी जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येत आहे 


क्रमांक प्र .- ब - २ - १२६- २०१५ . 


श्री . प्र . म . बाडगी , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) अकोला , 
यांच्या खाती दि . १२- ०४ - २०१५ रोजी एकूण २९० दिवसांची अर्जित रजा 
शिल्लक आहे . त्यांना दि . १३ -०४ -२०१५ ते दि . १८ -०४- २०१५ अशी 
एकूण सहा ( ०६ ) दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या आधी 
दि . ११-०४ -२०१५ व दि . १२-०४ -२०१५ दुस - या शनिवार व रविवारची 
सुट्टी जोडुन मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह , मंजुर करण्यात येत 
आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . प्र . म . बाडगी , हे जर वर नमुद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार 
असा आदेश देते की , श्री . एस . जी . बोरलेपवार , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश व स्तर अकोला हे वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे 
तातडीचे दिवाणी काम पाहतील . 
दिनांक ८ एप्रिल २०१५. 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जी . एल . मसंद , हे जर वर नमुद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 
___ मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार 
असा आदेश देते की , श्रीमती एस . एन . मोरवाले, सह दिवाणी न्यायाधीश 
( व . स्तर ) अकोला , ह्या वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचे 
दिवाणी काम पाहतील. 
दिनांक १५ एप्रिल २०१५ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १२०२ . 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २ - १३४ - २०१५. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १२०० . 

आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २- १३० - २०१५. 

श्री . अ . अ . अ . शेख , सदस्य सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण 
अकोला , यांच्या खाती दि . १२-०४- २०१५ रोजी एकूण ९६ दिवसांची 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दि . १३ -०४ - २०१५ ते 
दि . १५ -०४- २०१५ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजुर 
करण्यात येत आहे . 


श्री . अ . अ . अ . शेख , सदस्य सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण 
अकोला, यांच्या खाती दि . १५-०४ - २०१५ रोजी एकूण ९३ दिवसांची 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दि . १६ - ०४ - २०१५ ते 
दि . १७ -०४- २०१५ अशी एकूण दोन ( ०२) दिवसांची वाढीव अर्जित रजा 
मंजुर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अ. अ. अ . शेख हे जर वर नमुद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २९ -नोव्हेंबर ४, २०१५ / कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार 
असा आदेश देते की , श्रीमती एस . एन . मोरवाले , सह दिवाणी न्यायाधीश 
( व . स्तर ) अकोला ह्या वरील रजेच्या काळात उपरोक्त पदाचे काम । 
पाहतील . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देते 
की , श्री . एस. बी . काळे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी अकोला हे वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी काम पाहतील . 
दिनांक २४ एप्रिल २०१५. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १२०३ . 

आदेश 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १२०५ . 


क्रमांक प्र .- ब - २ - १३५- २०१५. 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २ - १४९ - २०१५. 


श्री . एस . एस . बोस , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी अकोला , यांच्या खाती दि . २० -०४- २०१५ 
रोजी एकूण ७५ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना 
दि . २१-०४ - २०१५ ते दि . २४ - ०४- २०१५ अशी एकूण चार ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजेस मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजुर करण्यात 
येत आहे . 


श्रीमती एस . एस . जांभळे , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी अकोला , यांच्या खाती दि . १७ -०४- २०१५ 
रोजी एकूण ७० दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना 
दि . १८- ०४- २०१५ ते दि . २० - ०४ -२०१५ अशी एकूण तीन ( ०३) दिवसांची 
अर्जित रजा रजेस मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजुर 
करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . एस . जांभळे, ह्या जर वर 
नमुद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसते तर त्या त्याच पदावर राहील्या 
असत्या . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देते 
की , श्री . ए. एस . देशपांडे, ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधीकारी प्रथम श्रेणी, अकोला हे वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी काम पाहतील . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . एस . बोस , हे जर वर नमुद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसते तर त्या त्याच पदावर राहील्या असत्या . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून यापुर्वी दिलेल्या आदेशान्वये 
श्रीमती पी . व्ही . राणे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधीकारी प्रथम श्रेणी , अकोला ह्यानी वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी काम पाहतील . 


दिनांक १७ एप्रिल २०१५ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १२०४ . 


अकोला : 
दिनांक ३० एप्रिल २०१५ . 


श्रीमती वि . ना तांबी , 
जिल्हा न्यायाधीश- १ , 

अकोला . 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २ - १४३- २०१५. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १२०६ . 


आदेश 


श्री . एस . डी . गरड , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी बाळापुर यांच्या खाती दि . २६- ०४ -२०१५ रोजी एकूण ३८ 
दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दि . २७-०४ -२०१५ ते 
दि . ०२- ०५ - २०१५ अशी एकूण सहा ( ०६ ) दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या 
मागे दि . २५-०४- २०१५ व दि . २६- ०४-२०१५ चौथ्या शनिवार व रविवारची 
सुट्टी तसेच रजेच्या पुढे दि . ०३-०५ -२०१५ रविवारची सुट्टी व 
दि . ०४- ०५- २०१५ रोजी बुद्ध पोर्णिमाची सुट्टी जोडुन मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजुर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . डी . गरड , हे जर वर नमुद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


क्रमांक प्र .- ब - २- १३६- २०१५ . – 

श्री . पी . एच . नेरकर दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , पातुर , यांच्या खाती दि . १४-०४ -२०१५ रोजी एकूण १०१ 
दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . यांना दि . १५ -०४- २०१५ ते 
दि . १६-०४ -२०१५ अशी एकूण दोन ( ०२ ) दिवसांची परीवर्तीत रजा कार्योत्तर 
मंजुर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . एच . नेरकर हे जर वर नमुद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २९ -नोव्हेंबर ४, २०१५ / कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


ja fa quatre MPYGT , 92 & S T och 30 31TOT GOLGT 
afshit viferi, 9863 7 nota 94 37 GH Thpould 3114 
अधिकाराचा वापर करून यापुर्वी दिलेल्या आदेशान्वये श्री . एस . बी . 
काळे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधीकारी 
प्रथम श्रेणी , अकोला ह्यानी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे 
तातडीचे दिवाणी व फौजदारी काम पाहतील . 
अकोला : 

( 370 |24 ), 
दिनांक २० एप्रिल २०१५. 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , 

370614 . 


Necessary note be taken in her original service 
book and leave account. 

No locum tenens is necessary . 

The Charge of her Court and office was kept 
with Shri M . M . Palsapure , 7th Jt. Civil Judge 
( Jr. Dn .) & J . M .F . C . Yavatmal, during the above 
period . 

On return from leave Mrs. N . K . Patil, 5th 
Jt. Civil Judge (Jr. Dn.) & J. M .F .C . Yavatmal, is 
re - posted to her former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of M .C . S . 
(Pay ) Rules , 1981 that Ms. N . K . Patil, would have 
continued to officiate as 5th Jt. Civil Judge (Jr. 
Dn .) & J .M .F .C . Yavatmal, had she not proceeded 
on leave during the above period . 

Dated the 13th March 2015 . 


ITT 9 (37. f . 9 .) H . STI . PT., 37. 55 . 9200 . 
DISTRICT AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE , 


- - - - - - - - - - - 


ORDER 
No. B .2 (1 )-ADMN - 149- 2015 . 

Shri S . A . Shrikhande , Civil Judge (Sr . Dn .) 
Kelapur , is granted earned leave for 3 days w . e. f. 
11 - 3 - 2015 to 13 - 3 - 2015 . 

Necessary note be taken in his original service 
book and leave account . 

No locum tenens is necessary . 

The Charge of his Court and office is kept as 
under : 

For special matters with Shri S . P . Dorle , 
Adhoc District Judge - 1 and A . S . J . Kelapur. 

For ordinary and Office matters with 
Shri H . A . Wani, 3rd Jt. Civil Judge (Jr . Dn .) & 
J. M . F . C . Kelapur, during the above period . 

On return from leave Shri S . A . Shrikhande, Civil 
Judge (Sr. Dn .) Kelapur , is re- posted to his former 
post . 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of M . C . S . 
(Pay ) Rules, 1981 that Shri S . A . Shrikhande, would 
have continued to officiate as Civil Judge (Sr. Dn .) 
Kelapur , had he not proceeded on leave during the 
above period . 

Dated the 12th March 2015 . 


HTT 9 ( 37. fq . .) H . F . 97 ., 31. $ . 9208 . 

ORDER 
No . B .2 (1 )- ADMN - 154 - 2015 . 

Shri S . R . Fakir , Civil Judge (Sr . Dn .) Darwha is 
granted earned leave for 3 days w . e.f. 18 - 3 - 2015 
to 20 - 3 - 2015 and permission to suffix holidays 
falling on 21- 3 - 2015 & 22 - 3 - 2015 with permission 
to leave head quarters from 17 - 3 - 2015 A . O .H . to 
23 - 3 - 2015 B . O . H . 

Necessary note be taken in his original service 
book and leave account. 

No locum tenens is necessary . 

The Charge of his Court and office is kept with 
Shri I. R . Shaikh , Jt. Civil Judge (Sr. Dn .) Darwha , 
during the above period . 

On return from leave Shri S . R . Fakir, Civil Judge 
(Sr. Dn .) Darwha is re - posted to his former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of M .C . S . 
( Pay ) Rules, 1981 that Shri S . R . Fakir , would have 
continued to officiate as Civil Judge (Sr . Dn .) 
Darwha had he not proceeded on leave during the 
above period . 


ITT 9 (31. fq . q .) H . SIT. ., 37. $ . 9290 . 


ORDER 


HTT 9 ( 37. fà . 9.) H . 9 . 27 ., 31 . 55 . 9206 . 

ORDER 
No . B .2 (1)-ADMN - 151 - 2015 . 

Ms. N . K . Patil , Jt. 5th Civil Judge (Jr . Dn .) & 
J. M .F .C . Yavatmal, is granted Ex -post facto earned 
leave for 3 days w . e.f. 9 - 3 - 2015 to 11 - 3 -2015 . 


No . B .2 ( 1)-ADMN -155 - 2015 . 

Shri D . D . Fulzele, Jt. Civil Judge ( Jr. Dn .) & 
J. M .F . C ., Ralegaon is granted earned leave for 
2 days w . e . f. 16 - 3 - 2015 & 17 - 3 - 2015 and 
permission to prefix holidays falling on 14 - 3 - 2015 & 


31.- -4 ( 9& c9 ). 


30 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २९ - नोव्हेंबर ४ , २०१५/ कार्तिक ७-१३ , शके १९३७ 


HTL 9 (37. f . 9.) H . STI . PI., 37 . sh . 9292 . 


15 - 3 - 2015 with permission to leave head quarters 
from 13 - 3 - 2015 A . O . H . to 18 - 3 - 2015 B . O . H . 

Necessary note be taken in his original service 
book and leave account. 


Read : ( 1) This Office Order No. B . 2 (1 )- Admn - 132 

2015 , dated 3 - 3 - 2015 regarding grant of 
Earned leave for 16 days w .e .f. 5 - 3 - 2015 
to 20 - 3 - 2015 with permission to leave head 
quarters . 


No locum tenens is necessary . 


The Charge of his Court and Office is kept with 
Shri S . J. Bhattacharya , Civil Judge (Jr . Dn .) & 
J.M .F .C ., Ralegaon , during the above period . 


(2 ) Application of Shri H . C . Parmar, 
Jt . Civil Judge ( Jr . Dn .) & J . M . F . C . , 
Kelapur, for cancellation of Earned leave 
for 7 days w . e. f. 14 - 3 - 2015 to 20 - 3 - 2015 . 


ORDER 


On return from leave Shri D . D . Fulzele , Jt. Civil 
Judge ( Jr. Dn .) & J. M . F . C ., Ralegaon is re - posted 
to her former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2) (b ) of M . C . S . 
(Pay ) Rules , 1981 that Shri D . D . Fulzele, would 
have continued to officiate as Jt. Civil Judge 
( Jr. Dn .) & J . M . F . C ., Ralegaon had he not 
proceeded on leave during the above period . 


No. B . 2 ( 1)-ADMN - 160 -2015 . 

In view of the application referred to above at 
Sr. No. (2 ) the Earned leave for 7 days w . e.f. 14 - 3 
2015 to 20 - 3 - 2015 already granted to Shri H . C . 
Parmar, Jt . Civil Judge ( Jr . Dn .) & J .M . F .C ., 
Kelapur is hereby treated as cancelled . 

Necessary note be taken in his original service 
book and leave account . 


HTT 9 (37 . f . 9 .) H . STI . PI ., 37. $ . 9299 . 


ORDER 


No. B . 2 ( 1 )-ADMN - 156 - 2015 . 


HTI 9 (37 . fù . q .) H . STI . PI., 34 . . 9293 . 


ORDER 


Shri S . G . Deshpande, Jt. Civil Judge ( Jr . Dn .) 
& J . M . F . C ., Pusad is granted Earned leave for 5 
days w . e.f. 23 - 3 - 2015 to 27 - 3 - 2015 and permis 
sion to prefix holidays falling on 21- 3 - 2015 & 
22 - 3 - 2015 with permission to leave head quarters 
from 21 - 3 - 2015 to before workshop on 28 - 3 -2015 . 

Necessary note be taken in his original service 
book and leave account. 

No locum tenens is necessary . 

The Charge of his Court and Office is kept with 
Shri A . G . Deshmukh , 3rd Jt . Civil Judge ( Jr . Dn .) 
& J. M . F .C ., Pusad during the above period . 


No. B .2 (1)- ADMN - 161- 2015 . 

Shri N . H . Tikhe, 2nd Jt. Civil Judge (Jr . Dn .) & 
J.M . F .C ., Kelapur is granted Earned leave for 3 
days w .e .f. 17 - 3 - 2015 to 19 - 3 - 2015 with permis 
sion to leave head quarters from 16 - 3 - 2015 A . O . H . 
to 20 - 3 - 2015 B . O . H . 


Necessary note be taken in his original service 
book and leave account. 

No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and Office is kept with 
Shri H . C . Parnar , Jt. Civil Judge (Jr. Dn .) & 
J . M . F .C ., Kelapur, during the above period . 


On return from leave Shri S . G . Deshpande , 
Jt. Civil Judge ( Jr . Dn .) & J . M . F . C ., Pusad is 
re -posted to her former post. 


Certified under note 2 of Rule 39 (2) (b ) of M . C .S . 
(Pay) Rules, 1981 that Shri S . G . Deshpande,would 
have continued to officiate as Jt. Civil Judge (Jr. 
Dn .) & J. M .F . C ., Pusad , had he not proceeded on 
leave during the above period . 
Dated the 17th March 2015 . 


Certified under note 2 of Rule 39 (2) (b ) of M . C .S . 
(Pay) Rules, 1981 that Shri N . H . Thikhe, would 
have continued to officiate as 2nd Jt. Civil Judge 
(Jr. Dn .) & J .M . F . C ., Kelapur, had he not proceeded 
on leave during the above period . 


Dated the 18th March 2015 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २९- नोव्हेंबर ४, २०१५/ कार्तिक ७-१३ , शके १९३७ 


३१ 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2) (b ) of M .C . S . 
(Pay ) Rules , 1981 that Shri H . L . Manwar, would 
have continued to officiate as 2nd Jt . Civil Judge 
( Sr. Dn .) Yavatmal, had henot proceeded on leave 
during the above period . 


HTI 9 (34 . . g .) . STI . PI ., 34. 55 . 9298 . 

ORDER 
No . B .2 (1) -ADMN - 175 - 2015 . 

Ms. S . K . Sahu , 3rd Jt. Civil Judge (Jr. Dn .) & 
J. M . F . C ., Yavatmal is granted Earned leave for 3 
days w .e .f. 25 - 3 - 2015 to 27 - 3 - 2015 with permis 
sion to leave head quarters . 

Necessary note be taken in her original service 
book and leave account. 


- - - - - - 


No locum tenens is necessary . 


The Charge of his Office is kept with Ms. S . Z . 
Khan , 4th Jt. Civil Judge ( Jr. Dn .) & J .M . F . C ., 
Yavatmal, during the above period . 

On return from leave , Ms. S . K . Sahu , 3rd Jt. 
Civil Judge (Jr . Dn .) & J .M . F . C . , Yavatmal, is 
re - posted to her former post. 

Certified under note 2 ofRule 39 (2) (b ) of M .C . S . 
( Pay) Rules, 1981 that Ms. S . K . Sahu , would have 
continued to officiate as 3rd Jt . Civil Judge (Jr.Dn .) 
& J . M .F . C ., Yavatmal, had she not proceeded on 
leave during the above period . 
Dated the 26th March 2015 . 


HTT 9 (31. fq . 7.) H . 21. 21., 31. 55. 979 & . 

ORDER 
No. B . 2 ( 1) - ADMN - 177 - 2015 . 

Ms. S . Z . Khan . 4th Jt . Civil Judge (Jr. Dn .) & 
J.M .F .C ., Yavatmal is granted Earned leave for 2 
days w .e.f. 26 - 3 - 2015 to 27 - 3 - 2015 in continua 
tion of Earned leave from 24 - 3 - 2015 to 25 - 3 - 2015 . 

Necessary note be taken in her original service 
book and leave account. 

No locum tenens is necessary . 

The charge of her Court and Office is kept with 
Ms. N . K . Patil , 5th Jt. Civil Judge (Jr . Dn .) & 
J . M . F .C . , Yavatmal. 

On return from leave , Ms. S . Z . Khan , 4th Jt. 
Civil Judge (Jr. Dn .) & J . M . F . C ., Yavatmal is 
re- posted to her former post . 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2) (b ) of M .C . S . 
(Pay ) Rules , 1981 that Ms. S . Z . Khan , would have 
continued to officiate as 4th Jt. Civil Judge 
(Jr. Dn .) & J .M .F . C . , Yavatmal, had she not pro 
ceeded on leave during the above period . 


THTT ( 31 . fa . L.) H . SII . I., 33 , 5, 9 : 18. 


ORDER 


- - - - - - - 


No. B . 2 (1 )-ADMN - 176 - 2015 . 


HTT 9 (37. f . 9 .) H . STI . PI., 37. . 9290 . 


ORDER 


Shri H . L . Manwar, 2nd Jt. Civil Judge (Sr. Dn .) 
Yavatmal, is granted Earned leave for 4 days w .e.f. 
30 - 3 - 2015 to 2 -4 - 2015 and permission to suffix 
holidays falling on 29 - 3 - 2015 & 3 -4 - 2015 with 
permission to leave head quarters from 30 - 3 - 2015 
to 3 - 4 - 2015 B . O . H . 


No. B . 2 ( 1)-ADMN - 178 - 2015 . 

K . P . Shrikhande, Civil Judge (Sr. Dn .), Pusad 
is granted Ex -post Commuted leave for 4 days w . e .f. 
17 - 3 - 2015 to 20 - 3 - 2015 . 

He has got 141 days L . H . P . in balance at the 
time of granting leave . However , 08 days L .H .P . 
be debited in his leave account . 


Necessary note be taken in is original service 
book and leave account. 


No locum tenens is necessary . 


The charge of his Court and Office is kept with 
Shri A . D . Jawalkar , 3rd Jt. Civil Judge ( Jr. Dn .) 
& J. M .F . C ., Yavatmal, during the above period . 


Necessary note be taken in his original service 
book and leave account. 

No locum tenens is necessary . 


On return from leave , Shri H . L . Manwar , 2nd 
Jt. Civil Judge (Sr. Dn .) Yavatmal, is re -posted to 
his former post. 


The charge of his Court and Office was kept as 
under : 

(1 ) For special matters with Shri S . M . 
Menjoge , Ad-hoc District Judge - 1 & A . S . J. Pusad . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २९ - नोव्हेंबर ४, २०१५/ कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


Necessary note be taken in her original service 
book and leave account. 

No locum tenens is necessary . 


( 2 ) For ordinary & Office matters with 
Shri S . G . Deshpande, Jt . Civil Judge (Jr. Dn .) 
& J . M .F .C ., Pusad during the above period . 

On Return from leave , Shri K . P . Shrikhande , 
Civil Judge ( Sr. Dn.), Pusad is re - posted to his 
former post . 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of M . C . S . 
(Pay ) Rules , 1981 that Shri K . P . Shrikhande, would 
have continued to officiate as Civil Judge (Sr . Dn .), 
Pusad , had he not proceeded on leave during the 
above period. 


The charge of his Court and Office is kept with 
Ms. N . K . Patil , 5th Jt. Civil Judge (Jr . Dn .) & 
J . M . F . C ., Yavatmal. 


On return from leave, Ms. S . Z . Khan , 4th 
Jt. Civil Judge (Jr . Dn .), & J . M .F .C ., Yavatmal, is 
re - posted to his former post. 
___ Certified under note 2 of Rule 39 ( 2) ( b) of M . C . S . 
(Pay) Rules, 1981 thatMs. S . Z . Khan , would have 
continued to officiate as 4th Jt . Civil Judge 
( Jr . Dn .) & J . M . F . C ., Yavatmal, had she not pro 
ceeded on leave during the above period . 


A . C . CHAPHALE , 
Yavatmal : 

District Judge - 1 & A . S . J ., 
Dated 30th March 2015 . Yavatmal. 


(Illegible ), 
Yavatmal : 

District Judge- 1 , & A. S . J . , 
Dated the 25th March 2015 . Yavatmal. 


- - - - - - 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १२१८ . 

ORDER 
No . B. 2 ( 1 )- ADMN- 153- 2015. 

Shri M . T . Bilal, Jt. Civil Judge ( Jr. Dn .), & 
J .M . F . C ., Digras is granted Earned leave for 4 days 
w . e.f. 10 - 3 - 2015 to 13- 3 - 2015 with permission 
to leave head quarters from 9 - 3 - 2015 A . O . H . to 
14- 3 - 2015 B. O . H . 

Necessary note be taken in his original service 
book and leave account. 

No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and Office is kept with 
Shri N . K . Walke Civil Judge (Jr . Dn .) & J .M . F . C ., 
Digras, during the above period . 

On return from leave , Shri M . T . Bilal, Jt . Civil 
Judge (Jr. Dn .), & J . M . F . C ., Digras is re - posted to 
his former post. 
___ Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b) of M . C . S . 
( Pay ) Rules, 1981 that Shri M . T . Bilal, would have 
continued to officiate as 2nd Jt . Civil Judge (Jr. 
Dn .) & J . M . F . C ., Digras , had he not proceeded on 
leave during the above period . 
Dated the 16th March 2015 . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १२२० . 

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १ )( ३ ) खालील प्रतिबंधात्मक 
आदेश 
क्रमांक कक्ष- २- गृह-प्र . स .- कावि -९० -२०१५. 

ज्याअर्थी, अकोला जिल्ह्यातील आगामी परिस्थितीचे संक्षिप्त विलेषण 
करून जिल्हा पोलीस अधीक्षक , अकोला यांनी त्यांचे प्रस्ताव पत्र क्र . 
जिविशा-११७५ -२०१५ , दिनांक ३ - ३-२०१५ नुसार मुंबई पोलीस अॅक्ट 
खालील प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्याचे प्रस्तावित केलेले आहे . 
__ आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावातील मुद्याचे अवलोकन करून कायदा व 
सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टीने प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्याविषयीची 
खात्री झालेली आहे . 
__ त्याअर्थी, मी , मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १) (३ ) 
अॅक्ट चे २२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून खालील 
अटीच्या अधिन राहून प्रतिबंधात्मक आदेश पारीत करीत आहे . 

उपरोक्त आदेश लागू केल्याच्या दिनांकापासून संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये 
खालील गोष्टीकरीता मनाई करण्यात आलेली आहे . 
( १ ) शस्त्रे सोटे , तलवारी , भाले , दंडे बंदुका , सुरे, काठ्या किंवा 

लाठ्या तसचे शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येतील अश्या 

इतर कोणत्याही तीक्ष्ण वस्तू बाळगण्यास . 
( २ ) कोणत्याही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ वाहून नेण्यास . 
( ३) दगड किंवा तशी साधने बाळगणे व तशी साधने जमा करणे 

किंवा तयार करणे . 
( ४ ) व्यक्तींचे प्रेते किंवा मनुष्यकृतीच्या प्रतिमा / आकृत्या व त्यांचे प्रदर्शन 

करणे . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १२१९ . 

ORDER 
No . B. 2( 1)- ADMN- 174 - 2015 . 

Ms. S . Z . Khan , 4th Jt. Civil Judge (Jr . Dn .), & 
J. M .F . C ., Yavatmal, is granted Earned leave for 2 
days w . e.f. 24- 3- 2015 to 25 - 3 - 2015. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २९-नोव्हेंबर ४ , २०१५ / कार्तिक ७-१३ , शके १९३७ 


३३ 


( ५ ) वाद्य वाजविणे , किंकाळ्या फोडणे किंवा जाहिरपणे प्रक्षोभक 

घोषणा करणे इत्यादी . 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावातील मुद्याचे अवलोकन करून कायदा व 
सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टीने प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्याविषयीची 
खात्री झालेली आहे . 


( ६) अशा प्राधिकारांचा मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता अगर नितीमता 

यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल 
अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे, सोंग आणणे, पते खेळणे आणि 
तशी चित्रे फलके किंवा इतर कोणत्याही जिन्नस वस्तू तयार 
करणे किंवा त्याचा लोकांमध्ये प्रसार करणे . 


त्याअर्थी, मी , मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १ ) ( ३ ) 
अॅक्ट चे २२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून खालील 
अटीच्या अधिन राहून प्रतिबंधात्मक आदेश पारीत करीत आहे . 


उपरोक्त आदेश लागू केल्याच्या दिनांकापासून संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये 
खालील गोष्टीकरीता मनाई करण्यात आलेली आहे. 


( ७ ) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित 

येण्यास मनाई आहे . 


मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील 
बाबींकरीता लागू होणार नाहीत . 


( १) शस्त्रे सोटे , तलवारी , भाले, दंडे बंदुका , सुरे , काठ्या किंवा 

लाठ्या तसेच शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येतील अशा 
इतर कोणत्याही तीक्ष्ण वस्तू बाळगण्यास . 


( १ ) अंत्य यात्रा. 


( २) कोणत्याही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ वाहून नेण्यास . 


( २ ) धार्मिक विधी/ धार्मिक मिरवणूक / लग्न सोहळा/ सामाजिक सण 

इत्यादी . 


( ३ ) दगड किंवा तशी साधने बाळगणे व तशी साधने जमा करणे 

किंवा तयार करणे . 


( ३ ) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी . 


( ४ ) व्यक्तींचे प्रेते किंवा मनुष्यकृतीच्या प्रतिमा / आकृत्या व त्यांचे प्रदर्शन 

करणे . 


( ४ ) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृहे , रंगमंच इत्यादी. 


( ५) वाद्य वाजविणे , किंकाळया फोडणे किंवा जाहिरपणे प्रक्षोभक 

घोषणा करणे इत्यादी. 


उपरोक्त आदेश मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १)(३ ) 
चे अॅक्ट २२ अन्वये संपूर्ण अकोला जिल्ह्यामध्ये दि . ०३ -०३- २०१५ चे 
०० . ०० वाजता पासून ते दि . १७ -०३- २०१५ चे २४ .०० वाजेपर्यंत कार्यान्वित 
राहील . 


उपविभागिय पोलीस अधिकारी किंवा पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी 
त्यांच्या कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरूप योग्य कारण असेल तसे कारणे शिवाय 
पर्याय नसेल तर अशा परिस्थतीत याबाबत कोणतेही आदेश नजिकच्या 
उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा तहसिलदार यांच्याशी विचार विनीमय 
करून ते लागू करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 


( ६ ) अशा प्राधिकारांचा मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता अगर नितीमता 

यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल 
अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , सोंग आणणे , पते खेळणे आणि 
तशी चित्रे फलके किंवा इतर कोणत्याही जिन्नस वस्तू तयार 
करणे किंवा त्याचा लोकांमध्ये प्रसार करणे . 


( ७) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित 

येण्यास मनाई आहे . 


हे आदेश आज दिनांक ०५-०३- २०१५ रोजी निर्गमित करण्यात येत 
आहेत . 


मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील 
बाबींकरीता लागू होणार नाहीत . 


दिनाक ५ मार्च २०१५. 


( १) अंत्य यात्रा . 
(२) धार्मिक विधी /धार्मिक मिरवणूक / लग्न सोहळा/ सामाजिक सण 

इत्यादी . 


स 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . १२२१ . 


( ३ ) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी. 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १)(३ ) खालील प्रतिबंधात्मक 
आदेश 


( ४ ) सार्वजनिक करमणूकीची सिनेमागृहे , रंगमंच इत्यादी. 


क्रमांक कक्ष- २ - गृह - प्र . स .- कावि - ११२ - २०१५ . 


ज्याअर्थी, अकोला जिल्ह्यातील आगामी परिस्थितीचे संक्षिप्त विलेषण 
करून जिल्हा पोलीस अधीक्षक , अकोला यांनी त्यांचे प्रस्ताव पत्र 
क्र . जिविशा -१६७१ - २०१५ , दिनांक १ - ०४- २०१५ नुसार मुंबई पोलीस 
अॅक्ट खालील प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्याचे प्रस्तावित केलेले आहे . 


उपरोक्त आदेश मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १ )( ३ ) 
चे अॅक्ट २२ अन्वये संपूर्ण अकोला जिल्ह्यामध्ये दि . ०२-०४- २०१५ चे 
०० .०० वाजता पासून ते दि . १६- ०३ - २०१५ चे २४. ०० वाजेपर्यंत कार्यान्वित 
राहील . 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २९- नोव्हेंबर ४ , २०१५/ कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


वाशिम जिल्ह्यामध्ये खालील गोष्टीकरिता मनाई करण्यात आली आहे . 


उपविभागिय पोलीस अधिकारी किंवा पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी 
त्यांच्या कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरूप योग्य कारण असेल व तसे कारणे 
शिवाय पर्याय नसेल तर अशा परिस्थतीत याबाबत कोणतेही आदेश 
नजिकच्या उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा तहसिलदार यांच्याशी विचार 
विनीमय करून ते लागू करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 


( १) शस्त्रे सोटे , तलवारी, भाले, दंडे बंदुका , सुरे , लाठ्या किंवा 

काठ्या तसेच शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येतील अशा 

इतर कोणत्याही तीक्ष्ण वस्तू बाळगणे . 
( २) कोणत्याही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ वाहून नेण्यास . 
( ३ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 

किंवा तशी साधणे जवळ बाळगणे, जमा करणे , किंवा तयार 
करणे. 


हे आदेश आज दिनांक ०६-०४- २०१५ रोजी निर्गमित करण्यात येत 
आहेत . 


अकोला : 
दिनांक ६ एप्रिल २०१५ . 


अरूण शिंदे , 
जिल्हादंडाधिकरी, 

अकोला . 


( ४ ) व्यक्तींचे प्रेते किंवा मनुष्यकृतीच्या प्रतिमा / आकृत्या यांचेबिभत्स 

प्रदर्शन करणे. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १२२२ . 

अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 
संदर्भ : -जिल्हा पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांचे पत्र क्र . जिविशा- का .व. सु . 

प्रतिबंधक- २०१५ . 


( ५ ) वाद्य वाजविणे, किंकाळ्या फोडणे किंवा जाहिरपणे प्रक्षोभक 

घोषणा करणे , अशा प्राधीकारांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता 
अगर नितिमत्ता यांस धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता 
धोक्यात येईल किंवा ज्या कृतीमध्ये राज्य प्रशासन उलथून 
पाडण्याची प्रवृत्ती दिसून येईल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , 
सोंग आणणे, पत्ते खेळणे आणि तशी चिन्हे , चित्रे , फलके किंवा 
कोणत्याही जिन्नस/ वस्तू तयार करणे किंवा त्याचा लोकांमध्ये 
प्रसार / प्रचार करणे. 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १ )( ३ ) अन्वये आदेश 


क्रमांक कक्ष-८ - गृह - कावि -४८३- २०१५. 


मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश खालील 
बाबींकरीता लागू होणार नाहीत . 


( १ ) अंत्ययात्रा. 


ज्याअर्थी, दिनांक २१ -०२- २०१५ जिल्ह्यामध्ये रामनवमी उत्सव होत 
आहे. तसेच दिनांक २१-०३-२०१५ गुडीपाडवा ते रामनवमी पर्यंत पोहरादेवी 
येथे यात्रा उत्सव साजरा होत आहे . त्याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात 
भाविकभक्त दर्शना करीता गर्दी करतात . दि . ०२-०४-२०१५ रोजी 
महावीर जयंती व दि . ०४-०४- २०१५ रोजी हनुमान जयंती साजरी होत 
आहे . रामनवमी , महावीर जयंती , हनुमान जयंती निमीत्त ग्रामीण व 
शहरी भागात मिरवणुकीचे आयोजन करण्यात येते ; 


( २ ) धार्मिकविधी/ धार्मिक मिरवणूक / लग्न सोहळा/ सामाजिक सण इत्यादी. 
( ३) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी . 
( ४ ) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृहे , रंगमंच इत्यादी . 
( ५ ) विभिन्न भागामध्ये निश्चित दिवस ठरवून दिलेले आठवडी बाजार . 

उपरोक्त आदेश मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १)(३ ) 
अन्वये संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये दि . २७ -०३- २०१५ चे ०० .०० वाजता 
पासून ते दि . १० -०४ - २०१५ चे २४ .०० वाजेपर्यंत कार्यान्वित राहील . 


तसेच सद्यिस्थितीत जिल्ह्यात दुष्ळाळ , गारपीट , भारनियमन , पाणी 
टंचाई , वाढती महागाई या मागण्या संदर्भात विरोधी पक्षाचे वतीने सतत 
मोर्चे, धरणे, आमरण उपोषणे आत्मदहन , रास्तारोको इत्यादी प्रकारचे 
आंदोलने होत आहेत व जिल्ह्यात विरोधी पक्षाचे वतीन वेगवेगळ्या प्रकारची 
आंदोलने राबविण्यात येत आहेत ; 


___ तरी उपरोक्त काळात जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होवू नये आणि शांतता व सुव्यवस्था कायम राहावी ह्याकरीता 
दिनांक २७-०३-२०१५ चे ००. ०० चे पासून ते १०-४- २०१५ रोजीचे २४. ०० 
वाजेपर्यंत कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) मु . पो . अॅक्ट नुसार प्रतिबंधात्मक आदेश 
निर्ममित होण्यास जिल्हा पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांनी संदर्भीय पत्रान्वये 
विनंती केली आहे ; 


उपविभागीय अधिकारी वाशिम /मंगरुपीर यांना उपरोक्त आदेशामधुन 
समोचित प्रकरणामध्ये त्यांच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये स्थानिक पोलीस 
अधिका- यांशी सल्लामसलत करून सुट देण्याचे अधिकार याद्वारे प्रदान 
करण्यात येत आहेत . प्रस्तुत आदेश लाऊडस्पीकर लावुन तसेच ड्रम 
वाजवून तसेच तहसिल कार्यालय , पोलीस स्टेशन , नगर परिषद कर्यालयाच्या 
सुचना फलकावर दर्शनी भागात प्रत लावून लागु करण्यात येईल . पोलीस 
स्टेशन अधिकारी यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरूप योग्य कारण 
असेल व तसे करण्याशिवाय पर्याय नसेल तर अशा परिस्थितीत याबाबत 
कोणतेही आदेश नजिकच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचेशी विचार 
विनियम करून ते लागू करण्यास प्राधीकृत करण्यात येत आहेत . तसेच 
आवश्यक वाटल्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी संवेदनशील ठिकाणी 
विशेष कार्यकारी अधिकारी/ दंडाधिकारी यांच्या नेमणुका कराव्यात . 


त्याअर्थी, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
अन्वये मला प्राप्त अधिकारांचा वापर करून मी , जिल्हा दंडाधिकारी, 
वाशिम उक्त आदेशाच्या अधीन राहून मु . पो . अॅक्ट लागू करण्याचे आदेश 
पारित करीत आहे . सदर आदेश लागू झाल्याच्या दिनांकापासून संपूर्ण 


दिनांक २५ मार्च २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २९ - नोव्हेंबर ४ , २०१५ / कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ .वि . पु) , म . शा . रा ., अ , क्र . १२२३ . 


संदर्भ : - जिल्हा पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांचे पत्र क्र . जिविशा 

का . व. सु .- प्रतिबंधक - २०१५ - १८२७, दिनांक ९- ०४ -२०१५. 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १)( ३ ) अन्वये 

आदेश 
क्र .- कक्ष- ८ - गृह- कावि .- ५६८ -२०१५. 

ज्याअर्थी, दिनांक १४ एप्रिल , २०१५ ते ४ मे , २०१५ बौद्ध पोर्णिमे 
पर्यंत डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर , जयंती उत्सव साजरा होत आहे त्या 
निमित्य शहरी व ग्रामीण भागात मिरवणुकीचे व विविध कार्यक्रमाचे 
आयोजन करण्यात येते . तसेच सद्यःस्थितीत जिल्ह्यात दुष्काळ, पाणी 
टंचाई , वाढती महागाई या मागण्या संदर्भात विरोधी पक्षाचे वतीने सतत 
मोर्चे, धरणे , आमरण उपोषणे , आत्मदहन , रास्ता रोको ईत्यादी प्रकारचे 
आंदोलने होत आहेत व जिल्ह्यात विरोधी पक्षाचे वतीने वेगवेगळ्या प्रकारची 
आंदोलने राबविण्यात येत आहेत ; 

तरी उपरोक्त काळात जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्ननिर्माण 
होवू नये आणि शांतता व सुव्यवस्था कायम राहावी ह्याकरिता 
दिनांक ११ एप्रिल , २०१५ चे ०० - ०० पासून ते २५ एप्रिल , २०१५ 
रोजीचे २४- ०० वाजेपर्यंत कलम ३७( १ ) ( ३ ) मु . पो . अॅक्ट नुसार 
प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित होण्यास जिल्हा पोलीस अधिक्षक, वाशिम 
यांनी संदर्भीय प्रत्रान्वये विनंती केली आहे ; 

त्याअर्थी, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १) ( ३ ) 
अन्वये मला प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन मी , जिल्हा दंडाधिकारी, 
वाशिम उक्त आदेशांच्या अधीन राहून मुं . पो. अॅक्ट नुसार लागू करण्याचे 
आदेश पारित करित आहे . सदर आदेश लागू झाल्याच्या दिनांकापासून 
संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये खालील गोष्टींकरिता मनाई करण्यात आली 
आहे. 

(१) शस्त्रे , सोटे , तलवारी, भाले, दंडे,बंदुका , सुरे, लाठ्या 
किंवा काठ्या तसेच शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येतील 
अशा इतर कोणत्याही तिक्ष्ण वस्तू जवळ बाळगणे . 
( २) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ वाहून नेण्यास . 

(३) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 
किंवा तशी साधणे जवळ बाळगणे , जमा करणेकिंवा तयार करणे . 

(४ ) व्यक्तींची प्रेते किंवा मनुष्याकृतीच्या प्रतिमा/ आकृत्या यांचे 
विभत्स प्रदर्शन करणे. 

( ५ ) वाद्य वाजविणे ,किंकाळ्या फोडणे किंवा जाहीरपणे प्रक्षोभक 
घोषणा करणे . 

( ६ ) अशा प्राधीकारांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता अगर नितिमत्ता 
यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सरक्षितता धोक्यात येईल किंवा 
ज्या कृतीमध्ये राज्य प्रशासन उलथून पाडण्याची प्रवृत्ती दिसून येईल 
अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , सोंग आणणे , पत्ते खेळणे आणि तशी 
चिन्हे , चित्रे , फलके किंवा कोणत्याही जिन्नस / वस्तू तयार करणे 
किंवा त्याचा लोकामध्ये प्रसार / प्रचार करणे . 


मी , असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश खालील 
बाबींकरिता लागू राहणार नाहीत . 

( १ ) अंत्ययात्रा 
( २) धार्मिक विधी / धार्मिक मिरवणूक / लग्नविधी सोहळा/ सामाजिक 
सण इ . 

(३ ) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी 
( ४ ) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृहे /रंगमंच इ . 
( ५) विभिन्न भागामध्ये निश्चित दिवस ठरवून दिलेले आठवडी बाजार. 
उपरोक्त आदेश मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १)(३ ) 
अन्वये संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये दिनांक ११ एप्रिल , २०१५ चे ००.०० 
पासून ते २५ एप्रिल , २०१५ रोजीचे २४ .०० वाजेपर्यंत कार्यान्वित राहतील . 

उपविभागीय अधिकारी, वाशिम /मंगरुळपीर / कारंजा यांना उपरोक्त 
आदेशामधून समोचित प्रकरणामध्ये त्यांच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये स्थानिक 
पोलीस अधिका-यांशी सल्लामसलत करून सूट देण्याचे अधिकार याद्वारे 
प्रदान करण्यात येत आहेत . प्रस्तुत आदेश लाऊडस्पीकर लावून तसेच 
ड्रम वाजवून तसेच तहसिल कार्यालय , पोलीस स्टेशन , नगर परिषद 
कार्यालयाच्या सूचना फलकावर दर्शनी भागावर प्रत लावून लागू करण्यात 
येईल . पोलीस स्टेशन अधिकारी , यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरुप 
योग्य कारण असेल व तसे करण्याशिवाय पर्याय नसेल तर अशा 
परिस्थितीत याबाबत कोणतेही आदेश नजिकच्या उपविभागीय पोलीस 
अधिकारी , यांचेशी विचार विनिमय करुन ते लागू करण्यास प्राधिकृत 
करण्यात येत आहेत . तसेच आवश्यक वाटल्यास उपविभागीय 
दंडाधिकारी , यांनी संवेदनशील ठिकाणी विशेष कार्यकारी अधिकारी / 
दंडाधिकारी यांच्या नेमणुकी कराव्यात . 


वाशिम : 
दिनांक ९ एप्रिल , २०१५ . 


( अवाच्य ) , 
अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी, 

वाशिम . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १२२४ . 
जिल्हा दंडाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कावि -स्थानि -कक्ष- ९- ४- ३१- २०१५. 


मी , जिल्हाधिकारी बुलडाणा , बाजार आणि यात्रा कायदा, १९६२ च्या 
कलम ५ अन्वये मला प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करुन असे जाहीर 
करतो की , शेगांव येथे दिनांक १४ - ०४ - २०१५ रोजी डॉ . बाबासाहेब 
आंबेडकर जयंती निमित्त मिरवणूक काढण्यात येणार आहे . त्यामुळे 
कायदा व सुव्यवस्था आबादीत रहावी म्हणून शेगांव येथे भरविला जाणारा 
आठवडी बाजार दिनांक १४ - ४- २०१५ (मंगळवार ) रोजी बंद ठेवण्यात 
येवून त्यापुढील दिवशी म्हणजे बुधवार दिनांक १५-०४ -२०१५ रोजी 
भरविण्यात येईल . 


हा आदेश दिनांक १५- ०४ - २०१५ पुरताच मर्यादीत राहील . 


दिनांक १० एप्रिल २०१५ . 


3६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २९ -नोव्हेंबर ४, २०१५/ कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १२२५ . 


आदेश 


वाढती महागाई , अवकाळी पाऊस गारपीट या मागण्या संदर्भात विरोधी 
पक्षाचे वतीने सतत मोर्चे धरणे , आमरण उपोषणे , आत्मदहन , रास्ता 
रोको ईत्यादी प्रकारचे आंदोलने होत आहेत , व जिल्ह्यात विरोधी पक्षाचे 
वतीने वेगवेगळ्या प्रकारची आंदोलने राबविण्यात येत आहेत . 


क्रमांक कावि -स्थानि-कक्ष-९ .४-३४- २०१५. 


मी , जिल्हाधिकारी बुलडाणा , बाजार आणि यात्रा कायदा , १९६२ च्या 
कलम ५ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन 
असे जाहीर करतो की , बुलडाणा जिल्ह्यात ग्रामपंचायतीच्या पोट निवडणुकांचे 
मतदान बुधवार दिनांक २२- ०४ - २०१५ रोजी होत असून त्या दिवशी 
मतदारांना मतदान करता यावे यादृष्टिकोनातून दिनांक २२- ०४- २०१५ 
बुधवार रोजी भरणारे आठवडी बाजार त्यारोजी न भरविता त्यापुढील 
रोजी म्हणजेच दिनांक २३- ०४ - २०१५ गुरुवार रोजी खालील दर्शविल्याप्रमाणे । 
भरविण्यात येतील . 


तरी उपरोक्त काळात जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होवू नये आणि शांतता व सुव्यवस्था कायम राहावी ह्याकरिता दिनांक 
२६ एप्रिल , २०१५ चे ०० -०० पासून ते १० मे , २०१५ रोजीचे २४- ०० 
वाजेपर्यंत कलम ३७( १ ) ( ३) मु . पो . अॅक्ट नुसार प्रतिबंधात्मक आदेश 
निर्गमित होण्यास जिल्हा पोलीस अधिक्षक, वाशिम यांनी संदर्भीय प्रत्रान्वये 
विनंती केली आहे ; 

त्याअर्थी, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १ ) ( ३ ) 
अन्वये मला प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी , 
वाशिम उक्त आदेशांच्या अधीन राहून मुं . पो . अॅक्ट नुसार लागू करण्याचे 
आदेश पारित करित आहे . सदर आदेश लागू झाल्याच्या दिनांकापासून 
संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये खालील गोष्टींकरिता मनाई करण्यात आली 
आहे . 


अनुसूची 
अ. क्र . तालुका गावाचे नांव नेहमीप्रमाणे आठवडी बदलविण्यात आलेला 

बाजाराचा दिवस बाजार दिवस 
( १) ( २) (३) 

( ५ ) 
१ चिखली असोलाबु/ खंडाळा बुधवार दि . २२- ०४- २०१५ गुरुवार दि . २३ - ४- २०१५ 

मकरध्वज/बेराळा/ 

रान अंत्री 
२ मेहकर अंत्री देशमुख बुधवार दि . २२-०४- २०१५ गुरुवार दि . २३- ४- २०१५ 
३ मोताळा गोतमारा बुधवार दि . २२-०४ -२०१५ गुरुवार दि . २३ - ४- २०१५ 
४ जळगांव माहुली/ जामोद बुधवार दि . २२ - ०४-२०१५ गुरुवार दि . २३- ४-२०१५ 

जामोद 


हा आदेश दिनांक २३ -०४ - २०१५ पुरताच मर्यादीत राहील . 


बुलडाणा : 


( अवाच्य ), 


दिनांक २० एप्रिल २०१५. 


जिल्हादंडाधिकारी , बुलडाणा . 


भाग १ ( अ .वि .पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . १२२६ . 

अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी , यांजकडून 
संदर्भ : - जिल्हा पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांचे पत्र क्र . जिविशा 

का . व. सु .- प्रतिबंधक - २०१५- १९७१ , दिनांक २१ - ०४ - २०१५ . 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १)( ३ ) अन्वये 

आदेश 


( १ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे, बंदुका , सुरे , लाठ्या 
किंवा काठ्या तसेच शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येतील 
अशा इतर कोणत्याही तिक्ष्ण वस्तू जवळ बाळगणे . 
( २) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ वाहून नेण्यास . 

( ३) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाचीकिंवा फेकावयाची उपकरणे 
किंवा तशी साधणे जवळ बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार करणे . 

(४ ) व्यक्तींची प्रेते किंवा मनुष्याकृतीच्या प्रतिमा/ आकृत्या यांचे 
विभत्स प्रदर्शन करणे . 

( ५ ) वाद्य वाजविणे ,किंकाळ्या फोडणे किंवा जाहीरपणे प्रक्षोभक 
घोषणा करणे . अशा प्राधीकारांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता अगर 
नितिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात 
येईल किंवा ज्या कृतीमध्ये राज्य प्रशासन उलथून पाडण्याची प्रवृत्ती 
दिसून येईल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , सोंग आणणे , पत्ते 
खेळणे आणि तशी चिन्हे, चित्रे , फलके किंवा कोणत्याही जिन्नस / 
वस्तू तयार करणेकिंवा त्याचा लोकामध्ये प्रसार /प्रचार करणे . 

मी , असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश खालील 
बाबींकरिता लागू राहणार नाहीत . 

(१ ) अंत्ययात्रा 
( २ ) धार्मिक विधी/ धार्मिक मिरवणूक / लग्नविधी सोहळा/ सामाजिक 
सण इ . 

( ३ ) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी 
( ४ ) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृहे/ रंगमंच ईत्यादी 

(५ ) विभिन्न भागामध्ये निश्चित दिवस ठरवून दिलेले आठवडी 
बाजार. 

उपरोक्त आदेश मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १)( ३ ) 
अन्वये संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये दिनांक २६ एप्रिल, २०१५ चे ०० .०० 
पासून ते १० मे , २०१५ रोजीचे २४ .०० वाजेपर्यंत कार्यान्वित राहतील . 


क्र .- कक्ष-८ - गृह - कावि .- ६१७ - २०१५. 


ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्यात दिनांक १४ एप्रिल, २०१५ ते ४ मे , 
२०१५ बौद्ध पोर्णिमेपर्यंत डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर, जयंती उत्सव साजरा 
करण्यात येत आहे . त्या निमित्य शहरी व ग्रामीण भागात मिरवणूकीचे 
व विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येते . तसेच दिनांक १ मे , 
२०१५ रोजी महाराष्ट्र दिन असून , त्या रोजी विविध सामाजिक संघटना , 
कार्यकर्ते, राजकिय पक्ष इत्यादी आपल्या मागण्यांकरिता विविध प्रकारचे 
आंदोलने , धरणे, मोर्चे, आमरण उपोषण , आत्मदहन इत्यादी प्रकारचे 
आंदोलने करीत असतात . सद्यस्थिती जिल्ह्यात दष्काळ पाणी टंचाई 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २९ -नोव्हेंबर ४ , २०१५/ कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


____ अनुसूची - चालू 


उपविभागीय अधिकारी , वाशिम / मंगरुळपीर/ कारंजा यांना उपरोक्त 
आदेशामधून समोचित प्रकरणामध्ये त्यांच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये स्थानिक 
पोलीस अधिका- यांशी सल्लामसलत करून सूट देण्याचे अधिकार याद्वारे 
प्रदान करण्यात येत आहेत . प्रस्तुत आदेश लाऊडस्पीकर लावून तसेच 
ड्रम वाजवून तसेच तहसिल कार्यालय , पोलीस स्टेशन , नगर परिषद 
कार्यालयाच्या सूचना फलकावर दर्शनी भागावर प्रत लावून लागू करण्यात 
येईल . पोलीस स्टेशन अधिकारी , यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरुप 
योग्य कारण असेल व तसे करण्याशिवाय पर्याय नसेल तर अशा 
परिस्थितीत याबाबत कोणतेही आदेश नजिकच्या उपविभागीय पोलीस 
अधिकारी, यांचेशी विचार विनिमय करुन ते लागू करण्यास प्राधिकृत 
करण्यात येत आहेत . तसेच आवश्यक वाटल्यास उपविभागीय 
दंडाधिकारी, यांनी संवेदनशील ठिकाणी विशेष कार्यकारी अधिकारी / 
दंडाधिकारी यांच्या नेमणुकी कराव्यात . 


२ श्री . अश्रु डिगांबर घोगरे , विशेष वसुली व महाराष्ट्र 
विशेष वसुली अधिकारी , विक्री अधिकारी राज्यापुरते 
दि . शेगांव श्री . अग्रसेन सहकारी 

मर्यादीत . 
पतसंस्था, मर्या., शेगांव र. नं. १०४ 


३ श्री . विनोद परशराम पाटील, विशेष वसुली व महाराष्ट्र 
उपशाखाधिकारी , 

विक्री अधिकारी राज्यापुरते 
दि . शेगांव श्री . अग्रसेन सहकारी 

मर्यादीत . 
पतसंस्था, मर्या., शेगांव र. नं . १०४ . 


वाशिम : 
दिनांक २२ एप्रिल , २०१५ . 


( अवाच्य ), 
अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी , 

वाशिम . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १२२७. 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 


अटी व शर्ती : 
( १) प्रस्तुत व्यक्तींची बदली/ सेवानिवृत्ती/ मृत्यु झाल्यास प्रदान केलेले 

अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील . 
( २ ) प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे 

निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ३) संबंधित बँकेत / संस्थेने अधिकार काढावेत असे कळविल्यास प्रदान 

केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ४) वसुलीबाबत दरमहा अहवाल वेळोवेळी मागविण्यात आलेली माहिती 

नियमीत सादर न केल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात 
येतील . 
शासनाचे खात्याचेनिर्देशाप्रमाणे सरचार्ज बाबत कार्यवाही करुन 
दरमहा अहवाल सादर करावा अन्यता अधिकार काढून घेण्यात 
येतील . तसेच वेळोवेळी सरचार्ज भरलेल्या चलानच्या प्रती या 
कार्यालयास अहवालासह सादर कराव्यात . 


बुलडाणा : 
दिनांक ३१ मार्च, २०१५ . 


निलकंठ करे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , बुलडाणा . 


क्रमांक वसुली-व अ.प्र .- कलम १५६-दिअग्रसेनशेगांव- ३२२७- २०१५. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , निलकंठ करे , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था बुलडाणा या आदेशान्वये दि शेगांव 
श्री . अग्रसेन सहकारी पतसंस्था मर्या., शेगांव र. नं . १०४ च्या नामनिर्देशित 
केलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र राज्य कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १ ) व ( २ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ चे नियम २ ( एच) व 
( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) ( ६ ) ( ७ ) ( ९ ) 
( १० ) ( ११ ) ( अपसेट प्राईज निश्चित करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२ ) 
( १३ ) ( १४ ) ( विक्री कायम करण्याची तरतूद वगळून ) व ( २० ) तसेच 
कलम १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाही पुरती दिनांक २८- ०२- २०१६ पर्यंत 
शक्ती खालील अटी व शर्तीला अधिन राहून प्रदान करीत आहे . सदर 
आदेश खालीलप्रमाणे नामनिर्देशित केलेले विशेष वसुली अधिकारी यांचे 
पदावर रुजू झाल्यापासून लागू राहील . 

___ अनुसूची 
अ . क्र . विशेष वसुली अधिकारी यांचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 

नांव व मुख्यालय 
(१) 

(२) 
१ श्री . प्रमोद राधेश्याम अग्रवाल , विशेष वसुली व महाराष्ट्र 

व्यवस्थापक , दि . शेगाव विक्री अधिकारी राज्यापुरते 
श्री . अग्रसेन सहकारी पतसंस्था 

मर्यादीत . 
मर्या., शेगांव र . नं . १०४ 


भाग १ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . १२२८ . 

क्रमांक वि - २- अष्टविनायक - कलम १५६ - ५६५० - २०१५ . 
वाचावे:-( १ ) महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाची 

अधिसुचना क्र . सी . एस . एल .- १४९३ - ११६२- सी . आर . 

४७- सी . दि . ७- ८ - १९९३ . 
( २ ) महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाची 

अधिसुचना क्र . सी . एस . एल .- १६०५ - सी . आर.-१२० 

१५- सी . दि . २१ -९ - २००७ . 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 

राज्य पुणे यांचे कार्यालयीन परिपत्रक क्र . ना . पत - डी - ४ 
पत संस्था - का क . १५६- ०७- दि . १३ - ०७ - २००५ . 


अ. - एक- ६( १६८१ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २९ - नोव्हेंबर ४ , २०१५ / कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


( ४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 

राज्य पुणे यांचे कार्यालयीन परिपत्रक क्र . ना . पत - डी - ४ 

पत संस्था - का क . १५६- ०७- दि . ३१- १२- २००७. .. 
( ५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 

राज्य , पुणे कार्यालयाचे पत्र क्र . प्रशासन - वसुली अधिकारी 
जप्त मालमत्ता कब्जाबंदी- ०२२९ दिनांक २० - ०३- २००९ 

चे परिपत्रक . 
( ६ ) प्रभारी सरव्यवस्थापक , श्री . अष्टविनायक अर्बन को . क्रेडिट 

सोसायटी मर्या. नेरपरसोपंत र . नं . ४६२ यांचे पत्र क्रमांक 
निरंक दिनांक २८ - ०१- २०१५ अन्वये सादर केलेला प्रस्ताव . 

आदेश 


(२ ) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली/निवृत्ती/ मृत्यु झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार 

आपोआप काढण्यात येतील . 
। प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करत असल्याचेनिर्देशनास 

आल्यास अधिकार काढण्यात येतील . 
। संस्थेने या कार्यालयास कळविल्यास वा या कार्यालयास वाटल्यास 

अधिकार मागे घेण्याचे हक्क राहतील . 
( ५) सरचार्ज वसुलीचा भरणा शासकीय कोषागारात तात्काळ करण्यात 

यावा. 
। संदर्भ क्रमांक ( ५ ) नुसार जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री 

प्रमाणपत्र दिल्यानंतर लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत 
मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवतांना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था , अधिनियम , १९६० व त्याखालील नियमांचे 
पालन होणे आवश्यक आहे . या काळात कर्जदारास अशा 

मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 
दिनांक १० मार्च २०१५. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था यवतमाळ या आदेशान्वये श्री . अष्टविनायक अर्बन को . 
क्रेडिट सोसायटी मर्या., नेरपरसोपंत र . नं . ४६२ या संस्थेच्या खालील 
अधिका- यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
( १ ) व कलम १५६ ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम 
( ३ ) (५) (६) ( ७) (९ ) ( १०) (११) ( अपसेट प्राईज निश्चित करण्याची 
तरतूद वगळून ) ( १२) ( १३ ) ( १५) ( १७ ) ( १८ ) व २० तसेच कलम ९८ 
व कलम १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
संदर्भ ४ चे परिपत्रकानुसार प्रशिक्षण पूर्ण केले असल्याने व श्री . मनिष 
राऊळकर यांना प्रशिक्षण पूर्ण करण्याचे अटीवर आदेशाचे तारखेपासून 
दिनांक ९- ०३- २०१६ पर्यंत त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
थकित कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाही पुरती शक्ती शासन निर्णय 
क्र . सी . सी . आर -११८६- सी . आर . ६५४- २ सी दिनांक २९ - ०१-८७ 
मधील अटी व शर्तीस अधिन राहून प्रदान करीत आहे . संदर्भिय सूचनांचे 
पालन करण्यास कसूर झाल्यास विशेष असुली अधिकारी वैयक्तिक 
रित्या जबाबदार राहतील . 

अनुसूची 
अ . क्र . वसुली अधिका-याचे हुद्दा शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 

नाव 
( १ ) 
१ श्री . रविंद्र मधुसुदन प्रभारी विशेष वसुली यवतमाळ 

गिरेलकर व्यवस्थापक अधिकारी जिल्ह्यापुरते 
२ श्री . रविंद्र विष्णुपंत व्यवस्थापक विशेष वसुली यवतमाळ 

पासुलकर माणिकवाडा अधिकारी जिल्ह्यापुरते 
३ श्री . गजानन प्रभाकर व्यवस्थापक विशेष वसुली यवतमाळ 
तांबुळे 

मोझर शाखा अधिकारी जिल्ह्यापुरते 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १२२९ . 
वाचावे:-( १ ) महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाची 

अधिसुचना क्र . सी . एस . एल.- १४९३ - ११६२ - सी . आर . 

४७ - सी . दि . ७-८ - १९९३ . 
( २ ) महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाची 

अधिसुचना क्र . सी . एस . एल .-१६०५ - सी . आर.- १२० 

१५ - सी . दि . २१- ९ - २००७. 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 

राज्य , पुणे यांचे कार्यालयीन परिपत्रक क्र . ना . पत - डी 

४- पत संस्था - का क . १५६-०७-दि . १३- ०७- २००५ . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 

राज्य , पुणे यांचे कार्यालयीन परिपत्रक क्र . ना . पत - डी 

४- पत संस्था - का क . १५६-०७-दि . ३१- १२- २००७. 
( ६ ) श्री . साईबाबा नागरी सह. पत संस्था म ., यवतमाळ यांचे 

कार्यालयाचे पत्र क्र . ९१ -२०१५ दि . २६-०३ - १५ अन्वये 
त्रुटी पुर्तता करुन सादर केलेला प्रस्ताव . 

आदेश 


( २ ) 


कर 


४ श्री . मनिष वसंतराव व्यवस्थापक विशेष वसुली यवतमाळ 
राऊळकर 

नेर शाखा अधिकारी जिल्ह्यापुरते 
अटी व शर्ती : 


क्रमांक वि - २- साईबाबा नागरी - ७९५८ - २०१५. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , यवतमाळ या आदेशान्वये श्री . साईबाबा नागरी सह . 
पतसंस्था मर्या., यवतमाळ, र. नं . ३९५ या संस्थेच्या खालील अधिका- यास 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १ ) व 
कलम १५६ ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ चे 


( १ ) प्राधिकार प्रदान केलेल्या विशेष वसुली अधिका -याला सहकार 

खाते महाराष्ट्र शासन असा कोठेही उल्लेख करता येणार नाही 
किंवा शासनाच्या प्रतिक चिन्हांचा वापर करता येणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २९ - नोव्हेंबर ४ , २०१५ / कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


नियम २ ( एच ) व ( डी ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३ ) ( ५ ) 
( ६ ) ( ७ ) ( ९ ) ( १० ) ( ११ ) ( अपसेट प्राईज निश्चित करण्याची तरतूद 
वगळून ) (१२ ) ( १३ ) ( १५) ( १७) ( १८ ) व २० तसेच कलम ९८ व 
कलम १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
संदर्भ ४ चे परिपत्रकानुसार चालु वर्षात प्रशिक्षण पूर्ण करण्याचे अटीवर 
त्यांना आदेशाचे तारखेपासून दिनांक १५-०४- २०१५ पर्यंत त्यांचे नावासमोर 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी थकित कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाही 
पुरती शक्ती शासन निर्णय क्र . सी . सी . आर- ११८६- सी . आर . ११८६ 
सी . आर.- ६५४- २सी , दिनांक २९ -०१- ८७ मधील अटी व शर्तीस अधिन 
राहून प्रदान करीत आहे . संदर्भिय सूचनांचे पालन करण्यास कसूर 
झाल्यास विशेष असुली अधिकारी वैयक्तिक रित्या जबाबदार राहतील . 

अनुसूची 
अ . क्र . वसुली अधिका-याचे हुद्दा शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 

नाव 


भाग १ ( अ. वि .पु), म . शा . रा ., अ , क्र . १२३० . 

उपनिबंधक सहकारी संस्था, यांजकडून 
__ क्रमांक उपनि- अम-नियमन - सु.बे.-४२-२०१५. 

उपनिबंधक , सहकारी संस्था, अमरावती, तालुका अमरावती, जिल्हा 
अमरावती याद्वारे सूचित करण्यात येत की , गार्गी सुशिक्षीत बेरोजगार 
महिलांची नागरिक सेवा सहकारी संस्था म., यशोदानगर , तालुका जिल्हा 
अमरावती या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे 
कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक अटीआय-( अटीआय) General - O - ७९१- २०१५ , दिनांक 
६- ४ - २०१५ हा आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १२ (१ ) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम क्रमांक १० (१ ) 
अन्वये संस्थेचेवर्गीकरण “ सर्वसाधारण ” करण्यात आले असून उपवर्गीकरण 
“ इतर संस्था ” करण्यात आले आहे . 


१ प्रा . डॉ . विनोद आर मानद सचिव विशेष वसुली यवतमाळ 
तिडके 

अधिकारी तालुक्यापुरते 


अमरावती : 
दिनांक ६ एप्रिल २०१५ . 


एम . यु . राठोड , 
उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , अमरावती . 


२ 


श्री . राजु सी . जॉन 


संचालक 


विशेष वसुली यवतमाळ 
अधिकारी तालुक्यापुरते 


भाग १ ( अ. वि .पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . १२३१ . 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक नियमन - अवसायन - अंतरिम आदेश -हातमाग - ७४८ - २०१५. 


अटी व शर्ती : 
( १ ) प्राधिकार प्रदान केलेल्या विशेष वसुली अधिका - याला सहकार 

खाते महाराष्ट्र शासन असा कोठेही उल्लेख करता येणार नाही 

किंवा शासनाच्या प्रतिक चिन्हांचा वापर करता येणार नाही. 
( २) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली /निवृत्ती / मृत्यु झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार 

आपोआप रद्द होतील . 
( ३) प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करत असल्याचेनिर्देशनास 

आल्यास अधिकार काढण्यात येतील . 
( ४ ) संस्थेने या कार्यालयास कळविल्यास वा या कार्यालयास वाटल्यास 

अधिकार मागे घेण्याचेहक्क राहतील . 
( ५ ) सरचार्ज वसुलीचा भरणा शासकीय कोषागारात तात्काळ करण्यात 

यावा . 
( ६) संदर्भ क्रमांक (५ ) नुसार जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री 

प्रमाणपत्र दिल्यानंतर लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत 
मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवतांना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था , अधिनियम , १९६० व त्याखालील नियमांचे 
पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारास अशा 
मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 


सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासन , मंत्रालय , मुंबई यांचे 
आदेश क्र . सीएसएल- १४९३- ११६२ - सीआर- ४७-१५- सी , दिनांक 
७ ऑगस्ट , १९९३ अन्वये मला प्राप्त अधिकारात , मी , एस . टी . केदार, 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , अचलपूर या आदेशाद्वारे महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२( १)( क )( एक ) अंतर्गत 
युनिर्व्हसल विव्हर्स को - ऑप . सोसायटी , मर्यादित , अचलपूर , र . नं . 
७९१ , तालुका अचलपूर , जिल्हा अमरावती ही संस्था अंतरीम अवसायनात 
घेत आहो व सदर अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये या संस्थेवर 
अवसायक म्हणून श्री . व्ही . ओ. पांडे, सहकार अधिकारी श्रेणी २ अंतर्गत 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , अचलपूर यांची नियुक्ती करीत 
आहो. 


संस्थेचे संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी यांनी संस्थेच्या ताब्यातील व 
हक्कातील मालमत्ता , चीजवस्तु, कारवाईयोग्य दावे, पुस्तके , अभिलेख 
व इतर दस्तऐवज त्वरीत अवसायकाचे सुपुर्द करावे व त्यांच्या अभिरक्षेची 
व नियंत्रणाची व्यवस्था अवसायकाने करावी . 

या कार्यवाहीस संस्थेच्या सभासदांची व आजी माजी पदाधिका-याची 
अथवा अन्य संबंधितांची हरकत असल्यास या आदेशाच्या दिनांकापासून 
एक महिन्याचे आत संबंधीतांनी आपल्या हरकती योग्य कागदपत्रांसह व 
स्पष्टीकरणांसह सादर कराव्या तसेच हरकती व म्हणने समक्ष मांडावयाचे 


यवतमाळ : 
दिनांक १५ मार्च, २०१५. 


( अवाच्य ), 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , यवतमाळ . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २९ - नोव्हेंबर ४ , २०१५ / कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


असल्यास या कार्यालयात दिनांक ११ एप्रिल , २०१५ रोजी दु. १ - ०० 
वाजता माझे समक्ष हजर राहून मांडावे अन्यथा या कार्यवाहीस कोणाचीही 
हरकत नाही असे समजून अवसायनाचा अंतीम आदेश पारीत करण्यात 
येईल व संस्थेच्या समापनाची कार्यवाही सुरु करण्यात येईल . 

अवसायकाचे परिश्रमिक वेगळ्या आदेशान्वये नंतर ठरविण्यात येईल 
व ते संस्थेच्या निधीतून देत राहील . अवसायकाने नियमानुसार अवसायन 
कार्यवाहीचा दर तिमाही अहवाल न चुकता या कार्यालयास सादर करावा. 

सदर आदेश आज दिनांक १० एप्रिल , २०१५ रोजी माझे सही व 
शिक्यानिशी पारित करण्यात येत आहे. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १२३३ . 
वाचावे:-( १ ) या कार्यालयाचा अंतरीम अवसायन आदेश क्र . सनिद 

नियमन- सेवा बोराळा अव . अंतीम आदेश - ३६६- २०१५दिनांक 

९ -०२ -०२१५ 
( २ ) अध्यक्ष/ सचिव , सेवा सहकारी संस्था म . बोराळा र . नं . 

३७३ यांचा दिनांक २- ०३- २०१५ रोजीचा खुलासा 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 

यांचा निर्णय क्रमांक ससेवा-९११- प्र. क्र . १०४७ - २- स दिनांक 
२३ सप्टेंबर २०१३. 

अवसायन अंतीम आदेश 
क्रमांक सनिद-नियमन - सेवा बोराळा - अव . अंतीम आदेश - ६३४ - २०१५. 

महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचे 
आदेश क्र . सीएसएल- १४९३ - ११६२ - सी . आर - ४७- १५ - सी दिनांक 
७-८ - १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , राजेश वि . 
भुयार , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , दर्यापूर या आदेशाद्वारे या 
आदेशाद्वारे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०२ 
( १) ( क ) ( चार ) अन्वये बोराळा सेवा सहकारी संस्था म ., बोराळा र. नं . 
३७३ ता . दर्यापूर , जि . अमरावती ही संस्था अवसायनात काढणेबाबतचा 
या कार्यालयाचा उक्त वाचा क्र . ( १ ) मधील आदेश दिनांक ९ - २ - २०१५ 
चा अंतरीम आदेश कायम करीत आहे . 


भाग १ ( अ. वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . १२३२ . 

आदेश 
क्रमांक नियमन- अवसायन- अंतरिम आदेश -हातमाग - ७४९ - २०१५ . 

सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , महाराष्ट्र शासन , मंत्रालय , मुंबई यांचे 
आदेश क्र . सीएसएल -१४९३ - ११६२- सीआर-४७ -१५- सी , दिनांक ७ 
ऑगस्ट , १९९३ अन्वये मला प्राप्त अधिकारात , मी , एस . टी . केदार , 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , अचलपूर या आदेशाद्वारे महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२( १)( क )( एक ) अंतर्गत 
अनसार मोमीन विव्हर्स को - ऑप . सोसायटी, मर्यादित , अचलपूर , र . नं . 
४२२५, तालुका अचलपूर, जिल्हा अमरावती ही संस्था अंतरीम अवसायनात 
घेत आहो व सदर अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये या संस्थेवर 
अवसायक म्हणून श्री . जी . एन . डिके , सहाय्यक सहकारी अधिकारी 
अंतर्गत सहकार अधिकारी, श्रेणी १, सहकारी संस्था ,चिखलदरा यांची 
नियुक्ती करीत आहो. 

संस्थेचे संबंधित अधिकारी , पदाधिकारी यांनी संस्थेच्या ताब्यातील व 
हक्कातील मालमत्ता , चीजवस्तु , कारवाईयोग्य दावे , पुस्तके, अभिलेख 
व इतर दस्तऐवज त्वरीत अवसायकाचे सुपुर्द करावे व त्यांच्या अभिरक्षेची 
व नियंत्रणाची व्यवस्था अवसायकाने करावी . 


__ तसेच सदर अधिनियमातील कलम १०३ ( १) नुसार सदर संस्थेवर 
अवसायक म्हणून श्री . नितीन आर . होले , सहकारी अधिकारी श्रेणी- १ 
अंतर्गत , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , दर्यापूर यांची नियुक्ती 
करीत आहे . त्यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था आधिनियम , १९६० चे 
कलम १०५ व नियम १९६१ चे नियम ८९ मधील तरतुदीनुसार उचित 
कार्यवाही करावी . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १३ - ४- २०१५ रोजी माझे स्वाक्षरी व 
मुद्रेनिशी पारित करीत आहे. 


दर्यापूर : 
दिनांक १३ एप्रिल २०१५. 


राजेश वि . भुयार , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , दर्यापूर . 


या कार्यवाहीस संस्थेच्या सभासदांची व आजी माजी पदाधिका-याची 
अथवा अन्य संबंधीतांची हरकत असल्यास या आदेशाच्या दिनांकापासून 
एक महिन्याचे आत संबंधीतांनी आपल्या हरकती योग्य कागदपत्रांसह व 
स्पष्टीकरणांसह सादर कराव्या तसेच हरकती व म्हणने समक्ष मांडावयाचे 
असल्यास या कार्यालयात दिनांक ११ एप्रिल , २०१५ रोजी दु. १ -०० 
वाजता माझे समक्ष हजर राहून मांडावे अन्यथा या कार्यवाहीस कोणाचीही 
हरकत नाही असे समजून अवसायनाचा अंतीम आदेश पारीत करण्यात 
येईल व संस्थेच्या समापनाची कार्यवाही सुरु करण्यात येईल . 

अवसायकाचे परिश्रमिक वेगळ्या आदेशान्वये नंतर ठरविण्यात येईल 
व ते संस्थेच्या निधीतून देत राहील . अवसायकाने नियमानुसार अवसायन 
कार्यवाहीचा दर तिमाही अहवाल न चुकता या कार्यालयास सादर करावा . 

सदर आदेश आज दिनांक १० एप्रिल , २०१५ रोजी माझे सही व 
शिक्यानिशी पारित करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १२३४ 
क्रमांक वि . १ -प्रशासन -नोंदणी-मकास - जगदंबा- १२२७- २०१५. 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका बुलडाणा यांनी प्रसिद्ध 
केले आहे की , जगदंबा मजूर कामगार सहकारी संस्था मर्यादीत दुधा , 
ता . जि . बुलडाणा , र.नं . ३९९ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० ( सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २८ ) कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक बियुडी-(बीयुडी )-पीआरडी -( एल )- २०१५ , 
दिनांक २७- ३- २०१५ नुसार नोंदणी केली आहे . 


अचलपूर : 
दिनांक १० एप्रिल २०१५ . 


एस . टी . केदार , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , अचलपूर . 


बुलडाणा : 
दिनांक २७ मार्च २०१५. 


( अवाच्य), 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . बुलडाणा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २९ - नोव्हेंबर ४ , २०१५ / कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


११ 


भाग १ ( अ . वि . पु) , म . शा . रा ., अ , क्र . १२३५ . 

आदेश 
क्रमांक सनिमल- अवसायन -नोंदणीरद्द- ५३८ - २०१५. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व महाराष्ट्र 
शासनाची सहकार व वस्त्रोद्योग विभागाची अधिसुचना जा . क्र . सीएसएम 
१४९३ - ११६२ - सीआर- ४७- १५ - सी , दिनांक ७- ८ - १९९३ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , ए. बी . सांगळे , सहाय्यक निबंधक , सहकारी 
संस्था , मलकापूर , जि . बुलडाणा आदेश देतो की गणेश स्वयंरोजगार 
सहकारी संस्था , मर्या., मलकापूर र. नं . १२४५ ता . मलकापूर , 
जि . बुलडाणा या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक बीयुडी - एम . पी . आर .- १२४५ 
२००१, दिनांक १७-०२- २००१ रद्द करीत आहे व सदर संस्थेचे अस्तीत्व 
विघटीत झाले आहे आणि संस्था म्हणून तिचे कायदेशिर अस्तीत्व संपुष्टात 
आले आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी मलकापूर मुक्कामी आज 
दिनांक ३१ - ०३- २०१५ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ.वि .पु ), म . शा . रा., अ , क्र . १२३८ . 

आदेश 
क्रमांक सनिमल- अवसायन -नोंदणी रद्द- ५४१- २०१५ . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व महाराष्ट्र 
शासनाची सहकार व वस्त्रोद्योग विभागाची अधिसुचना क्र . सीएसएम 
१४९३ - ११६२ -सीआर- ४७ -१५- सी , दिनांक ७-८ - १९९३ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , ए . बी . सांगळे, सहाय्यक निबंधक , सहकारी 
संस्था , मलकापूर, जि . बुलडाणा आदेश देतो की , विर लहुजी मागासवर्गीय 
बेरोजगार सेवा सुशिक्षीत सहकारी संस्था , मर्या., कुंड खु . र . नं . १२६५ 
या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक बीयुडी- एम . पी . आर .- १२६५ -२०१२ , दिनांक 
१३ - ०७-२०१२ रद्द करीत आहे व सदर संस्थेचे अस्तीत्व विघटीत झाले 
आहे आणि संस्था म्हणून तिचे कायदेशिर अस्तीत्व संपुष्टात आले आहे 
असे समजण्यात यावे. 

सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी मलकापूर मुक्कामी आज 
दिनांक ३१ - ०३- २०१५ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ. वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . १२३६ . 

आदेश 
क्रमांक सनिमल- अवसायन - नोंदणी रद्द- ५३९ - २०१५. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व महाराष्ट्र 
शासनाची सहकार व वस्त्रोद्योग विभागाची अधिसुचना जा . क्र . सीएसएम 
१४९३ - ११६२- सीआर- ४७ -१५ - सी , दिनांक ७- ८ - १९९३ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , ए . बी . सांगळे, सहाय्यक निबंधक , सहकारी 
संस्था , मलकापूर , जि . बुलडाणा आदेश देतो की नवनाथ स्वयंरोजगार 
सहकारी संस्था , मर्या., लासुरा र . नं . १२४७ ता . मलकापूर , 
जि . बुलडाणा या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक बीयुडी- एम. पी . आर.- १२४७ 
२००१, दिनांक १७-०२- २००१ रद्द करीत आहे व सदर संस्थेचे अस्तीत्व 
विघटीत झाले आहे आणि संस्था म्हणून तिचे कायदेशिर अस्तीत्व संपुष्टात 
आले आहे असे समजण्यात यावे. 

सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी मलकापूर मुक्कामी आज 
दिनांक ३१ -०३- २०१५ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ. वि .पु ), म . शा . रा ., अ, क्र . १२३९ . 

आदेश 
क्रमांक सनिमल - अवसायन-नोंदणी रद्द- ५४२- २०१५. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व महाराष्ट्र 
शासनाची सहकार व वस्त्रोद्योग विभागाची अधिसुचना जा . क्र . सीएसएम 
१४९३ - ११६२- सीआर- ४७ -१५ - सी , दिनांक ७- ८ - १९९३ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , ए . बी . सांगळे , सहाय्यक निबंधक , सहकारी 
संस्था , मलकापूर , जि . बुलडाणा आदेश देतो की , महालक्ष्मी स्वयंरोजगार 
सहकारी संस्था , मर्या., नरवेल , र. नं . १२४९ या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 
बीयुडी -एम . पी . आर.- १२४९- २००१, दिनांक २३ फेब्रुवारी २००१ रद्द करीत 

आहे व सदर संस्थेचे अस्तीत्व विघटीत झाले आहे आणि संस्था म्हणून 
तिचे कायदेशिर अस्तीत्व संपुष्टात आले आहे असे समजण्यात यावे. 

सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी मलकापूर मुक्कामी आज 
दिनांक ३१- ०३- २०१५ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ .वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . १२३७ . 

आदेश 
क्रमांक सनिमल- अवसायन - नोंदणी रद्द - ५४० - २०१५. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व महाराष्ट्र 
शासनाची सहकार व वस्त्रोद्योग विभागाची अधिसुचना जा . क्र . सीएसएम 
१४९३ - ११६२ -सीआर - ४७- १५ - सी , दिनांक ७- ८ - १९९३ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , ए. बी . सांगळे , सहाय्यक निबंधक , सहकारी 
संस्था , मलकापूर, जि . बुलडाणा आदेश देतो की , पंचशिल स्वयंरोजगार 
सहकारी संस्था , मर्या., धरणगाव र . नं . १२४८ ता . मलकापूर , 
जि . बुलडाणा या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक बीयुडी- एम. पी . आर.- १२४८ 
२००१, दिनांक २२-०२ - २००१ रद्द करीत आहे व सदर संस्थेचे अस्तीत्व 
विघटीत झाले आहे आणि संस्था म्हणून तिचे कायदेशिर अस्तीत्व संपुष्टात 
आले आहे असे समजण्यात यावे. 

सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी मलकापूर मुक्कामी आज 
दिनांक ३१ - ०३- २०१५ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . १२४० . 

आदेश 
क्रमांक सनिमल- अवसायन -नोंदणी रद्द- ५४३- २०१५ . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व महाराष्ट्र 
शासनाची सहकार व वस्त्रोद्योग विभागाची अधिसुचना क्र . सीएसएम 
१४९३ - ११६२ - सीआर- ४७- १५- सी , दिनांक ७ -८ - १९९३ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , ए. बी . सांगळे , सहाय्यक निबंधक , सहकारी 
संस्था , मलकापूर , जि . बुलडाणा आदेश देतो की , महात्मा फुले स्वयंरोजगार 
सहकारी संस्था , मर्या., उमाळी, र . नं . १२५० ता . मलकापूर , 
जि . बुलडाणा या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक बीयुडी - एम . पी . आर .- १२५० 
२००१, दिनांक ३१ मार्च २००१ रद्द करीत आहे व सदर संस्थेचे अस्तीत्व 
विघटीत झाले आहे आणि संस्था म्हणून तिचे कायदेशिर अस्तीत्व संपुष्टात 
आले आहे असे समजण्यात यावे. 

सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी मलकापूर मुक्कामी आज 
दिनांक ३१-०३- २०१५ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २९ - नोव्हेंबर ४ , २०१५ / कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी मलकापूर मुक्कामी आज 
दिनांक ३१ -०३- २०१५ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ. वि . पु), म . शा . रा ., अ , क्र . १२४४ . 


आदेश 


भाग १ ( अ. वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . १२४१ . 

आदेश 
क्रमांक सनिमल - अवसायन- नोंदणी रद्द- ५४४ - २०१५ . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व महाराष्ट्र 
शासनाची सहकार व वस्त्रोद्योग विभागाची अधिसुचना जा . क्र . सीएसएम 
१४९३- ११६२- सीआर- ४७ - १५- सी , दिनांक ७- ८ - १९९३ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , ए. बी . सांगळे, सहाय्यक निबंधक , सहकारी 
संस्था, मलकापूर जि . बुलडाणा आदेश देतो की श्री . रणजितसिंह मोहिते 
पाटील सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी संस्था , मलकापूर या संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक बीयुडी - एम . पी . आर.- १२५७- २००६, दिनांक २६ नोव्हेंबर 
२००६ रद्द करीत आहे व सदर संस्थेचे अस्तीत्व विघटीत झाले आहे 
आणि संस्था म्हणून तिचे कायदेशिर अस्तीत्व संपुष्टात आले आहे असे 
समजण्यात यावे. 

सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी मलकापूर मुक्कामी आज 
दिनांक ३१- ०३- २०१५ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


क्रमांक सनिमल - अवसायन -नोंदणी रद्द- ५४७- २०१५. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व महाराष्ट्र 
शासनाची सहकार व वस्त्रोद्योग विभागाची अधिसुचना जा . क्र . सीएसएम 
१४९३- ११६२-सीआर- ४७ -१५ - सी , दिनांक ७-८ - १९९३ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , ए. बी . सांगळे, सहाय्यक निबंधक , सहकारी 
संस्था , मलकापूर जि . बुलडाणा आदेश देतो की सिद्धार्थ स्वयंरोजगार 
सहकारी संस्था , मर्या. लोणवडी, र. नं . १२४२ या संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक बीयुडी-एम. पी . आर.- १२४२- २००१, दिनांक ८ फेब्रुवारी २००१ 
रद्द करीत आहे व सदर संस्थेचे अस्तीत्व विघटीत झाले आहे आणि 
संस्था म्हणून तिचे कायदेशिर अस्तीत्व संपुष्टात आले आहे असे समजण्यात 


यावे. 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी मलकापूर मुक्कामी आज 
दिनांक ३१-०३- २०१५ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ. वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . १२४२ . 

आदेश 
क्रमांक सनिमल - अवसायन-नोंदणी रद्द- ५४५- २०१५. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व महाराष्ट्र 
शासनाची सहकार व वस्त्रोद्योग विभागाची अधिसुचना जा . क्र . सीएसएम 
१४९३ - ११६२ - सीआर- ४७ - १५ - सी , दिनांक ७ - ८ - १९९३ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , ए . बी . सांगळे, सहाय्यक निबंधक , सहकारी 
संस्था, मलकापूर जि . बुलडाणा आदेश देतो की गाडगे महाराज स्वयंरोजगार 
सहकारी संस्था , मर्या. भाडगणी , र . नं . १२४६, ता . मलकापूर जि . 
बुलडाणा या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक बीयुडी - एम . पी . आर.- १२४६- २००१, 
दिनांक १७ फेब्रुवारी २००१ रद्द करीत आहे व सदर संस्थेचे अस्तीत्व 
विघटीत झाले आहे आणि संस्था म्हणून तिचे कायदेशिर अस्तीत्व संपुष्टात 
आले आहे असे समजण्यात यावे. 

सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी मलकापूर मुक्कामी आज 
दिनांक ३१-०३- २०१५ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ .वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . १२४५. 


आदेश 


क्रमांक सनिमल - अवसायन - नोंदणीरद्द- ७४८ - २०१५ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व महाराष्ट्र 
शासनाची सहकार व वस्त्रोद्योग विभागाची अधिसुचना जा . क्र . सीएसएम 
१४९३- ११६२-सीआर- ४७-१५ - सी , दिनांक ७-८ - १९९३ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , ए . बी . सांगळे, सहाय्यक निबंधक , सहकारी 
संस्था , मलकापूर जि . बुलडाणा आदेश देतो की प्रणव स्वयंरोजगार 
सहकारी संस्था , मर्या. मलकापूर या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक बीयुडी 
एम . पी . आर.- १२४१ - २००१ , दिनांक ६ फेब्रुवारी २००१ रद्द करीत आहे 
व सदर संस्थेचे अस्तीत्व विघटीत झाले आहे आणि संस्था म्हणून तिचे 
कायदेशिर अस्तीत्व संपुष्टात आले आहे असे समजण्यात यावे. 


भाग १ ( अ .वि .पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . १२४३ . 

आदेश 
क्रमांक सनिमल- अवसायन -नोंदणी रद्द- ५४६ - २०१५. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व महाराष्ट्र 
शासनाची सहकार व वस्त्रोद्योग विभागाची अधिसुचना जा . क्र . सीएसएम 
१४९३ -११६२-सीआर-४७- १५- सी , दिनांक ७-८ - १९९३ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , ए. बी . सांगळे , सहाय्यक निबंधक , सहकारी 
संस्था , मलकापूर जि . बुलडाणा आदेश देतो की जिजामाता बहुउद्देशिय 
स्वयंरोजगार सहकारी संस्था , मो . उमाळी, र . नं . १२४० या संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक बीयुडी - एम . पी . आर.- १२४० - २००० , दिनांक १४ नोव्हेंबर 
२००० रद्द करीत आहे व सदर संस्थेचे अस्तीत्व विघटीत झाले आहे 
आणि संस्था म्हणून तिचे कायदेशिर अस्तीत्व संपुष्टात आले आहे असे 
समजण्यात यावे . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी मलकापूर मुक्कामी आज 
दिनांक ३१- ०३- २०१५ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


मलकापूर : 
दिनांक ३१ मार्च २०१५ . 


ए . बी . सांगळे , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , मलकापूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २९ - नोव्हेंबर ४ , २०१५/ कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


४३ 


भाग १ ( अ .वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . १२४६ . 


भाग १ ( अ .वि .पु ), म . शा . रा ., अ, क्र . १२४८ . 


क्रमांक विनियम - संस्था नोंदणी - १७६- २०१५. 


अंतीम आदेश 


क्रमांक सनिदि -नियमन - अंतीम आदेश - ७३६- २०१५. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, मालेगांव, ता . मालेगांव , जि . 
वाशिम याद्वारे सुचित करतो की , सम्राट युवक मागासवर्गीय सुशिक्षीत 
बेरोजगार सहकारी संस्था मर्या. मालेगांव या संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये करण्यात 
आली असुन संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डब्ल्यु . एस.- एमजिएन-जिएनएल 
एस- १२३०- २०१५, दिनांक १६- ०३- २०१५ हा आहे . तिचे उपवर्गीकरण 
" सर्वसाधारण संस्था ” व उपवर्गीकरण “ सामाजिक सेवा संस्था " असे 


आहे . 


महाराष्ट्र शासन, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मुंबई यांचे 
आदेश क्रमांक - सी . एस. एल .- १४९३- ११६२- सी . आर- ४७- १५ - सी , दिनांक 
७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , ए. के. 
नाईक , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दिग्रस , ता . दिग्रस, 
जि . यवतमाळ याद्वारे प्रेमानंद स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था , मर्या. 
विठाळा , र . नं . ६२९ , दिनांक २२- ०६- २००६ ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ 
( २ ) नुसार संस्थेचा अंतरीम आदेश कायम करुन अंतीम आदेश पारीत 
करण्यात येत आहे . सदर संस्थेवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०३ मधील तरतुदी नुसार श्री . वाय . एस . राठोड , 
सहकार अधिकारी श्रेणी-२ यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करीत 
आहे . संस्थेचे अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम १९६१ व उपविधी तसेच या कार्यालयाचे निर्देश 
आदेशानुसार कामकाज करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१-०३- २०१५ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी पारीत करण्यात येत आहे. 


मालेगाव : 
दिनांक १६ मार्च २०१५ . 


( अवाच्य ), 
सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , मालेगांव . 


भाग १ ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . १२४७ . 


अंतीम आदेश 


क्रमांक सनिदि -नियमन - अंतीम आदेश - ७३० - २०१५. 


भाग १ ( अ .वि .पु) , म . शा . रा ., अ , क्र . १२४९ . 

अंतीम आदेश 


क्रमांक सनिदि-नियमन - अंतीम आदेश - ७४२- २०१५. 


महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई यांचे 
आदेश क्रमांक - सी . एस. एल .- १४९३ - ११६२- सी . आर- ४७ - १५- सी . दिनांक 
७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , ए. के . 
नाईक , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, दिग्रस , ता . दिग्रस, जि . 
यवतमाळ याद्वारे श्री . शिवाजी बहुद्देशिय रोजगार व स्वयंरोजगार सेवा 
सहकारी संस्था , मर्या. धानोरा वसाहत , र. नं . ६४३ , दिनांक २८ - ०३ 
२००७ ता . दिग्रस, जि . यवतमाळ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( २ ) नुसार संस्थेचा अंतरीम आदेश 
कायम करुन अंतीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे. सदर संस्थेवर 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ मधील 
तरतुदी नुसार श्री . वाय . एस . राठोड, सहकार अधिकारी श्रेणी-२ यांची । 
अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे. संस्थेचे अवसायक यांनी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ व उपविधी तसेच या 
कार्यालयाचेनिर्देश आदेशानुसार कामकाज करण्याचे आदेश देण्यात येत 
आहे . 


महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई यांचे 
आदेश क्रमांक - सी . एस. एल .- १४९३ - ११६२- सी . आर- ४७- १५ - सी , दिनांक 
७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , ए. के . 
नाईक , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दिग्रस , ता . दिग्रस , 
जि . यवतमाळ याद्वारे जय शनि रोजगार व स्वयंरोजगार बांधकाम सेवा 
सहकारी संस्था , मर्या. दिग्रस र. नं . ६६४ , दिनांक १४- ०८ -२००७ ता . 
दिग्रस , जि . यवतमाळ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०२ ( २ ) नुसार संस्थेचा अंतरीम आदेश कायम करुन 
अंतीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे. सदर संस्थेवर महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ मधील तरतुदी नुसार कु . एस . 
डी . चांदेकर , सहायक सहकार अधिकारी यांची अवसायक म्हणून नेमणूक 
करीत आहे . संस्थेचे अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम १९६१ व उपविधी तसेच या कार्यालयाचे निर्देश 
आदेशानुसार कामकाज करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१- ०३ -२०१५ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी पारीत करण्यात येत आहे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ - ०३ - २०१५ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी पारीत करण्यात येत आहे. 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २९- नोव्हेंबर ४ , २०१५/ कार्तिक ७-१३ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ .वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . १२५० . 


भाग १ ( अ.वि .पु ), म . शा . रा ., अ, क्र . १२५२ . 


अंतीम आदेश 


अंतीम आदेश 


क्रमांक सनिदि-नियमन - अंतीम आदेश - ७७१ - २०१५. 


क्रमांक सनिदि -नियमन- अंतीम आदेश - ७८३- २०१५. 


महाराष्ट्र शासन, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई यांचे 
आदेश क्रमांक - सी . एस . एल .- १४९३- ११६२- सी . आर - ४७- १५- सी , दिनांक 


७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , ए . के . 
नाईक , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दिग्रस , ता . दिग्रस , 
जि . यवतमाळ याद्वारे स्व . रामेश्वरी मागासवर्गीय स्वयंरोजगार सेवा 


महाराष्ट्र शासन, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मुंबई यांचे 
आदेश क्रमांक- सी . एस .एल.- १४९३ - ११६२- सी . आर- ४७- १५ - सी , दिनांक 
७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , ए. के . 
नाईक , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दिग्रस , ता . दिग्रस , 
जि . यवतमाळ याद्वारे एकलव्य आदिवासी रोजगार व स्वयंरोजगार 
सहकारी संस्था , मर्या. वसंतपूर ( खर्डा) , र. नं . ६०८ , दिनांक १८ - ११ 
२००३ ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (२ ) नुसार संस्थेचा अंतरीम आदेश 
कायम करुन अंतीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे . सदर संस्थेवर 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ मधील 
तरतदी नसार श्री . ए . के . नाईक , सहकार अधिकारी श्रेणी- १ यांची 
अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे. संस्थेचे अवसायक यांनी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ व उपविधी तसेच या 
कार्यालयाचेनिर्देश आदेशानुसार कामकाज करण्याचे आदेश देण्यात येत 
आहे . 


सहकारी संस्था , मर्या. दिग्रस, र. नं . ६०२ , दिनांक २७-०३- २००३ ता . 
दिग्रस , जि . यवतमाळ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०२ ( २) नुसार संस्थेचा अंतरीम आदेश कायम करुन 
अंतीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे. सदर संस्थेवर महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ मधील तरतुदी नुसार श्री . ए. 
के. नाईक , सहकार अधिकारी श्रेणी-१ यांची अवसायक म्हणून नेमणूक 
करीत आहे. संस्थेचे अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ - ०३ - २०१५ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी पारीत करण्यात येत आहे. 


१९६० व नियम १९६१ व उपविधी तसेच या कार्यालयाचे निर्देश 


आदेशानुसार कामकाज करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ - ०३ - २०१५ रोजी माझ्या सही व 


भाग १ ( अ . वि . पु ) , म . शा . रा ., अ , क्र . १२५१. 


शिक्क्यानिशी पारीत करण्यात येत आहे. 


अंतीम आदेश 


क्रमांक सनिदि -नियमन - अंतीम आदेश- ७७७-२०१५. 


भाग १ ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . १२५३ . 


अंतीम आदेश 


क्रमांक सनिदि -नियमन - अंतीम आदेश- ७८९ - २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई यांचे 
आदेश क्रमांक - सी . एस. एल .- १४९३ - ११६२- सी . आर- ४७- १५ - सी , दिनांक 
७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , ए. के . 
नाईक , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दिग्रस , ता . दिग्रस , 
जि . यवतमाळ याद्वारे सत्यसाई रोजगार व स्वयंरोजगार सहकारी संस्था , 
मर्या. वसंतपूर ( खर्डा), र. नं . ६०३ , दिनांक २३-०४-२००३ ता . दिग्रस , 
जि . यवतमाळ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १०२ ( २ ) नुसार संस्थेचा अंतरीम आदेश कायम करुन अंतीम 
आदेश पारीत करण्यात येत आहे . सदर संस्थेवर महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ मधील तरतुदी नुसार श्री. ए. 
के . नाईक , सहकार अधिकारी श्रेणी-१ यांची अवसायक म्हणून नेमणूक 
करीत आहे. संस्थेचे अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम १९६१ व उपविधी तसेच या कार्यालयाचे निर्देश 
आदेशानुसार कामकाज करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई यांचे 
आदेश क्रमांक - सी . एस . एल .- १४९३ - ११६२- सी . आर- ४७ -१५- सी , दिनांक 
७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , ए. के . 
नाईक , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दिग्रस , ता . दिग्रस , 


जि . यवतमाळ याद्वारे अरुणावती प्रकल्पग्रस्त रोजगार व स्वयंरोजगार 


सेवा सहकारी संस्था , मर्या. दिग्रस, र . नं . ६०० , दिनांक ११ - ०२- २००३ 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ - ०३- २०१५ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी पारीत करण्यात येत आहे. 


ता . दिग्रस, जि . यवतमाळ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०२ ( २) नुसार संस्थेचा अंतरीम आदेश कायम करुन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २९ - नोव्हेंबर ४ , २०१५ / कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ. वि .पु), म. शा . रा., अ, क्र . १२५५ . 


अंतीम आदेश 


अंतीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे. सदर संस्थेवर महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ मधील तरतुदी नुसार श्री . ए. 
के . नाईक , सहकार अधिकारी श्रेणी-१ यांची अवसायक म्हणून नेमणूक 
करीत आहे . संस्थेचे अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ व उपविधी तसेच या कार्यालयाचे 
निर्देश आदेशानुसार कामकाज करण्याचे आदेश देण्यात येत 


क्रमांक सनिदि-नियमन - अंतीम आदेश -८०० - २०१५. 


आहे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ -०३ -२०१५ रोजी माझ्या सही व 


शिक्क्यानिशी पारीत करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई यांचे 
आदेश क्रमांक - सी .एस . एल .- १४९३- ११६२- सी . आर - ४७-१५- सी , दिनांक 
७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , ए. के . 
नाईक , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , दिग्रस , ता . दिग्रस , 
जि . यवतमाळ याद्वारे जगदंबा रोजगार व स्वयंरोजगार बांधकाम सेवा 
सहकारी संस्था , मर्या. दिग्रस ( खु ). र. नं . ६४८ , दिनांक ११- ०५- २००७ 
ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०२ (२ ) नुसार संस्थेचा अंतरीम आदेश कायम करुन 
अंतीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे. सदर संस्थेवर महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ मधील तरतुदी नुसार श्री . वाय . 
एस . राठोड , सहकार अधिकारी श्रेणी-२ यांची अवसायक म्हणून 
नेमणूक करीत आहे . संस्थेचे अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ व उपविधी तसेच या कार्यालयाचे 
निर्देश आदेशानुसार कामकाज करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ .वि .पु) , म . शा . रा ., अ, क्र . १२५४ . 


अंतीम आदेश 


क्रमांक सनिदि-नियमन - अंतीम आदेश- ७९५ - २०१५. 


महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई यांचे 


आदेश क्रमांक - सी . एस . एल .- १४९३ - ११६२- सी . आर- ४७- १५ - सी ,दिनांक 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ - ०३ - २०१५ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी पारीत करण्यात येत आहे. 


७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , ए. के . 
नाईक , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दिग्रस , ता . दिग्रस , 


जि . यवतमाळ याद्वारे संत गाडगेबाबा रोजगार व स्वयंरोजगार बांधकाम 


भाग १ ( अ. वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . १२५६ . 


सेवा सहकारी संस्था , मर्या. सावंगा ( खु ). र. नं . ६४९ , दिनांक ११ -०५ 


अंतीम आदेश 


क्रमांक सनिदि -नियमन- अंतीम आदेश- ८०६- २०१५. 


२००७ ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ ( २) नुसार संस्थेचा अंतरीम आदेश 
कायम करुन अंतीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे. सदर संस्थेवर 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ मधील 
तरतुदी नुसार कु. एस . डी . चांदेकर, सहायक सहकार अधिकारी यांची 
अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे . संस्थेचे अवसायक यांनी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ व उपविधी तसेच या 


महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई यांचे 
आदेश क्रमांक - सी . एस . एल .- १४९३- ११६२ - सी . आर- ४७- १५- सी , दिनांक 
७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , ए. के . 
नाईक , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दिग्रस , ता . दिग्रस , 
जि . यवतमाळ याद्वारे संघमित्र रोजगार व स्वयंरोजगार सेवा सहकारी 
संस्था , मर्या. दिग्रस र . नं . ६२८ , दिनांक २२-०६- २००६ ता . दिग्रस , 
जि . यवतमाळ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १०२ ( २) नुसार संस्थेचा अंतरीम आदेश कायम करुन अंतीम 
आदेश पारीत करण्यात येत आहे . सदर संस्थेवर महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ मधील तरतुदी नुसार श्री . वाय . 
एस. राठोड, सहकार अधिकारी श्रेणी-२ यांची अवसायक म्हणून 
नेमणूक करीत आहे . संस्थेचे अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 


कार्यालयाचेनिर्देश आदेशानुसार कामकाज करण्याचे आदेश देण्यात येत 


आहे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ - ०३- २०१५ रोजी माझ्या सही व 


शिक्क्यानिशी पारीत करण्यात येत आहे . 


अ. - एक- ६(१६८१ ) 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २९- नोव्हेंबर ४ , २०१५/ कार्तिक ७-१३ , शके १९३७ 


अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ व उपविधी तसेच या कार्यालयाचे 
निर्देश आदेशानुसार कामकाज करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ - ०३ - २०१५ रोजी माझ्या सही व 


आदेश पारीत करण्यात येत आहे . सदर संस्थेवर महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ मधील तरतुदी नुसार श्री . पी . 
एन. झळके , मुख्य लिपीक यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करीत 
आहे . संस्थेचे अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम १९६१ व उपविधी तसेच या कार्यालयाचे निर्देश 
आदेशानुसार कामकाज करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे . 


शिक्क्यानिशी पारीत करण्यात येत आहे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१- ०३ - २०१५ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी पारीत करण्यात येत आहे. 


भाग १ ( अ. वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . १२५७ . 


भाग १ ( अ.वि .पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . १२५९ . 


अंतीम आदेश 


अंतीम आदेश 


क्रमांक सनिदि-नियमन - अंतीम आदेश- ८११- २०१५. 


क्रमांक सनिदि-नियमन अंतीम आदेश - ८२४ -२०१५. 


महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मुंबई यांचे 
आदेश क्रमांक - सी . एस. एल .- १४९३ - ११६२ - सी . आर- ४७ - १५- सी , दिनांक 
७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , ए. के . 
नाईक , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दिग्रस , ता . दिग्रस , 
जि . यवतमाळ याद्वारे श्रमिक स्वयंरोजगार सहकारी संस्था , मर्या. कलगाव , 
र . नं . ६२७, दिनांक २२- ०६- २००६ ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( २ ) नुसार 
संस्थेचा अंतरीम आदेश कायम करुन अंतीम आदेश पारीत करण्यात येत । 
आहे . सदर संस्थेवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १०३ मधील तरतुदी नुसार श्री . वाय . एस . राठोड , सहकार 
अधिकारी श्रेणी- २ यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे. संस्थेचे 
अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम 
१९६१ व उपविधी तसेच या कार्यालयाचेनिर्देश आदेशानुसार कामकाज 
करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई यांचे 
आदेश क्रमांक सी . एस . एल .- १४९३- ११६२- सी . आर - ४७- १५ - सी , दिनांक 
७ ऑगस्ट , १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
ए . के . नाईक , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दिग्रस , ता . दिग्रस , 
जि . यवतमाळ याद्वारे गुरुदेव बहुद्देशिय रोजगार व स्वयंरोजगार सहकारी 
संस्था , मर्या. दिग्रस, र. नं . ६२२ , दिनांक २२- ०९- २००४ ता . दिग्रस , 
जि . यवतमाळ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १०२ ( २) नुसार संस्थेचा अंतरीम आदेश कायम करुन अंतीम 
आदेश पारीत करण्यात येत आहे . सदर संस्थेवर महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ मधील तरतुदी नुसार श्री . पी . 
एन . झळके , मुख्य लिपीक यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करीत 
आहे . संस्थेचे अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम १९६१ व उपविधी तसेच या कार्यालयाचे निर्देश 
आदेशानुसार कामकाज करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ - ०३ - २०१५ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी पारीत करण्यात येत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ - ०३ - २०१५ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी पारीत करण्यात येत आहे. 


भाग १ ( अ. वि . पु) , म . शा . रा ., अ , क्र . १२५८ . 


अंतीम आदेश 


भाग १ ( अ .वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . १२६० . 


क्रमांक सनिदि-नियमन - अंतीम आदेश-८१७- २०१५ . 


अंतीम आदेश 


क्रमांक सनिदि -नियमन - अंतीम आदेश -८३० - २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई यांचे 
आदेश क्रमांक सी . एस . एल .- १४९३ - ११६२ - सी . आर- ४७- १५ - सी , दिनांक 
७ ऑगस्ट , १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
ए . के . नाईक , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दिग्रस , ता . दिग्रस , 
जि . यवतमाळ याद्वारे तुळजाभवानी रोजगार व स्वयंरोजगार सहकारी 
संस्था , मर्या. दिग्रस , र . नं . ६२५, दिनांक २१- ०३- २००६ ता . दिग्रस , 
जि . यवतमाळ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १०२ ( २ ) नुसार संस्थेचा अंतरीम आदेश कायम करुन अंतीम 


महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई यांचे 
आदेश क्रमांक सी . एस. एल .- १४९३- ११६२ - सी . आर- ४७- १५ - सी , दिनांक 
७ ऑगस्ट , १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
ए. के . नाईक , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दिग्रस, ता . दिग्रस , 
जि . यवतमाळ याद्वारे ग्रामीण आदिवासी विकास बहुउद्देशिय रोजगार व 
स्वयंरोजगार सहकारी संस्था , मर्या. सिंगद , र. नं . ६२० , दिनांक ०१ 
०९ - २००४ ता . दिग्रस, जि . यवतमाळ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २९ - नोव्हेंबर ४ , २०१५/ कार्तिक ७-१३ , शके १९३७ 


४७ 


संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( २) नुसार संस्थेचा अंतरीम 
आदेश कायम करुन अंतीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे. सदर 
संस्थेवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ 
मधील तरतुदी नुसार श्री . पी . एन . झळके , मुख्य लिपीक यांची अवसायक 
म्हणून नेमणूक करीत आहे. संस्थेचे अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ व उपविधी तसेच या कार्यालयाचे 
निर्देश आदेशानुसार कामकाज करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे . 


संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ मधील तरतुदी नुसार 
श्री . पी . एन . झळके , मुख्य लिपीक यांची अवसायक म्हणून नेमणूक 
करीत आहे . संस्थेचे अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम १९६१ व उपविधी तसेच या कार्यालयाचे निर्देश 
आदेशानुसार कामकाज करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ - ०३- २०१५ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी पारीत करण्यात येत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ - ०३ - २०१५ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी पारीत करण्यात येत आहे . 


दिग्रस : 
दिनांक ३१ मार्च २०१५ . 


ए . के . नाईक , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , दिग्रस . 


भाग १ ( अ .वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . १२६१ . 


अंतीम आदेश 


भाग १ ( अ .वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . १२६३ . 


क्रमांक सनिदि-नियमन - अंतीम आदेश -८३६ - २०१५. 


क्रमांक जिदुविअ - अ- क - डॉ. बा . आं.म. व्य . स. सं.म. ता( शे)-५७७-२०१५. 


महाराष्ट्र शासन, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई यांचे 
आदेश क्रमांक सी . एस . एल .- १४९३ - ११६२ - सी . आर- ४७- १५- सी , दिनांक 
७ ऑगस्ट , १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
ए. के . नाईक , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , दिग्रस , ता . दिग्रस , 
जि . यवतमाळ याद्वारे स्व . विमलबाई देशमख बहउद्देशिय रोजगार व 
स्वयंरोजगार सहकारी संस्था , मर्या. चिंचोली , क्र . २ र . नं . ६१६ , 
दिनांक ०७- ०८ - २००४ ता . दिग्रस, जि . यवतमाळ ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( २ ) नुसार संस्थेचा 
अंतरीम आदेश कायम करुन अंतीम आदेश पारीत करण्यात येत 
आहे . सदर संस्थेवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १०३ मधील तरतुदी नुसार श्री . पी . एन . झळके , मुख्य लिपीक 
यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे. संस्थेचे अवसायक यांनी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ व उपविधी 
तसेच या कार्यालयाचेनिर्देश आदेशानुसार कामकाज करण्याचे आदेश 
देण्यात येत आहे . 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था, ( पदुम ), अकोला , याद्वारे अधिसूचित 
करतो की , डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था 
मर्या., तांदळी ( शे) , ता . जि . वाशिम या संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये करण्यात 
आली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एकेएल - डब्ल्युएसएम -पीआरडी 
आरएसआर - एनसी - ४९२ - २०१५ , दिनांक ३० मार्च, २०१५ आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) अन्वये व महाराष्ट्र राज्य 
सहकारी संस्थाचे नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ कृषी संस्था ” व उपवर्गीकरण “ ( अ ) पणन संस्था , 
( ब ) इतर कृषी संस्था ” असा राहील . 
दिनांक ३० मार्च २०१५. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ - ०३ - २०१५ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी पारीत करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ .वि .पु) , म . शा . रा ., अ , क्र . १२६४ . 

क्रमांक जिदुविअ-वि - क- दुधसागर दु.स . सं.म.कानडी-६५७- २०१५. 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , (प्रदुम), अकोला, याद्वारे अधिसूचित 
करतो की , दुधसागर दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कानडी , 
ता . जि . अकोला या संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम ९ ( १) अन्वये करण्यात आली असून संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक एकेएल -एकेएल-पीआरडी -एजीआर-( ओ)-५०७- डी - २०१५ , हा 
आहे . 


भाग १ ( अ .वि . पु), म . शा . रा ., अ , क्र . १२६२ . 


अंतीम आदेश 


क्रमांक सनिदि -नियमन - अंतीम आदेश -८४२ - २०१५ . 


उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र राज्य 
सहकारी संस्थाचे नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ साधन संपत्ती संस्था ” व उपवर्गीकरण “ कर्ज न 
देणा - या संस्था ” असा राहील . 


महाराष्ट्र शासन, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मुंबई यांचे 
आदेश क्रमांक सी .एस. एल .- १४९३ - ११६२- सी . आर- ४७- १५ - सी , दिनांक 
७ ऑगस्ट , १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
ए. के . नाईक , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , दिग्रस , ता . दिग्रस , 
जि . यवतमाळ याद्वारे शंभूराजे रोजगार व स्वयंरोजगार सहकारी संस्था , 
मर्या. दिग्रस , र. नं . ६११ , दिनांक १० -०३ - २००४ ता . दिग्रस , जि . 
यवतमाळ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १०२ ( २ ) नुसार संस्थेचा अंतरीम आदेश कायम करुन अंतीम 
आदेश पारीत करण्यात येत आहे . सदर संस्थेवर महाराष्ट्र सहकारी 


अकोला : 
दिनांक १६ एप्रिल २०१५ . 


एस . डब्ल्यु . खाडे, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ( पदुम ), 

अकोला. 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २९ - नोव्हेंबर ४ , २०१५/ कार्तिक ७-१३ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १२६५ . 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 

आदेश 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , मा . श्रीमती एम . आर. खनवे, सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) व 
न्यायदंडाधिकारी प्र. श्रे ., वाशिम हे वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे 
काम पाहतील . 


क्रमांक ६६ - २०१५ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १२६७. 


आदेश 


श्री . भि . ल . जोगदंड , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , बुलडाणा यांना 
दि . ०१ मे २०१५ ते ०२ मे २०१५ पर्यन्तची एकूण ०२ ( दोन) दिवसांची 
वाढीव अर्जित रजा मंजुर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . पी . बी . तिजारे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , बुलडाणा 
यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहीला . 

श्री . भि . ल . जोगदंड , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, बुलडाणा हे रजेवरून 
परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ मधील नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . भि . ल . जोगदंड , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, बुलडाणा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते मुख्य न्यायदंडाधिकारी , बुलडाणा म्हणून स्थानापन्न राहिले 
असते . 


श्री . भि . ल . जोगदंड , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, बुलडाणा यांना महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१ मधील नियम ७० ( १) प्रमाणे उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास 
त्यांचेरजेच्या खाती एकूण २३३ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे. त्यामधुन 
उपरोक्त मंजूर केलेली ०२ ( दोन) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात 
यावी व रजेची नोंद त्यांचे सोवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


क्रमांक प्र .- ब .- २ - ५१- २०१५ . 

मा . श्री . एस . के . चौदंते , दिवाणी न्यायाधीश (व . स्तर ), वाशिम यांच्या 
खाती दिनांक २३ एप्रिल , २०१५ रोजी एकूण ११० दिवसांची अर्जीत रजा 
शिल्लक आहे . यांना दिनांक २८ एप्रिल , २०१५ ते दिनांक ३० एप्रिल , 
२०१५ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची अर्जीत रजा दिनांक २७ एप्रिल , 
२०१५ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०२ एप्रिल , २०१५ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 

प्रमाणित करण्यात येते की , मा . श्री . एस . के . चौदंते , दिवाणी न्यायाधीश 
( व . स्तर), वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच 
पदावर राहीले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , मा . श्री . एस . पी . देशमुख , सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) वाशिम 
हे वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम पाहतील . 
दिनांक २३ एप्रिल २०१५ . 


वीरेन्द्र ग्या . बिष्ट , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


बुलडाणा : 
दिनांक १९ मे २०१५ . 


बुलडाणा. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १२६८ . 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब .- २- ६० - २०१५. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १२६६ . 

आदेश 
क्रमांक प्र .- ब .- ५० -२०१५. – 

मा . श्री . पी . व्ही . चतूर , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वाशिम यांच्या खाती 
दिनांक २३ एप्रिल , २०१५ रोजी एकूण १२८ दिवसांची अर्जीत रजा 
शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक ०५ मे , २०१५ ते दिनांक ०८ मे , २०१५ 
अशी एकूण चार ( ०४ ) दिवसांची अर्जीत रजा दिनांक ०२ मे , २०१५ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ११ मे , २०१५ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


मा . श्री . एस . के . चौदंते , दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर), वाशिम यांच्या 
खाती दिनांक ०५ मे , २०१५ रोजी एकूण १०७ दिवसांची अर्जीत रजा 
शिल्लक आहे . यांना दिनांक ०६ मे , २०१५ ते दिनांक ०८ मे , २०१५ 
अशी एकूण तीन (०३ ) दिवसांची अर्जीत रजा दिनांक ०६ मे , २०१५ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ११ मे , २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे. 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 

प्रमाणित करण्यात येते की , मा . श्री . एस . के . चौदंते, दिवाणी न्यायाधीश 
( व . स्तर) , वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच 
पदावर राहीले असते . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 

प्रमाणित करण्यात येते की , मा . श्री . पी . व्ही . चतूर , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर 
राहीले असते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २९- नोव्हेंबर ४ , २०१५/ कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


४९ 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , मा . श्री . एस. पी . देशमुख , सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर) वाशिम 
हे वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम पाहतील . 
दिनांक ५ एप्रिल २०१५ . 


ORDER 
No . Admn.( GO) -165 - 2015 . 

In view of the instructions contained in the afore 
said Government Resolution , the District & Ses 
sions Judge , Amravati is pleased to grant permis 
sion to encash Earned leave for 30 days i. e . from 
05 - 05 - 2015 to 03- 06- 2015 to Shri S . B. Bhajipale, 
3rd Jt. CJSD & Addl. CJM , Amravati. 

The encashment of Earned leave for 30 days 
out of the balance at his credit for the current block 
of two years commencing from 1st April , 2014 is 
here accepted subject to the decision of the Hon ble 
Supreme Court of India in the pending I . A . 
No . 110 - 2002 filed by the Government of India . 

A note of this order be taken in the service book 
of the above Judicial Officer under proper attesta 
tion. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १२६९ . 

आदेश 
पहा : ( १ ) मा . श्री . यु . एम . पदवाड , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ 

व सहायक सत्र न्यायाधीश, वाशिम यांचा दुरध्वनी संदेश 
दिनांक ०५ -०५- २०१५. 
( २ ) मा . श्री . यु. एम . पदवाड , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
सहायक सत्र न्यायाधीश , वाशिम यांचा दिनांक १८ - ०५- २०१५ 

अर्जित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज . 
क्रमांक प्र .- ब .- १ - ७२- २०१५ . 

मा . श्री . यु . एम . पदवाड , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरीक्त 
सत्र न्यायाधीश , वाशिम यांच्या खाती दिनांक ०१ मे , २०१५ रोजी एकूण 
४४ दिवसांची अर्जीत रजा शिल्लक आहे . यांना उपरोक्त संदर्भ क्र . १ 
अन्वये मंजूर करण्यात आलेली दिनांक ०२ मे , २०१५ किरकोळ रजा रद्द 
करून संदर्भ क्र . २, नुसार दिनांक ०२ मे , २०१५ ते दिनांक ०७ मे , २०१५ 
अशी एकूण सहा ( ०६ ) दिवसांची अर्जीत रजा दिनांक ०२ मे , २०१५ 
पासून ते दिनांक ०७ मे , २०१५ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगीसह कार्योत्तर मंजुर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली . 

प्रमाणित करण्यात येते की , मा . श्री . यु . एम . पदवाड , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर पदावर राहीले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहीता १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , मा . श्री . ए . के . शाह , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - २ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश , वाशिम यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम 
पाहिले . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १२७१ . 

ORDER 
No . 166 - 2015 . 

As per unanimous recommendation of the Ad 
visory Committee the undersigned is pleased to 
promote Shri R . S . Kambe, Superintendent ( Judi 
cial Branch ), Amravati to the post of Registrar Dis 
trict Court, Amravati [ Class-II]in the pay band 
9300 - 34800 with Grade Pay 5400 . 

This order shall take place w . e .f. 7 -5 - 2015 FN . 
Inform all the concerned accordingly . 
Dated the 6th May 2015 . 


विजय रा . सिकची , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


वाशिम : 
दिनांक १९ मे २०१५. 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १२७२ . 
Read : - ( 1 ) Application dated 06 -05 - 2015 of 

Shri R . R . Bhosale , CJSD , Daryapur for 
grant of encashment of Earned Leave for 
30 days for the Block fo two years i. e. 
2014- 2016. 
( 2 ) Govt. Resolution , Law & Judiciary 
Department No . HCT- 2009 Pra . Kra ( 141) 
Ka - 3, dated 22 - 10 - 2010 . 

ORDER 
No. Admn.(GO) - 175 - 2015 . 

In view of the instructions contained in the 
aforesaid Government Resolution , the District & 
Sessions Judge , Amravati is pleased to grant 
permission to encash Earned leave for 30 days i. 
e. from 07- 05 - 2015 to 05- 06- 2015 to Shri R. R . 
Bhosale , CJSD , Daryapur . 

The encashment of Earned leave for 30 days out 
of the balance at his credit for the current block of 
two years commencing from 1st April , 2014 is here 
accepted subject to the decision of the Hon ble 
Supreme Court of India in the pending I. A . No . 
110 - 2002 filed by the Government of India . 

A note of this order be taken in the service book 
of the above judicial Officer, under proper 
attestation . 


वाशिम . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १२७० . 
BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 
Read : - ( 1 ) Application dated 21 - 04 - 2015 of 

Shri S . B . Bhajipale , 3rd Jt . CJSD & Addl. 
CJM Amravati , Daryapur for grant of 
encashment of Earned Leave for 30 days 
for the Block of two years i. e . 2014 - 2016 . 
(2 ) Govt. Resolution , Law & Judiciary 
Department No . HCT - 2009 Pra. Kra ( 141 ) 
Ka- 3 , dated 22- 10 - 2010 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २९ - नोव्हेंबर ४ , २०१५/ कार्तिक ७-१३ , शके १९३७ 


HTT 9 (37 . f . 9 .) H . STI . PI ., 37. $6 . 9703 . 
Read : - ( 1 ) Application dated 6 - 05 - 2015 of 

Shri R . B . Jadhao , 2nd Jt. CJJD & JMFC , 
Daryapur for grant of encashment of 
Earned Leave for 30 days for the Block of 
two years i. e . 2014 - 2016 . 
(2 ) Govt . Resolution , Law & Judiciary 
Department No . HCT- 2009 Pra . Kra ( 141) 
Ka - 3 , dated 22 - 10 - 2010 . 

ORDER 
No. Admn.(GO )- 176 - 2015 . 

In view of the instructions contained in the 
aforesaid Government Resolution , the District & 
Sessions Judge , Amravati is pleased to grant 
permission to encash Earned leave for 30 days i. 
e . from 01-05 - 2015 to 30 - 05 - 2015 to Shri R . B . 
Jadhao , 2nd Jt. CJJD & JMFC , Daryapur . 

The encashment of Earned leave for 30 days out 
of the balance at his credit for the current block of 
two years commencing from 1st April, 2014 is here 
accepted subject to the decision of the Hon ble 
Supreme Court of India in the pending I. A . No . 
110 - 2002 filed by the Government of India . 

A note of this order be taken in the service book 
of the above judicial Officer , under proper 
attestation . 

Amravati : 
Dated the 8th May 2015 . 

ARUN M . DHAVLE , 
Principal District & Sessions Judge , 

Amravati . 


Rajvaidya , Adhoc District Judge - 2 & Additional 
Sessions Judge , Kelapur. 

Necessary note be taken in his original service 
book and leave account . 

No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office is kept as 
under : 

For specialmatters from 24 - 4 - 2015 After Office 
Hours to 27 - 4 - 2015 Before Office Hours with 
Shri A . T . Wankhede, District Judge - 3 & Additional 
Sessions Judge , Yavatmal. from 27 - 4 - 2015 to 2 
5 - 2015 Before Office Hours with Shri S . P . Dorle , 
Adhoc District Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge , Kelapur. 

Fr ordinary and office matters from 24 -4 - 2015 
After Office Hours to 27 - 4 - 2015 Before Office Hours 
with Shri S . A . Shrikhande , Civil Judge (Sr. Dn.) 
Kelapur. 

On return from leave, Shri P . P . Rajvaidya , Adhoc 
District Judge- 2 & Additional Sessions Judge 
Kelapur , is re - posted to his former post . 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that 
Shri P . P . Rajvaidya , would have continued to 
officiate as Adhoc District Judge- 2 & Addtional 
Sessions Judge , Kelapur, had he not proceeded 
on leave during the above period . 


HTI 9 ( 37. f . 9 .) 7 . STI . PI., 37 . $5 . 9208 . 


Read : - ( 1 ) Application of Shri P . P . Rajvaidya , 

Adhoc District Judge - 2 & A . S . J . Kelapur 
for grant of Earned leave for 4 days w . e .f. 
27 -04 - 2015 to 30 -4 - 2015 and permission 
to prefix and Suffix holidays falling on 
25 - 4 - 2015 , 26 - 4 - 2015 & 1 -5 - 2015 with 
permission to leave head quarters from 
24 - 4 - 2015 A . O . H . to 2 - 5 - 2015 B . O . H . 
( 2) High Court letter No . A . 1202 - 2000 . 
dated 31 -7 - 2000 . 

ORDER 
No. B . -2 (1) -ADMN-232 - 2015 . 

In view of the High Court letter referred to above 
at Sr. No . ( 2 ) the Hon ble Principal District Judge , 
Yavatmal is pleased to grant Earned leave for 
4 days w . e. f. 27 - 04 - 2015 to 30 - 4 - 2015 and 
permission to prefix and suffix holidays falling on 
25 - 4 - 2015 , 26 -4 - 2015 & 1 -5 - 2015 with permission 
to leave head quarters from 24 -4 - 2015 After Office 
Hours to 2 -5 - 2015 Before Office Hours to Shri P . P . 


HTT 9 (37. f . 9 .) H . STI. PL., 37. $ . 9204 . 
ead : - ( 1 ) Application of Shri P . C . Chaphale , 

District Judge - 1 & A . S . J., Yavatmal for 
grant of Earned leave for 2 days w .e .f. 
23- 04 - 2015 to 24 - 4 - 2015 and permission 
to Suffix holidays falling on 25 - 4 - 2015 
& 26 - 4 - 2015 with permission to leave 
head quarters from 22 - 4 - 2015 A . O . H . to 
27 - 4 - 2015 B . O . H . 
(2 ) High Court letter No . A . 1202- 2000 . 
dated 31 - 7 - 2000 . 

ORDER 
No. B .- 2 ( 1 )-ADMN - 233 - 2015 . 

In view of the High Court letter referred to above 
at Sr. No. ( 2 ) the PrincipalDistrict Judge , Yavatmal 
is pleased to grant Earned leave for 2 days w .e .f. 
23 - 4 - 2015 & 24 -4 - 2015 and permission to Suffix 
holidays falling on 25 - 4 - 2015 & 26 -4 - 2015 with 
permission to leave head quarters from 22- 4 - 2015 
After Office Hours to 27 - 4 - 2015 Before Office Hours 
to Shri A . C . Chaphale , District Judge - 1 & 
Addtional Sessions Judge., Yavatmal. 

Necessary note be taken in his original service 
book and leave account . 

No locum tenens is necessary . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २९- नोव्हेंबर ४ , २०१५/ कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


५१ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १२७७ . 


आदेश 


The charge of his Court is kept with Shri D . V . 
Thakare , District Judge - 2 and Addtional Sessions 
Judge, Yavatmal, during the above period . 

On return from leave , Shri A . C . Chaphale, dis 
trict Judge - 1 & Addtional Sessions Judge , 
Yavatmal, is reposted to his fromer post. 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) (b ) of 
Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that 
Shri A . C . Chaphale , would have continued to 
officiate as District Judge - 1 & Addtional Sessions 
Judge , Yavatmal had he not proceeded on leave 
during the above period . 

Yavatmal : 
Dated the 23rd April 2015 . 

___ Ms . S . T . BARNE, 
Principal District & Sessions Judge, 

Yavatmal. 


क्रमांक ६३ - २०१५ . 

श्री . भि . ल . जोगदंड, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, बुलडाणा यांना 
दि . २८ -०४- २०१५ ते ३०-०४- २०१५ पर्यन्तची एकूण ०३ ( तीन ) दिवसांची 
अर्जित रजा आणि दि . २७- ०४- २०१५ चे कार्यालयीन वेळेपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगीसह मंजुर करण्यात येत आहे. 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . पी . बी . तिजारे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, बुलडाणा 
यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहावा . 

श्री . भि . ल . जोगदंड , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, बुलडाणा हे रजेवरून 
परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१ मधील नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . भि . ल . जोगदंड , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , बुलडाणा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते मुख्य न्यायदंडाधिकारी , बुलडाणा म्हणून स्थानापन्न राहिले 
असते . 


Uणाम 


स्थानापन 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १२७६ . 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक ६२- २०१५. 


श्रीमती एस . डी . सोनी , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , बुलडाणा 
यांची दि . २७-०४ - २०१५ ते २९ -०४- १५ पर्यंत एकूण ०३ ( तीन ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजुर करण्यात येत आहे . 


श्री . भि . ल . जोगदंड , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, बुलडाणा यांना महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१ मधील नियम ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास 
त्यांचे रजेच्या खाती एकूण २६६ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधुन 
उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ ( तीन) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात 
यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
दिनांक २७ एप्रिल , २०१४ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १२७८ . 


आदेश 


क्रमांक ६४ - २०१५. 

श्री . व्हि . जी . चौखंडे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , बुलडाणा यांना दि . २८ - ०४ - २०१५ ते ३० -०४ 
२०१५ पर्यन्तची एकूण ०३ ( तीन) दिवसांची अर्जित रजा तसेच या कालावधीची 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजुर करण्यात येत आहे. 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
तसेच प्रशासकीय पदभार कु . एस . एम. तामगाडगे, ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , तथा न्या . दं . प्र . वर्ग , बुलडाणा यांनी स्वतःचे काम 
सांभाळून पाहावा . 

श्रीमती एस . डी . सोनी , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग, बुलडाणा ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर त्या 
त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . डी . सोनी, सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर , तथा न्यादंडाधिकारी प्र . वर्ग , बुलडाणा हे उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर तथा न्या .दं .प्र . वर्ग म्हणून स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 

श्रीमती एस . डी . सोनी, सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग बुलडाणा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १९८१ मधील नियम ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
एकूण ७८ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधुन उपरोक्त मंजूर 
केलेली ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची 
नोंद त्यांचे सोवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक व 
प्रशासकीय पदभार कु . एस . एम . तामगाडगे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
क . स्तर , तथा न्या .दं .प्र . वर्ग , बुलडाणा यांनी स्वतःचे काम सांभाळून 
पाहावा . 


__ श्री . व्हि . जी . चौखंडे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, बुलडाणा हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते 
त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्हि . जी . चौखंडे, २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , तथा न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग, बुलडाणा हे 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २९ -नोव्हेंबर ४, २०१५/ कार्तिक ७-१३ , शके १९३७ 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग, बुलडाणा म्हणून 
स्थानापन्न राहिले असते . 

श्री . व्हि . जी . चौखंडे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग, बुलडाणा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १९८१ मधील नियम ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
एकूण ७५ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधुन उपरोक्त मंजूर 
केलेली ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची 
नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १२८० . 

आदेश 
क्रमांक प्र .- ब .- ५८ - २०१५. 

श्री . व्हि . बी . श्रीखंडे, जिल्हा न्यायाधीश -१ , वाशिम , यांच्या खाती 
दिनांक ०७-०४- २०१५ रोजी एकूण ६९ दिवसांची अर्धवेतनाची रजा शिल्लक 
आहे . त्यांना दिनांक ०७-०४- २०१५ ते दिनांक १८ -०४ - २०१५ अशी 
एकूण १२ दिवसांच्या परावर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्त झाले . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्हि . बी . श्रीखंडे, वर नमूद केल्याप्रमाणे 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , सदर कालावधीत दिनांक ०७-०४- २०१५ ते दिनांक ११- ०४- २०१५ व 
दिनांक १७-०४- २०१५ ते कर्तव्यावर रुजु होईपावेतोचा कार्याभार मा . 
श्रीमती एम . ए. आनंद , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
वाशिम , दिनांक ११- ०४ - २०१५ ते दिनांक १७ -०४- २०१५ पर्यंतचा नियमीत 
कार्यभार मा . श्री . यु . एम . पदवाड , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ अति . सत्र 
न्यायाधीश , वाशिम तसेच दिनांक ११ -०४ - २०१५ ते १७ -०४ - २०१५ पर्यंतचा 
विशेष कार्यभार मा . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, वाशिम यांचेकडे 
ठेवण्यात आला होता. 

दिनाक २९ एप्रिल २०१५ . 


प्र . ल . गजभिये , 
प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

बुलडाणा. 


बुलडाणा : 
दिनांक २८ एप्रिल २०१५ .. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म. शा . रा ., अ . क्र . १२८१. 

आदेश 


क्रमांक प्र .- ब .- २ - ७० - २०१५ . 


- 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १२७९ . 

आदेश 
क्रमांक ६५- २०१५. 

श्री . सं . दि . भगत , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , तथा अति , 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , बुलडाणा यांना दि . ०७ -०५ - २०१५ ते ०९ - ०५ 
२०१५ पर्यन्तची एकूण ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा आणि 
दि . ०६-०५ -२०१५ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दि . ११ -०५- २०१५ चे 
कार्यालयीन वेळेपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह मंजुर करण्यात 
येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . पी . जी . तिजारे , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, बुलडाणा 
यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहावा . 

श्री . सं . दि . भगत , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , तथा अति 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, बुलडाणा हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या 
पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सं . दि . भगत, सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , तथा मुख्य न्यायदंडाधिकारी , बुलडाणा हे उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर तथा अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी बुलडाणा म्हणून स्थानापन्न 
राहिले असते . 

श्री . सं . दि . भगत , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , तथा अति . 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , बुलडाणा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम १९८१ मधील नियम ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
एकूण २०० दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधुन उपरोक्त मंजूर 
केलेली ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची 
नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 

ए . एम . पाटील , 
बुलडाणा : 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
दिनांक ६ मे २०१५. 

बुलडाणा . 


___ मा . श्री . पी . व्ही . चतूर , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वाशिम यांच्या खाती 
दिनांक १४-०५- २०१५ रोजी एकूण १२४ दिवसांची अर्जीत रजा शिल्लक 
आहे . त्यांना दिनांक १८ -०५- २०१५ ते दिनांक २० - ०५- २०१५ अशी 
एकूण तीन ( ०३) दिवसांची अर्जीत रजा दिनांक १६-०५- २०१५ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक २१ -०५ - २०१५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वी 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 

प्रमाणित करण्यात येते की , मा . श्री . पी. व्ही. चतूर , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर 
राहीले असते. 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , मा . श्री . बी . डी . गोरे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) व 
न्यायदंडाधिकारी प्र . श्रे., वाशिम हे वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे 
काम पाहतील . 
दिनांक १४ मे २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २९- नोव्हेंबर ४ , २०१५/ कार्तिक ७-१३ , शके १९३७ 


५३ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १२८२ . 

आदेश 
क्रमांक प्र .- ब.- २- ७१- २०१५. 

मा . श्री . पी . व्ही . चतूर , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वाशिम यांना दिनांक 
१८ -०५ -२०१५ ते २० - ०५ - २०१५ अशी एकूण तीन ( ३) दिवसांची पूर्वी 
मंजूर करण्यात आलेली रजा या आदेशान्वये रद्द करण्यात येत आहे . 
सदर अर्जीत रजा रद्द केल्यानंतर दि . २० - ०५ - २०१५ रोजी त्यांच्या खाती 
एकूण १२४ दिवसांची अर्जीत रजा शिल्लक आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए. एम . जोशी, हे जर वर नमुद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया सहिता १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , श्री . व्हि . एन . मोरे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्र . श्रे ., अकोट हे वरील रजेच्या काळात तातडीचे 
दिवणी व फौजदारी स्वरुपाचे काम पाहतील . 


वाशिम : 
दिनंक १५ मे २०१५ . 


माधुरी अ . आनंद , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश , 

वाशिम . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १२८५ . 

आदेश 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १२८३. 

आदेश 


क्रमांक प्र .-ब .- १५० - २०१५ . – 

श्रीमती एस . एस . जांभळे , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, अकोला, यांच्या खाती दिनांक २० -०४ 
२०१५ रोजी एकूण ६७ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना । 
दिनांक २१-०४-२०१५ ते दिनांक २४ -०४-२०१५ अशी एकूण चार ( ०४ ) 
दिवसांची अर्जीत रजेस मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह कार्योत्तर मंजुरी 
देण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . एस . जांभळे , ह्या जर वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या 
असत्या . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून यापुर्वी दिलेल्या आदेशान्वये की श्री . एस . एस . 
देशपांडे, ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी प्र . 
श्रे ., अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचे 
दिवाणी व फौजदारी काम पाहीले . 


क्रमांक प्र .- ब .- २- १५३- २०१५ . 

श्री . आ . वि . मिश्रा, दिवाणी न्यायाधीश ( क .स्तर) व न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी, मुर्तिजापूर यांच्या खाती दिनांक ०४- ०५-२०१५ रोजी एकूण 
४० दिवसांची अर्जीत रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक ०५- ०५- २०१५ 
ते दिनांक ०८ - ०५ - २०१५ अशी एकूण चार (०४ ) दिवसांची अर्जीत रजा 
रजेच्या आधी दिनांक ०३- ०५- २०१५ रोजीचा रविवार दिनांक ०४-०५ 
२०१५ रोजी बुध्दपौर्णिमेची सुट्टी तसेच रजेच्या नंतर दिनांक ०९ -०५ 
२०१५ दिनांक १० - ०५ -२०१५ दुस - या शनिवार व रविवारची सुट्टी जोडून 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुर करण्यात येत आहे. 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आ . वि . मिश्रा , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 
_ मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया सहिता १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देते 
की , श्री . डी . जी . जगताप , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , मुर्तिजापूर हे दिनांक ०३- ०५२०१५ ते दिनांक 
०४- ०५-२०१५ व दिनांक ०९ -०५- २०१५ दिनांक १०- ०५- २०१५ या कालावधीत 
तसेच मिस ए. पी . गिरडकर , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, मुर्तिजापूर ह्या दि . ०५- ०५- २०१५ ते दिनांक 
०८ - ०५-२०१५ या कालावधीमध्ये वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे 
तातडीचे दिवाणी व फौजदारी स्वरुपाचे काम पाहतील . 

दिनांक ३० एप्रिल २०१५ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १२८४ . 

आदेश 
क्रमांक प्र .- ब .- २ - १५१ - २०१५ . 

श्री . ए. एम . जोशी , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी, तेल्हारा , यांच्या खाती दिनांक २९- ०४ - २०१५ रोजी एकूण 
१३८ दिवसांची अर्जीत रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक ३०- ०४ 
२०१५ ते दिनांक ०२-०५-२०१५ अशी एकूण तीन ( तीन) दिवसांची अर्जीत 
रजा व रजेच्या नंतर दिनांक ०३- ०५ - २०१५ रविवारची सुट्टी दिनांक ०४ 
०५- २०१५ बुध्द पौर्णिमेची सुट्टी जोडून मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १२८६ . 

आदेश 


क्रमांक प्र .- ब .- २- १७१ - २०१५ . 

श्री . आ . वि . मिश्रा , दिवाणी न्यायाधीश ( क .स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी, मुर्तिजापूर यांच्या खाती दिनांक ०५- ०५- २०१५ रोजी एकूण 
१८१ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक १५-०५ 


अ .-एक -८ ( १६८१ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २९ - नोव्हेंबर ४ , २०१५/ कार्तिक ७-१३ , शके १९३७ 


२०१५ ते दिनांक १६- ०५- २०१५ अशी एकूण दोन ( ०२) दिवसांची परिवर्तीत 
रजेस कार्यात्तर मंजुरी देण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आ . वि . मिश्रा, हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया सहिता १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून यापुर्वीदिलेल्या आदेशान्वये सौ . ए . पी . गिरडकर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, 
मुर्तिजापूर यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचे 
दिवाणी व फौजदारी स्वरुपाचे काम पहिले . 


Necessary note be taken in her original service 
book and leave account. 

No locum tenens is necessary . 

The charge of her Court and office may be kept 
with Ms . N. K . Patil, 5th Jt . Civil Judge ( Jr. Dn.) & 
Judicial Magistrate , First Class , Yavatmal. 

On return from leave , Ms. S . Z . Khan , 4th Jt 
Civil Judge ( Jr. Dn .) & Judicial Magistrate , First 
Class , Yavatmal is re -posted to her former post . 
___ Certified under note 2 of Rule 39 ( 2) ( b) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay) Rules , 1981 that 
Ms. S . Z . Khan , would have continued to officiate 
as 4th Jt. Civil Judge ( Jr . Dn .) & Judicial Magis 
trate , First Class , Yavatmal, had she not proceeded 
on leave during the above period . 


अकोला : 
दिनांक १९ मे २०१५ . 


श्रीमती वि . ना . तांबी , 
जिल्हा न्यायाधीश- १, अकोला . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १२८७. 

आदेश 
क्रमांक प्र .- ब .- २- १६५- २०१५. – 

श्री . एस. बी . काळे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , अकोला यांच्या खाती दि . ०५ -०५ - २०१५ 
रोजी एकूण २१ दिवसाची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे. त्यांना दि . 
०६- ०५- २०१५ ते दि . ०७-०५- २०१५ अशी एकूण दोन (०२ ) दिवसांच्या 
परिवर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . बी . काळे , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून यापुर्वी दिलेल्या आदेशान्वये मिस . शेख ए. ए. 
जी . एम , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात वरील रजेच्या काळात 
वरील न्यायालयाचे तातडीचेदिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे काम पाहीले . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १२८९ . 

ORDER 
No . B. 2( 1 ) - ADMN- 184- 2015. 

Sau . Y . M . Tiwari, 2nd Jt. Civil Judge (Jr . Dn .) 
& J . M . F . C ., Yavatmal, is granted Earned leave for 
2 days w . e.f. 1 - 4 - 2015 to 2 - 4 - 2015 with permis 
sion to leave head quarters after evening Court on 
31 - 3 - 2015 to 4- 4- 2015 before office hours . 

Necessary note be taken in her original service 
book and leave account. 

No locum tenens is necessary . 

The charge of her Court and office is kept with 
Ms . S. K . Sahu , 3rd Jt. Civil Judge ( Jr. Dn.) & 
Judicial Magistrate , First Class , Yavatmal during 
the above period . 

On returnfromleave, Sau . Y . M . Tiwari, 2nd Jt. 
Civil Judge ( Jr. Dn .) & Judicial Magistrate , First 
Class , Yavatmal is re -posted to her former post. 
___ Certified under note 2 of Rule 39 ( 2) ( b) of 
Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that 
Sau . Y . M . Tiwari , would have continued to 
officiate as 2nd Jt . Civil Judge (Jr. Dn .) & Judicial 
Magistrate , First Class , Yavatmal, had she not 
proceeded on leave during the above period . 


अकोला : 
दिनांक १४ मे २०१५. 


( अवाच्य ), 
जिल्हा न्यायाधीश - १, अकोला . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १२८८ . 
BY DISTRICT JUDGE AND ADDITIONAL 

SESSIONS JUDGE 


ORDER 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . १२९० . 

ORDER 
No . B. 2( 1 )- ADMN- 185 - 2015 . 

Shri M . S . Tiwari, Jt. Civil Judge (Jr. Dn.) & 
J . M . F . C ., Yavatmal, is granted Earned leave for 2 
days w . e . f. 1 - 4 - 2015 & 2 - 4 - 2015 with permission 
to leave head quarters after evening Court on 
31 - 3 - 2015 to 4 - 4 - 2015 before office hours . 


No. B. 2 ( 1 )- ADMN-183- 2015 . 
Ms. S . Z . Khan , 4th Jt. Civil Judge (Jr. Dn .) & 
J . M .F .C ., Yavatmal, is granted Earned leave for 2 
days w . e.f. 31 - 3- 2015 to 1 - 4- 2015 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २९ -नोव्हेंबर ४, २०१५ / कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


y4 


Necessary note be taken in his original service 
book and leave account. 

No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office is kept with 
Ms. S . K . Sahu , 3rd Jt. Civil Judge ( Jr. Dn.) & 
Judicial Magistrate , First Class , Yavatmal during 
the above period . 

On return from leave , M . S . Tiwari, Jt. Civil 
Judge ( Jr . Dn .) & Judicial Magistrate , First Class , 
Yavatmal is re - posted to his former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2) (b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay) Rules , 1981 that 
Shri M . S . Tiwari, would have continued to 
officiate as Jt. Civil Judge ( Jr. Dn .) & Judicial 
Magistrate, First Class , Yavatmal, had he not 
proceeded on leave during the above period . 
Dated the 31st March 2015 . 


leave head quarters from 15 - 4 - 2015 after office 
hours to 22 - 4 - 2015 before office hours . 

Necessary note be taken in his original service 
book and leave account. 

No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office is kept with 
Shri A . C . Daga , Jt. Civil Judge (Sr . Dn .) Yavatmal 
during the above period . 

On return from leave, Shri D . N . Khadase , Civil 
Judge (Sr. Dn .), Yavatmal is re - posted to his former 
post . 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) (b ) of 
Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that 
Shri D . N . Khadase , would have continued to 
officiate as Civil Judge (Sr . Dn .), Yavatmal, had he 
not proceeded on leave during the above period . 
Dated the 15th April 2015 . 


HTT 9 (34 . f . 9 .) 7 . . PI ., 37. $6 . 9783 


ORDER 


ITT 9 (31 . fq . g.) H . FUI . ., 31 . 55 . 9389 

ORDER 
No. B . 2 ( 1) -ADMN- 194 - 2015 . 

Shri M . T . Bilal, Jt. Civil Judge ( Jr. Dn .) & 
J. M . F . C ., Digras , is granted Ex -post facto Earned 
leave for 2 days w .e .f. 31 -03 - 2015 to 01 - 04 - 2015 
with permission to leave head quarters from 
30 -03 - 2015 after office hour to 02 -04 - 2015 before 
office hours . 

Necessary note be taken in his original service 
book and leave account. 

No locum tenens was necessary . 

The charge of his Court and office was kept with 
Shri N . K . Walke , Civil Judge (Jr. Dn .) & Judicial 
Magistrate , First Class, Digras during the above 
period . 

On return from leave , Shri M . T . Bilal, Jt. Civil 
Judge ( Jr . Dn .) & Judicial Magistrate , First Class , 
Digras is re-posted to his former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) (b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay) Rules , 1981 that 
Shri Shri M . T . Bilal, would have continued to 
officiate as Jt. Civil Judge ( Jr . Dn .) & Judicial 
Magistrate , First Class , Digras, had he not 
proceeded on leave during the above period . 
Dated the 6th April 2015 . 


No . B . 2 ( 1) -ADMN - 216 - 2015 . 

Shri I. R . Shaikh , Jt. Civil Judge (Sr . Dn .) 
Darwha , is granted Earned leave for 5 days 
w . e. f. 20 - 4 - 2015 to 24 -4 -2015 and permission to 
suffix holidays falling on 25 - 4 - 2015 & 26 -4 - 2015 
with permission to leave head quarters from 
19 - 4 - 2015 after office hours till 27 - 4 - 2015 before 
office hours . 

Necessary note be taken in his original service 
book and leave account. 

No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office is kept with 
Shri S . R . Fakir, Civil Judge (Sr . Dn .), Darwha, 
during the above period . 

On return from leave , Shri I. R . Shaikh , Jt. Civil 
Judge ( Sr. Dn .) Darwha is re -posted to his former 
post. 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2) (b ) of 
Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that 
Shri I. R . Shaikh , would have continued to 
officiate as Jt . Civil Judge (Sr. Dn .) Darwha had 
he not proceeded on leave during the above 
period . 


HTT 9 ( 37. . q .) 4 . ST . PI., 37. $ . 9797 


HTT 9 ( 37. f . 9 .) H . STI . PI., 37. $ . 9788 


ORDER 
No . B . 2 ( 1)- ADMN - 209 -2015 . 

Shri D . N . Khadase , Civil Judge (Sr. Dn .) 
Yavatmal , is granted Earned leave for 6 days 
w . e . f. 16 - 4 - 2015 to 21 - 4 - 2015 with permission to 


ORDER 
No . B . 2 ( 1)-ADMN -217 - 2015 . 

Shri R . P . Deshpande, Chief JudicialMagistrate , 
Yavatmal, is granted Earned leave for 5 days 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २९ -नोव्हेंबर ४, २०१५/ कार्तिक ७-१३ , शके १९३७ 


HTL 9 (31. f . 9 .) H . 91 . PT ., 37. $ . 978 & . 


w . e . f. 20 - 4 - 2015 to 24 - 4 - 2015 with permission to 
leave head quarters from 19 - 4 - 2015 after office 
hours to 27 - 4 - 2015 before office hours . 


ORDER 


Necessary note be taken in his original service 
book and leave account. 


No locum tenens is necessary . 


The charge of his Court and office is kept with 
Shri A . C . Daga , Jt. Civil Judge (Sr. Dn .) Yavatmal 
during the above period . 

On return from leave, Shri R . P . Deshpande, 
Chief Judicial Magistrate, Yavatmal is re -posted 
to his former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) (b ) of 
Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that 
Shri R . P . Deshpande, would have continued to 
officiate as Chief Judicial Magistrate , Yavatmal, 
had he not proceeded on leave during the above 
period . 
Dated the 17th April , 2015 . 


No. B . 2 (1) -ADMN - 226 - 2015 . 

Shri M . T. Bilal, Jt . Civil Judge (Jr. Dn .) & 
JudicialMagistrate , First Class , Digras is granted 
Earned leave for 5 days w . e . f. 20 - 4 - 2015 to 
24 -4 - 2015 with permission to leave head quarters 
from 18 -4 - 2015 after completion of Low Budget 
Mediation Programme at District Court, Yavatmal 
to 25 -4 - 2015 before office hours . 

Necessary note be taken in his original service 
book and leave account. 

No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office was keptwith 
Shri N . K . Walke , Civil Judge ( Jr. Dn .) & Judicial 
Magistrate , First Class, Digras during the above 
period . 

On return from leave , M . T . Bilal, Jt . Civil Judge 
( Jr. Dn .) & Judicial Magistrate , First Class , Digras 
is re - posted to his former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that 
Shri M . T . Bilal, would have continued to officiate 
as Jt. Civil Judge ( Jr . Dn .) & Judicial Magistrate , 
First Class , Digras had he not proceeded on leave 
during the above period . 
Dated the 18th April 2015 . 


HTI 9 (37 . f . 9 .) H . STI . PI ., 37. $ . 9384 . 


ORDER 


No. B . 2 ( 1 ) -ADMN -225 - 2015 . 


Shri M . S . Tiwari, Jt . Civil Judge (Jr . Dn .) & 
Judicial Magistrate , First Class , Yavatmal, is 
granted Earned leave for 11 days w . e. f. 20 -4 - 2015 
to 30 - 4 - 2015 with permission to leave head 
quarters from 20 - 4 - 2015 to 2 - 5 - 2015 before office 


hours . 


Necessary note be taken in his original service 
book and leave account. 


No locum tenens is necessary . 


The charge of his Court and office is kept as 
under : 
(1 ) On 20 -4 - 2015 with Smt. S . K . Sahu , 3rd Jt. 

Civil Judge ( Jr . Dn .) & J . M . F . C ., Yavatmal. 


(2 ) From 21 - 4 - 2015 to 2 - 5 - 2015 before office 

hours with Sau . Y . M . Tiwari , 2nd Jt. Civil 
Judge ( Jr . Dn .) & J .M . F . C ., Yavatmal . 


HTT 9 (37. f . 9 .) H . STI. PI ., 37 . $5 . 93819 . 

ORDER 
No. B . 2 ( 1) -ADMN - 227 - 2015 . 

Shri K . P . Shrikhande, Civil Judge (Sr. Dn .) 
Pusad , is granted Earned leave for 3 days 
w .e . f. 22 -4 - 2015 to 24 - 4 - 2015 with permission to 
leave head quarters from 21 - 4 - 2015 after office 
hours to 27 - 4 - 2015 before office hours . 

Necessary note be taken in his original service 
book and leave account. 

No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office is kept as 
under : 
( 1 ) For specialmatters with Shri S . M . Menjoge , 

Adhoc District Judge - 2 & Additional Sessions 

Judge , Pusad . 
(2 ) For ordinary & office matters with Shri S . G . 

Deshpande, Jt . Civil Judge ( Jr. Dn .) & Judi 

cial Magistrate , First Class , Pusad. 
On return from leave , Shri K . P . Shrikhande , 
Civil Judge (Sr. Dn .) Pusad is re - posted to his 
former post. 


On return from leave , M . S . Tiwari, Jt. Civil 
Judge ( Jr . Dn .) & JudicialMagistrate , First Class , 
Yavatmal is re -posted to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) (b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay) Rules , 1981 that 
Shri M . S . Tiwari, would have continued to 
officiate as Jt . Civil Judge (Jr. Dn .) & Judicial 
Magistrate , First Class , Yavatmal, had he not 
proceeded on leave during the above period . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २९ -नोव्हेंबर ४, २०१५ / कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


५७ 


Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that 
Shri K . P . Shrikhande, would have continued to 
officiate as Civil Judge (Sr. Dn .), Pusad had he not 
proceeded on leave during the above period . 


On return from leave ,Ms. S . K . Sahu , 3rd Jt. Civil 
Judge (Jr . Dn .) & Judicial Magistrate , First Class , 
Yavatmal is re -posted to her former post . 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) (b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay) Rules , 1981 that 
Ms. S . K . Sahu , would have continued to officiate 
as 3rd Jt. Civil Judge ( Jr . Dn . ) & Judicial 
Magistrate , First Class , Yavatmal had she not 
proceeded on leave during the above period . 
Dated the 22nd April 2015 . 


HTT 9 (37 . f . 9 .) H . STI . PT., 37. $5 . 9782 . 


ORDER 


HTT 9 ( 31 . fq . g .) H . FI . F1., 31 . 55 . 9300 . 


ORDER 


No . B . 2 ( 1) -ADMN - 228 - 2015 . 

Shri U . J . More , Civil Judge (Jr. Dn .) & 
Judicial Magistrate , First Class , Arni is granted 
Earned leave for 2 days w . e . f. 15 - 4 - 2015 & 
16 - 4 - 2015 . 

Necessary note be taken in his original service 
book and leave account. 

No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office was kept with 
Shri N . K . Walke , Civil Judge ( Jr. Dn .) & Judicial 
Magistrate , First Class , Digras during the above 
period . 

On return from leave , Shri U . J . More , Civil 
Judge ( Jr . Dn .) & JudicialMagistrate , First Class , 
Arni is re -posted to his former post . 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) (b ) of 
Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that 
Shri U . J. More , would have continued to officiate 
as Civil Judge (Jr. Dn .) & Judicial Magistrate , First 
Class , Arni had he not proceeded on leave during 
the above period . 
Dated the 21st April 2015 . 


No . B . 2 (1) -ADMN - 237 - 2015 . 

Sau . Y . M . Tiwari, 2nd Jt. Civil Judge (Jr . Dn.) & 
Judicial Magistrate , First Class , Yavatmal is 
granted Ex -post facto Earned leave for 3 days w . e . f. 
21 - 4 - 2015 to 23 - 4 - 2015 . 

Necessary note be taken in her original service 
book and leave account . 

No locum tenens is necessary . 

The charge of her Court and office alongwith 
charge of the Court and office of Jt . Civil Judge 
( Jr . Dn . ) & Judicial Magistrate, First Class , 
Yavatmal was keptwith Ms. S . K . Sahu , 3rd Jt. Civil 
Judge ( Jr . Dn .) & JudicialMagistrate , First Class , 
Yavatmal during the above period . 

On return from leave, Sau . Y . M . Tiwari , 
2nd Jt . Civil Judge ( Jr. Dn .) & Judicial Magistrate , 
First Class, Yavatmal is re-posted to her former 
post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Sau . Y . M . Tiwari, would have continued to 
officiate as 2nd Jt. Civil Judge (Jr. Dn .) & Judicial 
Magistrate , First Class ,Yavatmal had she not 
proceeded on leave during the above period . 


HTT 9 (37 . f . 9 .) H . STI . PL ., 37. 58 . 9338 . 


ORDER 
No . B . 2 ( 1)- ADMN - 230 -2015 . 

Ms. S . K . Sahu , 3rd Jt. Civil Judge ( Jr. Dn.) & 
Judicial Magistrate , First Class , Yavatmal is 
granted Ex- post facto commuted leave for one day 
on 17 - 3 - 2015 . 


She has got 77 dasy L . H . P . in balance at the 
time of granting leave . Howerver, 2 days L . H . P . 
be debited in her leave account . 

Necessary note be taken in her original service 
book and leave account. 

No locum tenens is necessary . 

The charge ofher Court and office was kept with 
Ms. S . Z . Khan , 4th Jt. Civil Judge ( Jr. Dn .) & 
Judicial Magistrate, First Class , Yavatmal during 
the above period . 


HTT 9 ( 34. 9 . g.) H . SII. F7., 37. 65 . 9309 . 

ORDER 
No . B . 2 ( 1)- ADMN -238 - 2015 . 

Shri N . K . Walke, Civil Judge (Jr. Dn .) & 
JudicialMagistrate , First Class , Digras is granted 
Earned leave for 4 days w . e. f. 27 - 4 - 2015 to 
30 - 4 - 2015 and permission to prefix and suffix holi 
days falling on 25 - 4 - 2015 , 26 - 4 - 2015 & 1 - 5 - 2015 
with permission to leave head quarters from 
25 - 4 - 2015 to 2 - 5 - 2015 before office hours . 


Necessary note be taken in his original service 
book and leave account. 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २९ - नोव्हेंबर ४, २०१५/ कार्तिक ७-१३, शके १९३७ 


No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office was kept with 
Shri M . T . Bilal, Jt. Civil Judge ( Jr . Dn .) & 
Judicial Magistrate, First Class , Digras during the 
above period . 

On return from leave , Shri N . K . Walke, Civil 
Judge ( Jr . Dn .) & Judicial Magistrate , First Class , 
Digras is re - posted to his former post . 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of 
Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that 
Shri Shri N . K . Walke, would have continued to 
officiate as Civil Judge (Jr . Dn .) & Judicial Magis 
trate , First Class , Digras , had he not proceeded 
on leave during the above period . 


to18- 4 - 2015 and permission to prefix & suffix 
holidays falling on 14 - 4 - 2015 & 19 - 4 - 2015 with 
permission to leave head quarters from 13 - 4 - 2015 
after office hour to 18 - 4 - 2015 . 

Necessary note be taken in her original service 
book and leave account. 

No locum tenens is necessary . 

The charge of her Court and office was kept with 
Shri D . A . Tiwari, 6th Jt. Civil Judge ( Jr. Dn .) & 
JudicialMagistrate , First Class , Pusad , during the 
above period . 

On return from leave , Sau . N . N . Bedarkar , 5th 
Jt. Civil Judge ( Jr. Dn .) & JudicialMagistrate , First 
Class , Pusad is re -posted to her former post . 
___ Certified under note 2 of Rule 39 ( 2) ( b) of 
Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that 
Sau . N . N . Bedarkar , would have continued to 
officiate as 5th Jt . Civil Judge ( Jr . Dn .) & Judicial 
Magistrate , First Class , Pusad , had she not 
proceeded on leave during the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १३०२. 


ORDER 
No. B. 2(1 )- ADMN- 239 - 2015 . 

Shri S . M . Agarkar, Secretary to D . L. S . A. , 
Yavatmal is granted earned leave for 4 days w .e . f. 
5 - 5 - 2015 to 8 -5 - 2015 and permission to prefix and 
suffix holidays falling on 3 - 5 - 2015, 4 - 5 - 2015, 9 - 5 
2015 & 10 - 5 - 2015 with permission to leave head 
quarters , subject to giving intimation to 
Maharashtra State Legal Services Authority , 
Mumbai for leave from attending programmedated 
4 -5 -2015 to be held at Aurangabad . 

Necessary note be taken in his original service 
book and leave account. 


A. C . CHAPHALE, 
Yavatmal : 

District Judge - 1 & A. S . J . , 
Dated the 13th April 2015. Yavatmal . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १३०४ . 

अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी, यांजकडून 


No locum tenens is necessary . 


The charge of his office is kept with Shri 
A. C . Daga, Jt . Civil Judge ( Sr. Dn.) Yavatmal 
during the above period . 
___ On return from leave, Shri S . M . Agarkar, 
Secretary to D . L . S . A ., Yavatmal, is re - posted to his 
former post . 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2) ( b) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay) Rules , 1981 that 
Shri S . M . Agarkar , would have continued to 
officiate as Secretary to D . L . S . A . , Yavatmal, had 
he not proceeded on leave during the above pe 
riod . 
Dated the 27th April , 2015 . 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १ )( ३ ) अन्वये आदेश 
क्रमांक कक्ष-८- गृह - कावि -६९०- २०१५. 

ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्यात मागील काळात घडलेल्या जातीय घटना 
घडलेल्या आहेत . त्याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही . तसेच सद्यस्थितीत जिल्ह्यात दुष्काळ, पाणी टंचाई , वाढती 
महागाई , अवकाळी पाऊस, गारपीट या मागण्या संदर्भात विरोधी पक्षाचे 
वतीने सतत मोर्चे, धरणे , आमरण उपोषणे , आत्मदहन , रास्तारोको इत्यादी 
प्रकारचे आंदोलने होत आहेत व जिल्ह्यात विरोधी पक्षाचे वतीने वेगवेगळ्या 
प्रकारची आंदोलने राबविण्यात येत आहेत ; 

तरी उपरोक्त काळात जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होवु नये आणि शांतता व सुव्यवस्था कायम राहावी याकरीता दिनांक 
११- ०५ - २०१५ चे ०० .०० पासून ते २५- ०५- २०१५ रोजीचे २४ .०० वाजे 
पर्यंत कलम ३७ ( १ ) (३ ) मु . पो . ॲक्ट नुसार प्रतिबंधात्मक आदेश 
निर्गमित होण्यास जिल्हा पोलीस अधिक्षक , वाशिम यांनी संदर्भीय पत्रान्वये 
विनंती केली आहे ; 

त्याअर्थी मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १ )( ३ ) अन्वये 
मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून मी , जिल्हा दंडाधिकारी , वाशिम 
उक्त आदेशाच्या अधीन राहून मु . पो . अॅक्ट लागू करण्याचे आदेश पारित 
करित आहे . सदर आदेश लागू झाल्याच्या दिनांकापासून संपूर्ण वाशिम 
जिल्ह्यामध्ये खालील गोष्टीकरीता मनाई करण्यात आली आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १३०३ . 

ORDER 
No. B. 2( 1 )- ADMN- 208 - 2015 . 

Sau . N . N . Bedarkar, 5th Jt. Civil Judge 
( Jr . Dn .) & Judicial Magistrate , First Class , Pusad 
is gtanted earned leave for 4 days w . e . f. 15 - 4 - 2015 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २९ -नोव्हेंबर ४, २०१५ / कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


( १ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे , बंदुका , सुरे , लाठ्या किंवा 

काठ्या तसेच शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरता येतील अशा 

इतर कोणत्याही तिक्ष्ण वस्तु जवळ बाळगणे . 
( २ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ वाहून नेण्यास . 
( ३ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 

किंवा तशी साधणे जवळ बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार 
करणे . 


( ४ ) व्यक्तीची प्रेते किंवा मनुष्याकृतीच्या प्रतिमा / आकृत्या यांचे विभत्स 

प्रदर्शन करणे. 


वाद्य वाजविणे , किंकाळ्या फोडणे किंवा जाहीरपणे प्रक्षोभक 
घोषणा करणे , अशा प्राधिकाराच्या मते त्यामुळे नागरी सभ्यता 
अगर नितिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता 
धोक्यात येईल किंवा ज्या कृतीमध्ये राज्य प्रशासन उलथून 
पाडण्याची प्रवृत्ती दूिसन येईल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , 
सोंग आणणे, पत्ते खेळणे आणि तशी चिन्हे , चित्रे फलके किंवा 
कोणत्याही जिन्नस / वस्तु तयार करणे किंवा त्याचा लोकामध्ये 
प्रसार/ प्रचार करणे. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १३०५ . 
__ जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
क्रमांक वसुली-व . अ.प्र .कलम - १५६-पिपल्सअर्बनबँक -३९०३ - २०१५. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , निलकंठ करे , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था बुलडाणा , या आदेशान्वये , पिपल्स 
को - ऑप-बॅक मर्या., देऊळगावराजा, जि . बुलडाणा च्या नामनिर्देशित 
केलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना बुलडाणा जिल्हा कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१ ) व ( २ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६१ चे नियम २ ( एच ) व 
( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३ ) ( ४ ) ( ५) ( ६ ) ( ७ ) ( ९ ) ( १० ) 
( ११ ) ( अपसेट प्राईज निश्चित करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२) ( १३ ) 
( १४ ) (I | | विक्री कायम करण्याची तरतुद वगळून व ( २० ) तसेच कलम 
१०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कर्ज 
वसुली करावयाच्या कार्यवाही पुरती दिनांक २८ -०२ - २०१६ पर्यंत शक्ती 
खालील अटी व शर्तीला अधिन राहून प्रदान करीत आहे. सदर आदेश 
खालीलप्रमाणे नामनिर्देशित केलेले विशेष वसुली अधिकारी यांचे पदावर 
रुजू झाल्यापासून लागू राहील . 
अ .क्र . विशेष वसुली अधिकारी शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
यांचे नाव व मुख्यालय 
( २ ) 

(३ ) ( ४ ) 
___ श्री . अरविंत दिगंबरराव विशेष वसुली व बुलडाणा 
क्षिरसागर 

विक्री अधिकारी जिल्ह्यापुरते 
विशेष वसुली व विक्री 

मर्यादीत 
अधिकारी , पिपल्स को - ऑप . 
बँक मर्या. देऊळगावराजा , 
जि . बुलडाणा 


मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश खालील 
बाबींकरीता लागू राहणार नाहीत . 


१ . अंत्ययात्रा 


२. धार्मिकविधी/ धार्मिक मिरवणूक / लग्नविधी सोहळा/ सामाजिक सण इ. 


३ . शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी 


४ . सार्वजनिक करमणुकीचेसिनेमागृहे /रंगमंच ईत्यादी 


५ . विभिन्न भागामध्ये निश्चित दिवस ठरवून दिलेले आडवडी बाजार 

उपरोक्त आदेश मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७( १)(३ ) 
अन्वये संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये दिनांक ११- ०५ - २०१५ चे ००. ०० पासून 
ते २५ - ०५-२०१५ रोजीचे २४ .०० वाजेपर्यंत कार्यान्वित राहतील . 


अटी व शर्ती : 


( १) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली/ सेवानिवृत्ती / मृत्यु झाल्यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील . 

(२) प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे 
निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 


उपविभागीय अधिकारी वाशिम /मंगरुळपीर/ कारंजा यांना उपरोक्त 
आदेशामधून समोचित प्रकरणामध्ये त्यांच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये स्थानीक 
पोलीस अधिका -यांशी सल्लामसलत करून सुट देण्याचे अधिकार याद्वारे 
प्रदान करण्यात येत आहेत . प्रस्तुत आदेश लाऊडस्पीकर लावून तसेच 
ड्रम वाजवुन तसेच तहसिल कार्यालय , पोलीस स्टेशन , नगर परिषद 
कार्यालयाच्या सुचना फलकावर दर्शनी भागावर प्रत लावुन लागु करण्यात 
येईल . पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरूप 
योग्य कारण असेल व तसे करण्याशिवाय पर्याय नसेल तर अशा परिस्थितीत 
याबाबत कोणतेही आदेश नजिकच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचेशी 
विचार विनिमय करून ते लागू करण्यास प्राधीकृत करण्यात येत आहेत . 
तसेच आवश्यक वाटल्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी संवेदनशील 
ठिकाणी विशेष कार्यकारी अधिकारी / दंडाधिकारी यांच्या नेमणूका 
कराव्यात . 


( ३ ) संबंधित बँकेने / संस्थेने अधिकार काढावेत असे कळविल्यास प्रदान 
केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 

(४ ) वसुलीबाबत दरमहा अहवाल वेळोवेळी मागविण्यात आलेली माहिती 
नियमीत सादर न केल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढुन घेण्यात येतील . 


( ५ ) शासनाचे खात्याचेनिर्देशाप्रमाणे सरचार्ज बाबत कार्यवाही दरमहा 
अहवाल सादर करावा अन्यथा अधिकार काढून घेण्यात येतील . तसेच 
वेळोवेळी भरलेल्या चलानच्या प्रती या कार्यालयास अहवालासह सादर 
कराव्यात . 


वाशिम : 
दिनांक ६ मे २०१५ 


नामाशिम ... 


अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी, 


( अवाच्य ) 
अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी , 

वाशिम . 


बुलडाणा : 
दिनांक ३१ मार्च, २०१५ . 


बुलडाणा 


निलकंठ करे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , बुलडाणा . 


जिल्ला उपनिबंधक, 


८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २९ - नोव्हेंबर ४, २०१५/ कार्तिक ७-१३ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . १३०६ . 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
क्रमांक सनिमो-नियमन -नोंदणी-निर्मल- ७७२-२०१५. – 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , मोर्शी, ता . मोर्शी, जि . अमरावती 
याद्वारे सुचित करतो की , निर्मल सुशिक्षित बेरोजगार नागरीक सेवा 
सहकारी संस्था , मर्या. मोर्शी, ता . मोर्शी, जि . अमरावती या संस्थेची 
महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , १९६० चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदणी 
करण्यात आली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक - ओटीआय / एमएसआय 
जीएनएल ( एस)-३८७- २०१५ हा आहे . व नोंदणीची तारीख ३० एप्रिल 
२०१५ . 

महाराष्ट्र सहकारी सेवा अधिनियम , १९६० चे कलम १२ ( १ ) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण ” करण्यात आले असून उपवर्गीकरण 
“ सामाजिक संस्था ” करण्यात आले आहे . 

( अवाच्य ) , 
मोर्शी : 

सहाय्यक निबंधक , 
दिनांक ३० एप्रिल २०१५ . 

सहकारी संस्था , मोर्शी. 


११६२-सीआर- ४७-१५- सी , दि . ०७ ऑगस्ट , १९९३ नुसार मला प्रदान 
कलेल्या अधिकारानुसार मी , व्ही . आर . पिंजरकर , सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था, मुर्तिजापूर , जि . अकोला, याद्वारे दि को - ऑप जिनिंग 
प्रेसिंग फॅक्टरी सहकारी संस्था मर्या. माना, र . न . ११४ ता . मुर्तिजापूर , 
जि . अकोला , या संस्थेचे कामकाज गुंडाळण्यासाठी दिलेला दि . 
१३ - १० - २०१४ चा अंतरिम आदेश अंतीम ( कायम ) करीत आहे . याद्वारे 
सर्व पदाधिका- याची पदे रिक्त झाली असे समजण्यात यावे. तसेच सदरहु 
संस्थेवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०३ ( १ ) 
अन्वये संस्थेचे अवसायक म्हणून कु . एम . पी . माहोड , सहायक सहकारी 
अधिकारी श्रेणी १ अंतर्गत सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, मुर्तिजापूर 
यांची नियुक्ती केल्यानुसार त्यांनी उक्त संस्थेचा अभिलेखाचा व मालमत्तेचा 
पदभार घेवून अवसायकाची कार्यवाही पुर्ण करावी. 

सदरहु अंतीम आदेश आज दि . ३१- ३- २०१५ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


मुर्तिजापूर : 
दिनांक ३१ मार्च २०१५ . 


डि . आर . पिंजरकर , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , मुर्तिजापूर . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १३०९ . 


आदेश 


___ क्रमांक विधी- अवसायन संस्था -नोंदणी रद्द-१८३- २०१५ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . १३०७ . 

अंतिम आदेश 
क्रमांक सनिमु -नियमन - अंतीम आदेश-१६०- २०१५. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) 
( दोन) ( चार) मधील तरतुदी नुसार तसेच महाराष्ट्र शासन सहकार व 
वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय , मुंबई यांचे आदेश क्र . सीएसएल- १४९३ 
११६२- सीआर- ४७- १५- सी , दि . ०७ ऑगस्ट , १९९३ नुसार मला प्रदान 
कलेल्या अधिकारानुसार मी , व्ही . आर . पिंजरकर , सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था, मुर्तिजापूर , जि . अकोला, याद्वारे लक्षेश्वर ग्रामीण बिगर 
शेती सहकारी पत संस्था मर्या. लाखपुरी र . न . ६५९ ता . मुर्तिजापूर , जि . 
अकोला , या संस्थेचे कामकाज गुंडाळण्यासाठी दिलेला दि . १३ - १०- २०१४ 
चा अंतरिम आदेश अंतीम ( कायम ) करीत आहे. याद्वारे सर्व पदाधिका -याची 
पदे रिक्त झाली असे समजण्यात यावे. तसेच सदरहु संस्थेवर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
अवसायक म्हणून श्री . टी . एन. चव्हाण, सहायक सहकारी अधिकारी 
अंतर्गत सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , मुर्तिजापूर यांची नियुक्ती 
केल्यानुसार त्यांनी उक्त संस्थेचा अभिलेखाचा व मालमत्तेचा पदभार 
घेवून अवसायकाची कार्यवाही पुर्ण करावी . 
__ सदरहु अंतीम आदेश आज दि . ३१ -३- २०१५ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


मी , डि . यु . शेकोकर , सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था जळगांव जा . 
मला महाराष्ट्र शासनाचे सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाची अधिसूचना 
क्रमांक सि . एस . एल - १४९३- ११६२- सी . आर.४७, १५- सी . दिनांक ७ ऑगस्ट 
१९९३ नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम २१ चे सक्तीचा वापर करून सातपुडा सुशिक्षीत बेरोजगार 
तांत्रिक सेवा सहकारी संस्था मर्या. संग्रामपूर , रं.नं . ११५३ , तालुका 
संग्रामपूर , जिल्हा बुलढाणा ची नोंदणी रद्द करीत आहे. 

हा आदेश आज दिनांक ३१ -३- २०१५ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी 
दिला आहे. 


भाग १ ( अ. वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १३१० . 


आदेश 


क्रमांक विधी - अवसायन संस्था - नोंदणी रद्द- १८७- २०१५ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १३०८ . 

अंतिम आदेश 
क्रमांक सनिमु -नियमन - अंतीम आदेश-१६१- २०१५. 


मी , डि . यु. शेकोकर , सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था जळगांव जा . 
मला महाराष्ट्र शासनाचे सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाची अधिसूचना 
क्रमांक सि .एस .एल - १४९३-११६२- सी . आर. ४७, १५ - सी . दिनांक 
७ ऑगस्ट १९९३ नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ चे सक्तीचा वापर करून स्व . 
राजीव गांधी युथ स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या. संग्रामपूर , 
रं.नं . ११५६, तालुका संग्रामपूर , जिल्हा बुलढाणा ची नोंदणी रद्द करीत 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) 
( दोन ) ( चार ) मधील तरतुदी नुसार तसेच महाराष्ट्र शासन सहकार व 
वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय , मुंबई यांचे आदेश क्र . सीएसएल - १४९३ 


आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २९ -नोव्हेंबर ४, २०१५ / कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


င့် 


हा आदेश आज दिनांक ३१ -३ - २०१५ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी 
दिला आहे . 


सदर आदेश आज दिनांक ३१- ३- २०१५ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी 
पारीत करण्यात येत आहे . 


जळगाव जामोद : 
दि . ३१ मार्च २०१५ . 


डि . यु . शेकोकर , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , जळगांव जामोद . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . १३११ . 

आदेश 
क्रमांक सनिआ -नियमन -नोंदणी रद्द-७७०- २०१५. 

मी , बी . डी . राठोड , सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था आर्णी मला 
महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय , मुंबई- ३२ यांची 
अधिसूचना क्रमांक क्र . सि . एस. एल - १४९३- १९६२ - सी . आर.४७, १५ - सी . 
दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
मधील तरतुदी प्रमाणे बालाजी जिन प्रेस कामगार औद्योगिक सहकारी 
संस्था मर्या., आर्णी, र.नं . ६०६ , ता . आर्णी, जि . यवतमाळ , या द्वारा या 
संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 

सदर आदेश आज दिनांक ३१ -३- २०१५ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी 
पारीत करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १३१४ . 

आदेश 
क्रमांक सनिआ-नियमन- नोंदणी रद्द- ७७३- २०१५ . 

मी , बी . डी . राठोड , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , आर्णी मला 
महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय , मुंबई -३२ यांची 
अधिसूचना क्रमांक क्र . सि . एस . एल - १४९३ - १९६२- सी . आर- ४७, १५ - सी . 
दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदी 
प्रमाणे गुरूकृपा रोजगार व स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्या., आर्णी, 
र . नं . ६४७, ता . आर्णी, जि . यवतमाळ, या द्वारा या संस्थेची नोंदणी रद्द 
करीत आहे . 

सदर आदेश आज दिनांक ३१ - ३- २०१५ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी 
पारीत करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १३१२ . 

आदेश 
क्रमांक सनिआ -नियमन -नोंदणी रद्द- ७७१ -२०१५. 

मी , बी . डी . राठोड , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , आर्णी मला 
महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय , मुंबई- ३२ यांची 
अधिसूचना क्रमांक क्र . सि . एस . एल - १४९३ - १९६२- सी . आर .४७, १५- सी , 
दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
मधील तरतुदी प्रमाणे शंकर पाणी वापर सहकरी संस्था मर्या., भंडारी, 
र . नं . ६०५ ता . आर्णी, जि . यवतमाळ , या द्वारा या संस्थेची नोंदणी रद्द 
करीत आहे . 

सदर आदेश आज दिनांक ३१ -३ - २०१५ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी 
पारीत करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १३१५ . 

आदेश 
क्रमांक सनिआ-नियमन -नोंदणी रद्द- ७७५-२०१५. 

मी , बी . डी . राठोड , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , आर्णी मला 
महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय , मुंबई- ३२ यांची 
अधिसूचना क्रमांक क्र . सि . एस . एल - १४९३- १९६२ - सी . आर - ४७, १५- सी . 
दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदी 
प्रमाणे बालाजी श्री . रोजगार व स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या., 
आर्णी, र . नं . ६५० , ता . आर्णी, जि . यवतमाळ, या द्वारा या संस्थेची 
नोंदणी रद्द करीत आहे. 

सदर आदेश आज दिनांक ३१- ३- २०१५ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी 
पारीत करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु. ) म . शा . रा ., अ . क्र . १३१६ . 


__ आदेश 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १३१३ . 

आदेश 
क्रमांक सनिआ -नियमन -नोंदणी रद्द- ७७२ - २०१५. 

मी , बी . डी . राठोड , सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था , आर्णी मला 
महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय , मुंबई- ३२ यांची 
अधिसूचना क्रमांक क्र . सि . एस . एल - १४९३ - १९६२- सी . आर.४७, १५ - सी , 
दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
मधील तरतुदी प्रमाणे महाकाली रोजगार व स्वयंरोजगार सहकारी संस्था 
मर्या. आर्णी र . नं . ६३३, ता . आर्णी, जि . यवतमाळ, या द्वारा या संस्थेची 
नोंदणी रद्द करीत आहे . 
अ .- एक -९ ( १६८१). 


क्रमांक सनिआ-नियमन-नोंदणी रद्द- ७७६- २०१५ . 

मी , बी . डी . राठोड , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , आर्णी मला 
महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय , मुंबई- ३२ यांची 
अधिसूचना क्रमांक क्र . सि . एस . एल -१४९३ - १९६२ - सी . आर- ४७, १५- सी . 
दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदी 
प्रमाणे गुरूदेव महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., जवळा र. नं . 
६०७, ता . आर्णी, जि . यवतमाळ, या द्वारा या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत 


आहे . 


सदर आदेश आज दिनांक ३१ -३- २०१५ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी 
पारीत करण्यात येत आहे . 


६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २९ -नोव्हेंबर ४, २०१५/ कार्तिक ७-१३ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . १३१७ . 

आदेश 
क्रमांक सनिआ-नियमन - नोंदणी रद्द- ७७७- २०१५. 

मी , बी . डी . राठोड , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , आर्णी मला 
महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय , मुंबई - ३२ यांची 
अधिसूचना क्र . सि . एस . एल - १४९३- १९६२ - सी . आर- ४७, १५ - सी . दिनांक ७ 
ऑगस्ट १९९३ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदी प्रमाणे 
अन्नपुर्णा रोजगार व स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्या., आर्णी, र . नं . 
१६५१, ता . आर्णी, जि . यवतमाळ , या द्वारा या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत 
आहे . 

सदर आदेश आज दिनांक ३१- ३- २०१५ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी 
पारीत करण्यात येत आहे. 


जि . यवतमाळ याद्वारे श्री . शिवाजी स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था , 
मर्या., झिरपुरवाडी , र . नं . ५९४ , दि . २६ - १२- २००० ता . दिग्रस , 
जि . यवतमाळ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १०२ ( २ ) नुसार संस्थेचा अंतरीम आदेश कायम करून अंतीम 
आदेश पारीत करण्यात येत आहे . सदर संस्थेवर महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था , अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ मधील तरतुदी नुसार श्री . ए . के . 
नाईक , सहकार अधिकारी श्रेणी-१ , यांची अवसायक म्हणून नेमणूक 
करीत आहे . संस्थेचे अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम , १९६१ व उपविधी तसेच या कार्यालयाचेनिर्देश - आदेशानुसार 
कामकाज करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश आज दि . ३१- ०३- २०१५ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
पारीत करण्यात येत आहे . 


आर्णी : 
दिनांक ३१ मार्च २०१५. 


बी . डी . राठोड , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , आर्णी. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . १३१८ . 

अंतीम आदेश 
क्रमांक सनिदि -नियमन - अंतीमआदेश - ७४८ - २०१५. 

महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई 
यांचे आदेश क्रमांक - सी .-एस.एल . १४९३- ११६२- सी . आर .- ४७- १५- सी , 
दि . ०७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी . ए. के . 
नाईक , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दिग्रस , ता . दिग्रस , 
जि . यवतमाळ याद्वारे स्व . खिरुजी नाईक स्वयंरोजगार व रोजगार सेवा 
सहकारी संस्था , मर्या., डेहणी, र . नं . ५९३ , दि . ०४ -१२ - २००० 
ता . दिग्रस, जि . यवतमाळ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०२ ( २ ) नुसार संस्थेचा अंतरीम आदेश कायम करून 
अंतीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे . सदर संस्थेवर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था , अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ मधील तरतुदी नुसार 
श्री . ए . के . नाईक , सहकार अधिकारी श्रेणी-१ , यांची अवसायक म्हणून 
नेमणूक करीत आहे . संस्थेचे अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ व उपविधी तसेच या कार्यालयाचे 
निर्देश - आदेशानुसार कामकाज करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश आज दि . ३१ -०३- २०१५ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
पारीत करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . १३२० . 

अंतीम आदेश 
क्रमांक सनिदि-नियमन- अंतीमआदेश- ७५९ - २०१५ . 

महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मुंबई 
यांचे आदेश क्रमांक - सी .- एस . एल . १४९३- ११६२ - सी . आर .- ४७-१५- सी , 
दि . ०७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी . ए. के . 
नाईक , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दिग्रस , ता . दिग्रस, 
जि . यवतमाळ याद्वारे स्व . खासदार देवराव पाटील सेवाभावी रोजगार व 
स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था , मर्या., आरंभी , र . नं . ५९६, दि . ०५ 
०१- २००१ ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (२) नुसार संस्थेचा अंतरीम आदेश 
कायम करून अंतीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे . सदर संस्थेवर 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था , अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ मधील तरतुदी 
नुसार श्री . ए. के . नाईक , सहकार अधिकारी श्रेणी-१ , यांची अवसायक 
म्हणून नेमणूक करीत आहे . संस्थेचे अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ व उपविधी तसेच या कार्यालयाचे 
निर्देश - आदेशानुसार कामकाज करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे. 

सदरचा आदेश आज दि . ३१ -०३-२०१५ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
पारीत करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १३१९ . 

अंतीम आदेश 
क्रमांक सनिदि-नियमन - अंतीमआदेश- ७५४ - २०१५. 

महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई 
यांचे आदेश क्रमांक - सी .- एस. एल . १४९३- ११६२- सी . आर.- ४७ - १५ - सी , 
दि . ०७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी . ए . के . 
नाईक , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दिग्रस , ता . दिग्रस , 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १३२१ . 

अंतीम आदेश 
क्रमांक सनिदि -नियमन - अंतीमआदेश- ७६५ - २०१५. 

महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई 
यांचे आदेश क्रमांक - सी .- एस . एल . १४९३- ११६२ - सी . आर .- ४७- १५ - सी , 
दि . ०७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी . ए . के . 
नाईक , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दिग्रस , ता . दिग्रस , 
जि . यवतमाळ याद्वारे श्रमशक्ती रोजगार व स्वयंरोजगार सेवा सहकारी 
संस्था , मर्या., आरंभी, र. नं . ५९७, दि . २९- ०९- २००४ ता . दिग्रस , 
जि . यवतमाळ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १०२ ( २) नुसार संस्थेचा अंतरीम आदेश कायम करून अंतीम 
आदेश पारीत करण्यात येत आहे . सदर संस्थेवर महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था , अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ मधील तरतुदी नुसार श्री . ए. के . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २९ -नोव्हेंबर ४, २०१५ / कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


नाईक , सहकार अधिकारी श्रेणी- १ , यांची अवसायक म्हणून नेमणूक 
करीत आहे . संस्थेचे अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम, १९६१ व उपविधी तसेच या कार्यालयाचेनिर्देश - आदेशानुसार 
कामकाज करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश आज दि . ३१-०३-२०१५ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
पारीत करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १३२२ . 

अंतीम आदेश 
क्रमांक सनिदि-नियमन - अंतीमआदेश- ८४८ - २०१५. 

महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई 
यांचे आदेश क्रमांक - सी .- एस .एल . १४९३-११६२- सी . आर .-४७- १५- सी , 
दि . ०७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी . ए . के . नाईक , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दिग्रस , 
ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ याद्वारे सत्यसाई बाबा गिट्टी खदान कामगार 
सहकारी संस्था , मर्या., दिग्रस , र . नं . ६१५ , दि . २२ - ०७ - २००३ 
ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०२ ( २) नुसार संस्थेचा अंतरीम आदेश कायम करून 
अंतीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे . सदर संस्थेवर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था , अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ मधील तरतुदी नुसार 
कु . एस . डी . चांदेकर , सहायक सहकार अधिकारी यांची अवसायक 
म्हणून नेमणूक करीत आहे . संस्थेचे अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ व उपविधी तसेच या कार्यालयाचे 
निर्देश - आदेशानुसार कामकाज करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश आज दि . ३१-०३- २०१५ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
पारीत करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १३२४ . 

अंतीम आदेश 
क्रमांक सनिदि -नियमन- अंतीमआदेश- ८५६- २०१५ . 

महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मुंबई 
यांचे आदेश क्रमांक - सी .- एस . एल . १४९३- ११६२- सी . आर.- ४७- १५ - सी , 
दि . ०७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी . ए. के . नाईक , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दिग्रस , 
ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ याद्वारे दिग्रस तालुका शेतकरी सहकारी 
मिश्रखत उत्पादक व वितरण कारखाना मर्या., दिग्रस , र. नं . ५९१ , 
दि . २२-०१- १९९२ ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( २ ) नुसार संस्थेचा अंतरीम 
आदेश कायम करून अंतीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे . सदर 
संस्थेवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था , अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ 
मधील तरतुदी नुसार श्री . वाय . एस . राठोड , सहकार अधिकारी श्रेणी -२ , 
यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे . संस्थेचे अवसायक यांनी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ व उपविधी 
तसेच या कार्यालयाचे निर्देश - आदेशानुसार कामकाज करण्याचे आदेश 
देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश आज दि . ३१-०३- २०१५ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
पारीत करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १३२३ . 

अंतीम आदेश 
क्रमांक सनिदि-नियमन - अंतीमआदेश -८५२- २०१५ . 

महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई 
यांचे आदेश क्रमांक - सी .- एस . एल . १४९३- ११६२- सी . आर.- ४७- १५ - सी , 
दि . ०७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी . ए . के . नाईक , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दिग्रस , 
ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ याद्वारे विर बिरसा मुंडा ऊस तोड कामगार 
औद्योगीक सहकारी संस्था , मर्या., दिग्रस , र. नं . ६११ , दि . ३१- ०५- २००३ 
ता .दिग्रस , जि . यवतमाळ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०२ ( २) नुसार संस्थेचा अंतरीम आदेश कायम करून 
अंतीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे . सदर संस्थेवर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था , अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ मधील तरतुदी नुसार 
कु . एस . डी . चांदेकर , सहायक सहकार अधिकारी यांची अवसायक 
म्हणून नेमणूक करीत आहे . संस्थेचे अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ व उपविधी तसेच या कार्यालयाचे 
निर्देश - आदेशानुसार कामकाज करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश आज दि . ३१-०३ -२०१५ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
पारीत करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा., अ. क्र . १३२५ . 

अंतीम आदेश 
क्रमांक सनिदि-नियमन - अंतीमआदेश -८६१- २०१५. 

महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई 
यांचे आदेश क्रमांक - सी .- एस . एल . १४९३ - ११६२- सी . आर .- ४७ - १५- सी , 
दि . ०७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी . ए . के . नाईक , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, दिग्रस , 
ता . दिग्रस, जि . यवतमाळ याद्वारे मानवता संदेश मागासवर्गीय सुतार 
कामगार सहकारी संस्था , मर्या., दिग्रस , र. नं . ५९७, दि . १३-०६- १९९६ 
ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०२ ( २ ) नुसार संस्थेचा अंतरीम आदेश कायम करून 
अंतीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे. सदर संस्थेवर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था , अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ मधील तरतुदी नुसार 
श्री . वाय . एस . राठोड , सहकार अधिकारी श्रेणी - २, यांची अवसायक 
म्हणून नेमणूक करीत आहे . संस्थेचे अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ व उपविधी तसेच या कार्यालयाचे 
निर्देश - आदेशानुसार कामकाज करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश आज दि . ३१ -०३- २०१५ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
पारीत करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १३२६ . 

अंतीम आदेश 
क्रमांक सनिदि -नियमन - अंतीमआदेश- ८६६ - २०१५. 

महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई 
यांचे आदेश क्रमांक - सी .- एस . एल . १४९३- ११६२- सी . आर.- ४७- १५ - सी , 
दि . ०७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी . ए . के . नाईक , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दिग्रस , 


६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २९ -नोव्हेंबर ४, २०१५/ कार्तिक ७-१३ , शके १९३७ 


ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ याद्वारे जिजामाता औद्योगीक सहकारी संस्था , 
मर्या., दिग्रस , र. नं . ५९९ , दि . १९ - ०८ - २००० ता . दिग्रस, जि . यवतमाळ 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( २) 
नुसार संस्थेचा अंतरीम आदेश कायम करून अंतीम आदेश पारीत करण्यात 
येत आहे . सदर संस्थेवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था , अधिनियम , १९६० 
चे कलम १०३ मधील तरतुदी नुसार श्री . वाय . एस . राठोड , सहकार 
अधिकारी श्रेणी- २ , यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे . संस्थेचे 
अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , 
१९६१ व उपविधी तसेच या कार्यालयाचे निर्देश- आदेशानुसार कामकाज 
करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे . 


सहकारी संस्था , अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ मधील तरतुदी नुसार 
श्री . ए . के . नाईक , सहकार अधिकारी श्रेणी- १ , यांची अवसायक म्हणून 
नेमणूक करीत आहे . संस्थेचे अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ व उपविधी तसेच या कार्यालयाचे 
निर्देश- आदेशानुसार कामकाज करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश आज दि . ३१-०३- २०१५ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
पारीत करण्यात येत आहे . 


स 


OM 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १३२९ . 


सदरचा आदेश आज दि . ३१-०३-२०१५ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
पारीत करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १३२७ . 

अंतीम आदेश 


क्रमांक सनिदि-नियमन अंतीमआदेश- ८७२ - २०१५ . 

महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई 
यांचे आदेश क्रमांक - सी .- एस . एल . १४९३- ११६२- सी . आर.- ४७-१५- सी , 
दि . ०७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी . ए . के . नाईक , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दिग्रस , 
ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ याद्वारे समता मागास वर्गीय शिवण कामगार 
सहकारी संस्था मर्या., दिग्रस, र . नं . ६०२, दि . २४ -०३- २००० ता . दिग्रस , 
जि . यवतमाळ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १०२ ( २) नुसार संस्थेचा अंतरीम आदेश कायम करून अंतीम 
आदेश पारीत करण्यात येत आहे . सदर संस्थेवर महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था , अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ मधील तरतुदी नुसार 
श्री . वाय . एस . राठोड , सहकार अधिकारी श्रेणी- २, यांची अवसायक 
म्हणून नेमणूक करीत आहे . संस्थेचे अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ व उपविधी तसेच या कार्यालयाचे 
निर्देश - आदेशानुसार कामकाज करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे . 


__ अंतीम आदेश 
क्रमांक सनिदि -नियमन- अंतीमआदेश- ८८२- २०१५. 

महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई 
यांचे आदेश क्रमांक - सी .- एस . एल . १४९३- ११६२ - सी . आर.- ४७- १५ - सी , 
दि . ०७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी . ए . के . नाईक , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दिग्रस, 
ता . दिग्रस, जि . यवतमाळ याद्वारे के . जी . एन . रोजगार व स्वयंरोजगार 
सेवा सहकारी संस्था , मर्या., दिग्रस , र . नं . ६९० , दि . २६-०३ -२००८ 
ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०२ ( २) नुसार संस्थेचा अंतरीम आदेश कायम करून 
अंतीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे . सदर संस्थेवर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था , अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ मधील तरतुदी नुसार 
श्री . ए . के . नाईक , सहकार अधिकारी श्रेणी- १ , यांची अवसायक म्हणून 
नेमणूक करीत आहे . संस्थेचे अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ व उपविधी तसेच या कार्यालयाचे 
निर्देश - आदेशानुसार कामकाज करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश आज दि . ३१ -०३- २०१५ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
पारीत करण्यात येत आहे . 


सदरचा आदेश आज दि . ३१ -०३ -२०१५ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
पारीत करण्यात येत आहे. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १३२८ . 


अंतीम आदेश 


क्रमांक सनिदि -नियमन - अंतीमआदेश - ८७७ - २०१५. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १३३० . 

अंतीम आदेश 
क्रमांक सनिदि -नियमन- अंतीमआदेश -८८७- २०१५. 

महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई 
यांचे आदेश क्रमांक - सी .- एस. एल . १४९३- ११६२- सी . आर.- ४७-१५- सी , 
दि . ०७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी . ए. के . नाईक , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दिग्रस , 
ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ याद्वारे श्री सेवा बहुद्देशीय रोजगार व स्वयंरोजगार 
सहकारी संस्था , मर्या., दिग्रस , र . नं . ६१७, दि . ११ -०८ - २००४ 
ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०२ ( २ ) नुसार संस्थेचा अंतरीम आदेश कायम करून 
अंतीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे. सदर संस्थेवर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था , अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ मधील तरतुदी नुसार 
श्री . पी . एन . झळके , मुख्य लिपीक यांची अवसायक म्हणून नेमणूक 
करीत आहे. संस्थेचे अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम , १९६१ व उपविधी तसेच या कार्यालयाचेनिर्देश - आदेशानुसार 
कामकाज करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश आज दि . ३१- ०३- २०१५ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
पारीत करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई 
यांचे आदेश क्रमांक - सी .-एस.एल. १४९३- ११६२- सी . आर.- ४७ - १५ - सी , 
दि . ०७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी . ए . के . नाईक , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दिग्रस , 
ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ याद्वारे संत सेवालाल महाराज स्वयंरोजगार 
सहकारी संस्था मर्या., आमला ( खु .), र. नं . ६७९ , दि . १० - १२- २००७ ता . 
दिग्रस, जि . यवतमाळ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०२ ( २ ) नुसार संस्थेचा अंतरीम आदेश कायम करून 
अंतीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे . सदर संस्थेवर महाराष्ट्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २९ -नोव्हेंबर ४, २०१५ / कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


६५ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १३३१. 


अंतीम आदेश 


क्रमांक सनिदि-नियमन- अंतीमआदेश -८९३ -२०१५. 

महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई 
यांचे आदेश क्रमांक - सी .- एस . एल . १४९३ - ११६२- सी . आर .- ४७- १५ - सी , 
दि . ०७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी . ए . के . नाईक , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दिग्रस , 
ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ याद्वारे राष्ट्रसंत प . पु . भय्युजी महाराज 
बहुद्देशीय रोजगार व स्वयंरोजगार सहकारी संस्था , मर्या., दिग्रस , 
र . नं . ६१४ , दि . २६- ०७ -२००४ ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( २) नुसार 
संस्थेचा अंतरीम आदेश कायम करून अंतीम आदेश पारीत करण्यात येत 
आहे . सदर संस्थेवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था , अधिनियम , १९६० चे 
कलम १०३ मधील तरतुदी नुसार श्री . पी . एन . झळके , मुख्य लिपीक 
यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे . संस्थेचे अवसायक यांनी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ व उपविधी 
तसेच या कार्यालयाचे निर्देश- आदेशानुसार कामकाज करण्याचे आदेश 
देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश आज दि . ३१-०३- २०१५ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
पारीत करण्यात येत आहे . 


दि . ०७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी . ए . के . नाईक , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, दिग्रस , 
ता . दिग्रस, जि . यवतमाळ याद्वारे सेवादास रोजगार व स्वयं. सेवा सहकारी 
संस्था , मर्या., म . विठाळा, र . नं . ६०१ , दि . ११- १२- २००३ ता . दिग्रस , 
जि . यवतमाळ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १०२ ( २ ) नुसार संस्थेचा अंतरीम आदेश कायम करून अंतीम 
आदेश पारीत करण्यात येत आहे . सदर संस्थेवर महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था , अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ मधील तरतुदी नुसार 
श्री . ए . के . नाईक , सहकार अधिकारी श्रेणी- १, यांची अवसायक म्हणून 
नेमणूक करीत आहे. संस्थेचे अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ व उपविधी तसेच या कार्यालयाचे 
निर्देश - आदेशानुसार कामकाज करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे . 
___ सदरचा आदेश आज दि . ३१- ०३ -२०१५ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
पारीत करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १३३४ . 


अंतीम आदेश 


क्रमांक सनिदि-नियमन - अंतीमआदेश- ९१० - २०१५ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १३३२ . 


अंतीम आदेश 


क्रमांक सनिदि -नियमन- अंतीमआदेश - ८९८ - २०१५. 


महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई 
यांचे आदेश क्रमांक - सी .- एस . एल . १४९३ - ११६२ - सी . आर .- ४७- १५- सी , 
दि . ०७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी . ए . के . नाईक , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दिग्रस , 
ता .दिग्रस , जि . यवतमाळ याद्वारे श्री मुंगसाजी महाराज बहुद्देशिय रोजगार 
व स्वयंरोजगार सहकारी संस्था , मर्या., दिग्रस , र. नं . ६६७, दि . २८ -०८ -२००७ 
ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०२ ( २ ) नुसार संस्थेचा अंतरीम आदेश कायम करून 
अंतीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे . सदर संस्थेवर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था , अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ मधील तरतुदी नुसार 
कु . एस . डी . चांदेकर, सहायक सहकार अधिकारी यांची अवसायक 
म्हणून नेमणूक करीत आहे . संस्थेचे अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ व उपविधी तसेच या कार्यालयाचे 
निर्देश - आदेशानुसार कामकाज करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश आज दि . ३१ -०३ -२०१५ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
पारीत करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई 
यांचे आदेश क्रमांक - सी .- एस .एल . १४९३- ११६२ - सी . आर .- ४७- १५- सी , 
दि . ०७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी . ए . के . नाईक , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, दिग्रस , 
ता . दिग्रस, जि . यवतमाळ याद्वारे सिद्धीविनायक रोजगार व स्वयंरोजगार 
बहुद्देशीय सेवा सहकारी संस्था, मर्या., दिग्रस , र. नं . ६६८ , दि . १२-०९- २००७ 
ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०२ ( २ ) नुसार संस्थेचा अंतरीम आदेश कायम करून 
अंतीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे . सदर संस्थेवर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था , अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ मधील तरतुदी नुसार 
कु . एस . डी . चांदेकर , सहायक सहकार अधिकारी यांची अवसायक म्हणून 
नेमणूक करीत आहे. संस्थेचे अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ व उपविधी तसेच या कार्यालयाचे 
निर्देश - आदेशानुसार कामकाज करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे. 

सदरचा आदेश आज दि . ३१ -०३- २०१५ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
पारीत करण्यात येत आहे. 


भाग १ ( अ. वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १३३५ . 


अंतीम आदेश 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १३३३ . 


क्रमांक सनिदि -नियमन- अंतीमआदेश-९१६ - २०१५. 

महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई 
यांचे आदेश क्रमांक - सी .- एस . एल . १४९३- ११६२- सी . आर.- ४७-१५ - सी , 
दि . ०७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी . ए . के . नाईक , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दिग्रस , 
ता .दिग्रस , जि . यवतमाळ याद्वारे स्व . यमुनाबाई मागास वर्गीय गृहनिर्माण 
सहकारी संस्था , मर्या., विठाळा , र . नं . ६१३ , दि . २५-०९- २००४ 
ता .दिग्रस , जि . यवतमाळ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०२ ( २ ) नुसार संस्थेचा अंतरीम आदेश कायम करून 


अंतीम आदेश 


क्रमांक सनिदि -नियमन- अंतीमआदेश- ९०४ - २०१५. 


महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई यांचे 
आदेश क्रमांक - सी .- एस . एल . १४९३- ११६२ - सी . आर .- ४७ - १५- सी , 


६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २९ -नोव्हेंबर ४, २०१५/ कार्तिक ७-१३ , शके १९३७ 


अंतीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे . सदर संस्थेवर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था , अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ मधील तरतुदी नुसार 
श्री . वाय . एस . राठोड , सहकार अधिकारी श्रेणी -२, यांची अवसायक 
म्हणून नेमणूक करीत आहे. संस्थेचे अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ व उपविधी तसेच या कार्यालयाचे 
निर्देश - आदेशानुसार कामकाज करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश आज दि . ३१-०३- २०१५ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
पारीत करण्यात येत आहे. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १३३६ . 

अंतीम आदेश 
क्रमांक सनिदि -नियमन- अंतीमआदेश-९२२ - २०१५. 

महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई 
यांचे आदेश क्रमांक - सी .- एस . एल . १४९३- ११६२- सी . आर.- ४७- १५- सी , 
दि . ०७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , ए. के . 
नाईक , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दिग्रस , ता . दिग्रस , 
जि . यवतमाळ याद्वारे इंदिरामाता महिला औद्योगिक सहकारी संस्था , 
मर्या., दिग्रस , र. नं . ६२७, दि . ०८ - ०९ - २००६ ता . दिग्रस, जि . यवतमाळ 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( २ ) 
नुसार संस्थेचा अंतरीम आदेश कायम करून अंतीम आदेश पारीत करण्यात 
येत आहे . सदर संस्थेवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था , अधिनियम , १९६० 
चे कलम १०३ मधील तरतुदी नुसार कु . एस . डी . चांदेकर , सहायक 
सहकार अधिकारी यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे . संस्थेचे 
अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , 
१९६१ व उपविधी तसेच या कार्यालयाचे निर्देश - आदेशानुसार कामकाज 
करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश आज दि . ३१ -०३ - २०१५ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
पारीत करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म. शा . रा ., अ . क्र . १३३८ . 

अंतीम आदेश 
__ क्रमांक सनिदि -नियमन - अंतीमआदेश -९३४ - २०१५. 

महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई 
यांचे आदेश क्रमांक - सी .- एस . एल . १४९३- ११६२ - सी . आर.- ४७- १५- सी , 
दि . ०७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , ए . के . 
नाईक , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दिग्रस , ता . दिग्रस , 
जि . यवतमाळ याद्वारे श्री आप्पास्वामी सुतार कामगार सहकारी संस्था , 
मर्या., दिग्रस, र . नं . ६२२ , दि . ३० - ०७- २००४ ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( २ ) 
नुसार संस्थेचा अंतरीम आदेश कायम करून अंतीम आदेश पारीत करण्यात 
येत आहे . सदर संस्थेवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था , अधिनियम , १९६० 
चे कलम १०३ मधील तरतुदी नुसार कु . एस . डी . चांदेकर , सहायक 
सहकार अधिकारी यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे . संस्थेचे 
अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , 
१९६१ व उपविधी तसेच या कार्यालयाचेनिर्देश - आदेशानुसार कामकाज 
करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश आज दि . ३१-०३-२०१५ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
पारीत करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . १३३७ . 

अंतीम आदेश 


भाग १ ( अ. वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १३३९ . 

अंतीम आदेश 
क्रमांक सनिदि-नियमन- अंतीमआदेश -९३९ - २०१५. 

महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मुंबई 
यांचे आदेश क्रमांक - सी .- एस . एल . १४९३- ११६२ - सी . आर .- ४७-१५- सी , 
दि . ०७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , ए. के . 
नाईक , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दिग्रस, ता . दिग्रस , 
जि . यवतमाळ याद्वारे कर्ण औद्योगीक बहुद्देशिय सहकारी संस्था , मर्या., 
दिग्रस, र . नं . ६२१ , दि . ०३- ०६- २००४ ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( २ ) 
नुसार संस्थेचा अंतरीम आदेश कायम करून अंतीम आदेश पारीत करण्यात 
येत आहे . सदर संस्थेवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था , अधिनियम , १९६० 
चे कलम १०३ मधील तरतुदी नुसार कु . एस . डी . चांदेकर , सहायक 
सहकार अधिकारी यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे . संस्थेचे 
अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , 
१९६१ व उपविधी तसेच या कार्यालयाचे निर्देश - आदेशानुसार कामकाज 
करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश आज दि . ३१ -०३- २०१५ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
पारीत करण्यात येत आहे . 


क्रमांक सनिदि -नियमन- अंतीमआदेश -९२८ - २०१५ . – 


महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई 
यांचे आदेश क्रमांक - सी .- एस .एल. १४९३ - ११६२- सी . आर.- ४७ - १५ - सी , 
दि . ०७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , ए. के . 
नाईक , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दिग्रस , ता . दिग्रस , 
जि . यवतमाळ याद्वारे विश्वकर्मा लोहार सुतार कामगार सहकारी संस्था , 
मर्या., दिग्रस , र . नं . ६२५ , दि . २२ -०९ - २००४ ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( २ ) 
नुसार संस्थेचा अंतरीम आदेश कायम करून अंतीम आदेश पारीत करण्यात 
येत आहे . सदर संस्थेवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था , अधिनियम , १९६० 
चे कलम १०३ मधील तरतुदी नुसार कु . एस . डी . चांदेकर , सहायक 
सहकार अधिकारी यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे . संस्थेचे 
अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , 
१९६१ व उपविधी तसेच या कार्यालयाचेनिर्देश - आदेशानुसार कामकाज 
करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश आज दि . ३१-०३- २०१५ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
पारीत करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १३४० . 

अंतीम आदेश 
क्रमांक सनिदि-नियमन - अंतीमआदेश -९४५ - २०१५. 

महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई 
यांचे आदेश क्रमांक - सी .- एस . एल . १४९३- ११६२- सी . आर .- ४७-१५- सी , 
दि . ०७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , ए. के . 
नाईक , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दिग्रस , ता . दिग्रस , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २९- नोव्हेंबर ४ , २०१५/ कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


जि . यवतमाळ याद्वारे शिवकृपा माल मोटार वाहतुक सहकारी संस्था , 
मर्या., दिग्रस , र . नं . ६२० , दि . २४ -०५- २००४ ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( २ ) 
नुसार संस्थेचा अंतरीम आदेश कायम करून अंतीम आदेश पारीत करण्यात 
येत आहे . सदर संस्थेवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था , अधिनियम , १९६० 
चे कलम १०३ मधील तरतुदी नुसार कु . एस . डी . चांदेकर , सहायक 
सहकार अधिकारी यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे. संस्थेचे 
अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , 
१९६१ व उपविधी तसेच या कार्यालयाचेनिर्देश - आदेशानुसार कामकाज 
करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश आज दि . ३१-०३-२०१५ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
पारीत करण्यात येत आहे . 


सहकार अधिकारी यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे . संस्थेचे 
अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , 
१९६१ व उपविधी तसेच या कार्यालयाचेनिर्देश - आदेशानुसार कामकाज 
करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश आज दि . ३१-०३-२०१५ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
पारीत करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १३४१ . 


अंतीम आदेश 


क्रमांक सनिदि -नियमन- अंतीमआदेश- ९५१ - २०१५. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १३४३ . 

अंतीम आदेश 
क्रमांक सनिदि-नियमन- अंतीमआदेश -९६१- २०१५. 

महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई 
यांचे आदेश क्रमांक - सी .- एस . एल . १४९३ - ११६२- सी . आर .- ४७- १५ - सी , 
दि . ०७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , ए. के . 
नाईक , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दिग्रस , ता . दिग्रस , 
जि . यवतमाळ याद्वारे राजयोग बहुउद्देशिय रोजगार व स्वयंरोजगार सेवा 
सहकारी संस्था, मर्या., दिग्रस , र . नं . ६७३ , दि . २१ - ०९ - २००४ 
ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०२ ( २) नुसार संस्थेचा अंतरीम आदेश कायम करून 
अंतीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे . सदर संस्थेवर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था , अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ मधील तरतुदी नुसार 
श्री . ए . के . नाईक , सहकार अधिकारी श्रेणी- १ , यांची अवसायक म्हणून 
नेमणूक करीत आहे . संस्थेचे अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ व उपविधी तसेच या कार्यालयाचे 
निर्देश - आदेशानुसार कामकाज करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश आज दि . ३१- ०३- २०१५ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
पारीत करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई 
यांचे आदेश क्रमांक - सी .- एस . एल . १४९३- ११६२- सी . आर .- ४७-१५- सी , 
दि . ०७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , ए. के . 
नाईक , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दिग्रस, ता . दिग्रस , 
जि . यवतमाळ याद्वारे श्रीराम माल मोटार वाहतूक सहकारी संस्था , 
मर्या., दिग्रस , र . नं . ६१९ , दि . २४ -०५- २००४ ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( २ ) 
नुसार संस्थेचा अंतरीम आदेश कायम करून अंतीम आदेश पारीत करण्यात 
येत आहे . सदर संस्थेवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था , अधिनियम , १९६० 
चे कलम १०३ मधील तरतुदी नुसार कु . एस. डी . चांदेकर , सहायक 
सहकार अधिकारी यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे . संस्थेचे 
अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , 
१९६१ व उपविधी तसेच या कार्यालयाचेनिर्देश - आदेशानुसार कामकाज 
करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश आज दि . ३१ -०३- २०१५ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
पारीत करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १३४२ . 

अंतीम आदेश 


क्रमांक सनिदि -नियमन - अंतीमआदेश-९५६ - २०१५ . 

महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मुंबई 
यांचे आदेश क्रमांक - सी .- एस . एल . १४९३- ११६२- सी . आर.- ४७- १५ - सी , 
दि . ०७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , ए. के ... 
नाईक , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दिग्रस , ता . दिग्रस , 
जि . यवतमाळ याद्वारे एकता गिट्टी खदान कामगार सहकारी संस्था , 
मर्या., दिग्रस , र . नं . ६१६ , दि . ०८ - ०९ - २००३ ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( २ ) 
नुसार संस्थेचा अंतरीम आदेश कायम करून अंतीम आदेश पारीत करण्यात 
येत आहे . सदर संस्थेवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था , अधिनियम , १९६० 
चे कलम १०३ मधील तरतुदी नुसार कु . एस . डी . चांदेकर , सहायक 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १३४४ . 

अंतीम आदेश 
क्रमांक सनिदि-नियमन- अंतीमआदेश -९६६- २०१५. 

महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई 
यांचे आदेश क्रमांक - सी .- एस . एल . १४९३- ११६२- सी . आर.- ४७- १५ - सी , 
दि . ०७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , ए. के . 
नाईक , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दिग्रस, ता . दिग्रस , 
जि . यवतमाळ याद्वारे बहिरामबुवा रोजगार व स्वयंरोजगार बांधकाम सेवा 
सहकारी संस्था , मर्या., दिग्रस , र. नं . ६६९ , दि . १२-०९-२००७ 
ता . दिग्रस, जि . यवतमाळ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०२ ( २ ) नुसार संस्थेचा अंतरीम आदेश कायम करून 
अंतीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे . सदर संस्थेवर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था , अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ मधील तरतुदी नुसार 
कु . एस . डी . चांदेकर , सहायक सहकार अधिकारी यांची अवसायक 
म्हणून नेमणूक करीत आहे. संस्थेचे अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ व उपविधी तसेच या कार्यालयाचे 
निर्देश - आदेशानुसार कामकाज करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश आज दि . ३१ -०३ -२०१५ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
पारीत करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २९ - नोव्हेंबर ४ , २०१५/ कार्तिक ७-१३ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १३४५ . 

भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १३४६ . 
अंतीम आदेश 

अंतीम आदेश 
क्रमांक सनिदि -नियमन- अंतीमआदेश -९७२- २०१५. 

क्रमांक सनिदि -नियमन - अंतीमआदेश -९७८ - २०१५ . 
महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई 
यांचे आदेश क्रमांक - सी .- एस. एल . १४९३- ११६२- सी . आर.- ४७- १५- सी , यांचे आदेश क्रमांक - सी .- एस. एल . १४९३- ११६२- सी . आर.- ४७- १५- सी , 
दि . ०७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , ए. के . ___ दि . ०७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , ए. के . 
नाईक , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दिग्रस , ता . दिग्रस , नाईक , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दिग्रस , ता . दिग्रस , 
जि . यवतमाळ याद्वारे सत्यज्योत रोजगार व स्वयंरोजगार बांधकाम बहुउद्देशिय जि . यवतमाळ याद्वारे महालक्ष्मी रोजगार व स्वयंरोजगार बांधकाम सेवा 
सेवा सहकारी संस्था , मर्या., साखरा, र. नं . ६५६, दि . ०४- ०७- २००७ सहकारी संस्था , मर्या., खेकडी , र . नं . ६५५ , दि . ०२-०२- २००७ 
ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०२ ( २) नुसार संस्थेचा अंतरीम आदेश कायम करून १९६० चे कलम १०२ ( २ ) नुसार संस्थेचा अंतरीम आदेश कायम करून 
अंतीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे . सदर संस्थेवर महाराष्ट्र अंतीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे. सदर संस्थेवर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था , अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ मधील तरतुदी नुसार सहकारी संस्था , अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ मधील तरतुदी नुसार 
कु . एस. डी . चांदेकर , सहायक सहकार अधिकारी यांची अवसायक कु . एस . डी . चांदेकर , सहायक सहकार अधिकारी यांची अवसायक 
म्हणून नेमणूक करीत आहे. संस्थेचे अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी म्हणून नेमणूक करीत आहे . संस्थेचे अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ व उपविधी तसेच या कार्यालयाचे संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ व उपविधी तसेच या कार्यालयाचे 
निर्देश आदेशानुसार कामकाज करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे . निर्देश आदेशानुसार कामकाज करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश आज दि . ३१-३ - २०१५ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी सदरचा आदेश आज दि . ३१ - ३-२०१५ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
पारीत करण्यात येत आहे . 

पारीत करण्यात येत आहे . 


ए . के . नाईक , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , दिग्रस . 


दिनांक ३१ - ३ - २०१५ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES ,NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A ,NETAJI 
SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. 


